Reg. No . NPCITY/ 236/2015- 17 


-n-C 


AV 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक २१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २५- ३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४८ , किंमत : रुपये ३० . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


१ - ११ . 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर १- ४८ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) , केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४६२ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ ।। 

क्रमांक कार्या- अका- जमीन- कावी -६३६ - २०१७. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. तीन ) याच्या कलम -१ , पोट - कलम (३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग चार ब , दिनांक ६ मे २०१७, पृष्ठ क्रमांक ५ वर प्रसिध्द करण्यात आलेली, दिनांक ६ मे २०१७ ची शासकीय 
अधिसूचना , उद्योग व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी २०१७-( प्र . क्र . २८१ )- उ . १४ ही अन्वये , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे , त्या 
अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात मे महिन्याच्या ६ तारखेपासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेली/ केलेल्या जमीन/ जमिनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध ज्या क्षेत्रात अंमलात आले आहेत त्या 
क्षेत्रात आहे / आहेत , आणि परिणामी त्या क्षेत्रात लागू होतात ; 


- प्रकरण 


ना - एक -१ ( १३३५). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५- ३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४-१० , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत ( यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) 
विकासाच्या प्रयोजनार्थकिंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुष्ठ्यर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ ती / त्या आवश्यक असणारी / असणा- या 
जमीन / जमिनी असल्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये अशा क्षेत्रातील जमिनी संपादन करण्याची शक्ती राज्य शासनास प्रदान करण्यांत 
आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २ खंड ( क ) अन्वये काढण्यात आलेली दिनांक ६ मे २०१७ ची शासकीय अधिसूचना , उद्योग व 
कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी २०१७/( प्र . क्र . २८१ )/ उ . १४ ही द्वारे, राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम , १९६१ याच्या नियम २८ 
अन्वये जिल्हाधिका-याकडे जी कामे सोपविण्यात आली आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ कलम ३३, पोट - कलम (२), कलम ३६ व कलम ३८ 
खालील जिल्हाधिका-याची कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चामोर्शी ची विशेषरित्या नेमणूक केली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून औद्योगिक वसाहत म्हणून विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्हीकरीता म्हणून सोबतच्या अनुसूचित- वर्णन 
केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत असे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चामोर्शी चे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , पोट - कलम ( २) व उक्त अधिसूचना या खालील राज्य शासनाच्या शक्तींचा वापर करून 
मी , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चामोर्शी याद्वारे , यासोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन 
करण्यात येऊ नयेत यासंबंधी, ९ जून २०१७ पूर्वी मला लेखी स्वरुपात कारण दर्शविण्याबद्दल आपणास फर्मावीत आहे . 

या नोटीशीच्या तारखेनंतर , जिल्हाधिका-यांच्या मंजुरीशिवाय, विक्री करून , पट्ट्याने देऊन , गहाण ठेवून , अभिहस्तांकन करून , अदलाबदल 
करून किंवा अन्यरितीने , विल्हेवाटीसाठी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर/त्यावर केलेला कोणताही खर्चकिंवा तीमध्ये / त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा 
या उक्त जमिनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारीत करणा- या अधिका -याकडून , उक्त अधिनियमाचे कलम ३३ 
पोट - कलम ( ५ ) अन्वये, विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

आपली व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल तर आपणास या नोटीशीच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत, भेटीची वेळ ठरवून , 
कोणत्याही कामाच्या दिवशी, सकाळी ११ ते १ वाजेपर्यन्त खाली सही कारणा-या पुढे जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर राहता 
येईल . 

अनुसूची 
जिल्हा गडचिरोली, तालुका चामोर्शी, गाव कोनसरी 
भूमापन क्रमांक / क्षेत्र आकारणी 
गट क्रमांक 

( २ ) 

हे . आर रुपये पैसे 
४७२ 

३ .८५ 

० . ६५ 
४९५ 

१ . २० 
४९६ 

१ . १० 

२ .६५ 
४९८ 

१ . ४५ 
४९९ 

१. ६५ 

२ . ०० 
५०१ 

५. ७० 
५०२/ १ 

१. २५ 
५०२/ २ 

० .६५ 
५०३ 

१ . २५ 

१. ७५ 
५०५ 

१ .४० 
०. ६५ 


( १ ) 


४७३ 


० 


Y 


४९७ 


Y 


५०० 


० 


० 


० 


५०४ 


० 


५०६ 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५-३१ , २०१७ / ज्येष्ठ ४-१० , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 
___ ( २ ) 

हे . आर 
२ ३१ 


( ३ ) 
रुपये पैसे 


५०७ 


२ .०५ 


५०८ 


५०९ 


०.९५ 
२. ३० 
५ .३० 


५१० 


५१३/ १ 


१ .१० 


५१३/ २ 


१.१० 


५१४ 


० 


५१५ 


० ५३ 


० . ५० 


५१६ 


१०३ 


१ .९० 


५१८ 


१०१ 


५१९ 


० ८१ 


० . ९५ 
० . ७५ 
२.०० 
१.४० 


५२० 


५२१/ १ 


५२१ / २ 


१ . ४० 


५२२ 


३ .४५ 
२ .९५ 


५२३ 


६२४ 


६५८ 


० . ५५ 
१.१० 
१ .१० 


६५९ 


६६० 


१ .०५ 


६६१ 


१. ७० 


६६२ 


१ .५५ 


६६३ 


० १४ 


० . १५ 


एकूण . . 


५१ ३२ 


६३ . १० 


चामोर्शी : 
दिनांक ९ मे २०१७ . 


जी . एम . तडपाडे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, 

चामोर्शी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५-३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४-१० शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४६५ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४६३ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक २६४- बी - २- १ - २०१७. 


क्रमांक २४८ - बी - २- १ - २०१७ . 


श्रीमती एस . एस . ओसवाल , ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , वर्धा ह्यांची दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक ८ मार्च २०१७ 
पर्यंत एकूण १० दिवसांच्या गर्भपात रजेला कार्योत्तरमंजुरी प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


श्रीमती श्रृती पा . शाह , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा ह्यांची दिनांक २ मार्च २०१७ ते ४ मार्च २०१७ पर्यंत एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती एस . एस . ओसवाल , ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती आर . एस . कुलकर्णी, ७वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
वर्धा ह्यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 


श्री . एस . जी . ठाणेदार , ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
सांभाळून तसेच श्रीमती श्रृती पा . शाह , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहातील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचेपद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ( ब ) चे 
टीप - २ नसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती एस . एस . 
ओसवाल , ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ८वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 
वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ चे नियम ३९ - ब चे टीप- २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती श्रृती पा . शाह, ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वर्धा या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


दिनांक १ एप्रिल २०१७ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४६६ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र .४६४ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक २६५- बी - २- १ - २०१७. 


क्रमांक २६३- बी - २- १ - २०१७ . 


श्रीमती आर . एन . बंसल, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
ह्यांची दिनांक १९ मार्च २०१७ ते दिनांक २२ मार्च २०१७ पर्यंत एकूण ४ 
दिवसांची परावर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . चि . पं . महाजन , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
ह्यांची दिनांक १४ मार्च २०१७ ते दिनांक २७ मार्च २०१७ पर्यंत एकूण 
१४ दिवसांची परावर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . ए . डी . रामटेके , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळन तसेच श्री . चि . पं . महाजन , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्रीमती शा . गो . अग्रवाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच 
श्रीमती आर . एन . बंसल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, चे नियम ३९ ( ब) चे 
टीप- २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . चि . पं . महाजन , हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, चे नियम ३९ (ब ) चे 
टीप - २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . एन . बंसल, ह्या 
वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहिल्या असत्या . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५-३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४-१० , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४६७ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४६९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक २६८ - बी - २- १ - २०१७. 


क्रमांक २६६ - बी - २ - १ - २०१७ . 


श्रीमती आर . एन . बंसल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,वर्धा 
ह्यांची दिनांक १५ मार्च २०१७ ते दिनांक १७ मार्च२०१७ पर्यंत एकूण ३ 
दिवसांची परावर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर . एन . बंसल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,वर्धा 
ह्यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत 
एकूण ५ दिवसांची परावर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्रीमती ए. एस . भसारकर , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच 
श्रीमती आर . एन . बंसल, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्रीमती शा . गो . अग्रवाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक २३ फेब्रुवारी 
२०१७ ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत श्रीमती आर . एन . बंसल , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती ए . एस . भसारकर , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, वर्धा ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक २० फेब्रुवारी 
२०१७ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत श्रीमती आर . एन . बंसल , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१, चे नियम ३९ ( ब) चे 
टीप- २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . एन .बंसल, ह्या 
वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१, चेनियम ३९ (ब) चे 
टीप- २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर. एन . बंसल, ह्या 
वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४६८ . 


आदेश 


क्रमांक २६७- बी - २- १- २०१७. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४७० . 


आदेश 


श्रीमती आर . एन . बंसल , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
ह्यांची दिनांक ६ मार्च २०१७ ते दिनांक ८ मार्च २०१७ पर्यंत एकूण ३ 
दिवसांची परावर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 


क्रमांक २६९ - बी - २- १- २०१७. 


श्रीमती एस . एन. माने- गाडेकर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा ह्यांची 
दिनांक १४ मार्च २०१७ ते दिनांक १८ मार्च २०१७ पर्यंत एकूण ५ 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती शा . गो . अग्रवाल, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती आर. एन . 
बंसल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्री . एस . व्ही . खोंगल , जिल्हा न्यायाधीश - २, वर्धा हे दिनांक ११ मार्च 
२०१७ रोजीचेमुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा या न्यायालयाचे काम पाहातील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, चे नियम ३९ (ब) चे 
टीप - २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . एन . बंसल, ह्या 
वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहिल्या असत्या . 
ना -एक -२ (१३३५ ). 


श्री . एस . एन . राजुरकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, वर्धा हे 
दिनांक १२ मार्च २०१७ ते १६ मार्च २०१७ पर्यंत रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एस . एन . माने 
गाडेकर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा ह्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील. 

श्री . ध . य . काळे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, वर्धा हे दिनांक 
१७ मार्च २०१७ ते १९ मार्च २०१७ पर्यंत रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एस . एन . माने - गाडेकर , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा ह्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २५-३१ , २०१७ / ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . सं. दा . गरड , २रे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट हे दिनांक ११ मार्च २०१७ 


रोजी व दिनांक १४ मार्च २०१७ ते दिनांक १७ मार्च २०१७ च्या कार्यालयीन 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, चे नियम ३९ ( ब ) चे 
टीप - २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एन . माने 
गाडेकर , ह्या वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


वेळेपूर्वीपर्यंत स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . प्र. ह . नेरकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 


हिंगणघाट ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४७१ . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, मधील नियम ३९ ( ब ) 


क्रमांक २७० - बी - २ - १ - २०१७ . 


चे टीप - २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र . ह . नेरकर , हे 


श्री . अ . नं . जयस्वाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी 
ह्यांची दिनांक १५ मार्च २०१७ ते दिनांक १७ मार्च २०१७ पर्यंत एकूण ३ 
दिवसांची परावर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 


वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश , 


कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट या पदावर 


स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


श्री . एस . एच. बेलसरे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
आर्वी ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . अ . नं . 
जयस्वाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी ह्यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४७३ . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक २७२ - बी - २- १ - २०१७ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१, मधील नियम ३९ (ब ) 
चे टीप - २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ . नं . जयस्वाल , हे 
वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, आर्वी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते. 


श्री . वि . दे. घागी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कारंजा ( घा . ) 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४७२ . 


ह्यांची दिनांक ८ मार्च २०१७ ते दिनांक १० मार्च २०१७ पर्यंत एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ७ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १४ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक २७१- बी - २- १ - २०१७. 


श्री . एस . ए. गवई , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , आर्वी हे 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून 


श्री . प्र . ह . नेरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्यांची दिनांक १४ मार्च २०१७ 
ते दिनांक १६ मार्च २०१७ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
१० मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ मार्च २०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात । 
येत आहे . 


श्री . वि . दे. घागी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कारंजा ( घा .) 


ह्यांच्या न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . ए. आर. सुर्वे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी,हिंगणघाट हे दिनांक १२ मार्च २०१७ ते १३ मार्च २०१७ 
पर्यंत उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
सांभाळून श्री . प्र . ह . नेरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्यांच्या न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१, मधील नियम ३९ (ब ) 
चे टीप - २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . दे. घागी , हे वरिल 


कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कारंजा ( घा.) या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५- ३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४७४ . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप 
२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती रि . न . मर्क , ह्या वरिल 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . 
स्तर तथा अति मुख्य न्यायधीश दंडाधिकारी , वर्धा, या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


क्रमांक २७३ - बी -२- १ - २०१७ . 


श्री . सं . दा . गरड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्याय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट हयांची दिनांक २७ फेब्रुवारी 
२०१७ ते १ मार्च २०१७ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यांत येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ४७६ . 


आदेश 


श्रीमती एस. जी . मेश्राम , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, वर्धा 
हे श्री . सं . दा . गरड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्याय 
दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , हिंगणघाट हयांच्या रजेच्या कालावधीत दिनांक 
२५ फेब्रुवारी २०१७ चेत्यांचेन्यायालयाचेरिमांडचे काम पाहातील . 


क्रमांक २७५- बी - २- १- २०१७ . 


___ श्री . ए . आर . सुर्वे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, वर्धा हे श्री . सं . दा . 
गरड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, हिंगणघाट हयांच्या रजेच्या कालावधीत दिनांक २६ फेब्रुवारी 
२०१७ चे त्यांचेन्यायालयाचेरिमांडचे काम पाहातील . 


श्रीमती सोनाली लक्ष्मण सोयंके , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
हिंगणघाट ह्यांची दिनांक १ मार्च २०१७ ते २ मार्च २०१७ पर्यत एकूण २ 
दिवसांची परावर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस .ए लाडसे- श्रीनाथ , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, 
हिंगणघाट ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती 
सोनाली लक्ष्मण सोयंके , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , हिंगणघाट 
ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


___ श्रीमती एस . एल . सोयंके , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . सं . दा . गरड , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्याय दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
हिंगणघाट ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहातील. 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ वे चे टीप 
२ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की श्री . सं . दा . गरड हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर 
व न्याय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट , या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप 
२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती सोनाली लक्ष्मण सोयंके , 
ह्या वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , हिंगणघाट , या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहिल्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ४७७ . 


आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ४७५ . 


क्रमांक २७६- बी - २- १- २०१७. 


आदेश 


श्री . चि .पं . महाजन , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , वर्धा 
ह्यांचा दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१७ ते २४ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत एकूण १९ 
दिवसांची परावर्तित रजा मंजूर करण्यांत येत आहे. 


क्रमांक २७४- बी - २- १- २०१७. 

श्रीमती रि . न . मर्क, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर तथा अति 
मुख्य न्याय दंडाधिकारी , वर्धा ह्यांची दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७ ते 
१५ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत एकूण २ दिवसांची परावर्तित रजा मंजूर 
करण्यांत येत आहे. 


श्री ए . डी . रामटेके , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , वर्धा ह्यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री चि . पं महाजन , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे . 


श्री . अ. द. रामटेके , ३रे सह दिवाणी न्यायाधिश , व . स्तर तथा अति . 
मुख्य न्यायधीश दंडधिकारी , वर्धा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती रि .न. मर्क , ४थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व. स्तर तथा अति मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी, वर्धा ह्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 
रजेच्या कालावधीत त्यांचेपद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप 
२ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री चि . पं . महाजन , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर , 
वर्धा, या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५-३१ , २०१७ / ज्येष्ठ ४- १०, शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४७८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४८० . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक २७७- बी - २- १ - २०१७. 

श्री . रो . ल . वानखडे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पुलगांव ह्यांची 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१७ ते २४ फेब्रुवारी २०१७ पर्यत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ चे कालावधी नंतर ते 
२७ फेब्रुवारी २०१७ च्या कालावधीत पुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येत आहे . 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था)- २३१- २०१७. 

श्री ज्ञा .वि . हरणे , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक २० मार्च २०१७ ते 
दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजीची पाच दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक 
२० मार्च २०१७ ते दिनांक २५ मार्च २०१७ चे कार्यशाळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . स . ग. शिंदे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , पुलगांव ह्यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . रो. ल . वानखडे, दिवाणी 
न्यायाधीश, क. स्तर , पुलगांव ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ज्ञा . वि . हरणे , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप 
२ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . रो . ल . वानखडे,हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पुलगांव , 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असत्या . 


___ “ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ज्ञा .वि . हरणे , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहिले असते ". 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ज्ञा . वि . हरणे, हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा . , अ . क्र . ४७९ . 


आदेश 


दिनांक १८ मार्च २०१७ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४८१. 


आदेश 


क्रमांक २७८- बी - २- १- २०१७. 

श्रीमती शा . गो . अग्रवाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
वर्धा ह्यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ ते २२ फेब्रुवारी २०१७ पर्यत 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७ चे कार्यालय 
वेळे नंतर ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ चे कार्यालय वेळे पूर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यांत येत आहे . 

श्रीमती ए.एस . भसारकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती शा . गो . 
अग्रवाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तथा न्यायदंडाधीकारी, 
प्रथम श्रेणी , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था)- २३८ - २०१७. 

श्री एन . आर . नाईकवाडे, जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपुर यांना दिनांक २३ मार्च २०१७ व दिनांक २४ मार्च 
२०१७ पर्यंत एकूण दोन दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . आर. नाईकवाडे, जिल्हा न्यायाधीश - ४ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन. आर. 
नाईकवाडे, जिल्हा न्यायाधीश - ४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्रपुर 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहिले असते ”. 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप 
२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती शा . गो . अग्रवाल , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधीकारी , प्रथम श्रेणी, वर्धा, या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


वर्धा : 
दिनांक ७ एप्रिल २०१७ . 


संध्या द्वा . रायकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वर्धा. 


जिल्हा न्यायाधीश- ४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एन . आर . नाईकवाडे हे त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . . 
दिनांक २० मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५-३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४८२. 


आदेश 


होईपर्यंत दिनांक २८ मार्च २०१७ ते दिनांक १ एप्रिल २०१७ पर्यंतचा 
जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर आणि दिनांक 
२ एप्रिल २०१७ रोजीचा तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था )- २४२- २०१७ . 


दिनांक २२ मार्च २०१७. 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . ४८४ . 


आदेश 


श्री . अ . व . धुळधुळे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक 
२३ मार्च २०१७ व दिनांक २४ मार्च २०१७ पर्यंत दोन दिवसांची अर्जित 
रजा (दिनांक २५ मार्च २०१७ चौथा शनिवार , दिनांक २६ मार्च२०१७ 
रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक २२ मार्च २०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ मार्च २०१७ चे कार्यशाळेचे वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आलयानंतर श्री . अ . व. धुळधुळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . अ. व. धुळधुळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . ” । 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था )- २४८ - २०१७. 


श्री . आ . दे. करभाजन , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांना दिनांक २२ मार्च २०१७ 
ते दिनांक २४ मार्च २०१७ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा तसेच 
दिनांक २२ मार्च २०१७ ते दिनांक २५ मार्च २०१७ चे कार्यशाळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


chl 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , 
श्री . अ . व. धुळधुळे, हे त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आ . दे. करभाजन , २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा हे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४८३. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आ . दे . 
करभाजन , रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी, वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहिले असते . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था)- २४५ - २०१७ . 


२रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . आ . दे. करभाजन , 
हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . के . एल. व्यास , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना दिनांक २९ मार्च २०१७ ते दिनांक १ एप्रिल 
२०१७ पर्यंत चार दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक २८ मार्च २०१७ 
गुडीपाडवा आणि दिनांक २ एप्रिल २०१७- रविवार या सुटीच्या फायद्यासह ) 
तसेच दिनांक २७ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ 
एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


दिनांक २३ मार्च २०१७ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४८५ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . के . एल . व्यास , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था )- २५२- २०१७ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . एल . 
व्यास , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहिले असते . 


श्री . ए. झेड. खान,तर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, चंद्रपूर यांना दिनांक २० मार्च २०१७ ते दिनांक २२ मार्च 
२०१७ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची परावर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर 
यांचेन्यायालयाचा कार्यभार , श्री . के . एल . व्यास हे त्यांचे कामावर रूजू 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए. झेड . खान, तर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे त्याच पदावर 
कायम राहतील 


ना -एक -३ (१३३५ ). 


१० 


मह 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५-३१ , २०१७ / ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


सन राजपत्र भ 


___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. झेड . 
खान , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहिले असते . 


शनिवार आणि दिनांक ९ एप्रिल २०१७ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
दिनांक १ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १० एप्रिल 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीप त मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . आर . कुलकर्णी, ७वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील. 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर 
यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . ए . झेड . खान , हे त्यांचे पदावर रूजू 
होईपर्यंत दिनांक २० मार्च २०१७ व दिनांक २१ मार्च २०१७ रोजीचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
आणि दिनांक २२ मार्च २०१७ रोजीचा तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . आर. 
कुलकर्णी, ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहिले असते . 


दिनांक २४ मार्च २०१७ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४८६ . 


७वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री . पी . आर . कुलकर्णी, 
हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था )- २५६- २०१७ . 


दिनांक २९ मार्च २०१७. 


श्री . पी . एस . इंगळे, सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, चंद्रपूर 
यांना दिनांक २१ मार्च २०१७ ते दिनांक २४ मार्च २०१७ पर्यंत एकूण 
चार दिवसांची परावर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


____ भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४८८ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . एस . इंगळे , सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एस . 
इंगळे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , चंद्रपूर हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . 


सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , चंद्रपूर यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार, श्री . पी . एस . इंगळे, हे त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


___ क्रमांक सहा अधी . ( आस्था)- २७१-२०१७. 

श्री . एस . एस . जहागिरदार , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, चंद्रपूर यांना दिनांक २७ मार्च २०१७ ते दिनांक २९ मार्च २०१७ 
रोजीची तीन दिवसाची अर्धवेतनी रजा व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १९८१ मधील परिच्छेद ७०(२ ) 
प्रमाणे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . एस . जहागिरदार २ रे, ७वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर 
जर वर नमूद कालावधित रजेवर गेले नसते तर ते हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . 


दिनांक २७ मार्च २०१७ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४८७. 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . 
जहागिरदार , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , चंद्रपूर हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले 
असते . 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था )- २५७- २०१७. 


श्री . पी . आर . कुलकर्णी, ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक ३ एप्रिल २०१७ 
ते दिनांक ७ एप्रिल २०१७ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा 
(दिनांक २ एप्रिल २०१७ रविवार , दिनांक ८ एप्रिल २०१७ दुसरा 


२रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार , श्री . एस . एस . जहागिरदार , हे त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत 
३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५-३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४-१०, शके १९३९ 


११ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४८९ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . अ . श्या . देशपांडे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वरोरा हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था)- २७२ -२०१७. 


श्री . एस . एस . जहागिरदार , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक 
१० एप्रिल , २०१७ ते दिनांक १३ एप्रिल , २०१७ रोजीची चार दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा (दिनांक ८ एप्रिल २०१७ दुसरा शनिवार , दिनांक 
९ एप्रिल २०१७ रविवार व दिनांक १४ एप्रिल २०१७ डॉ . बाबासाहेब 
आंबेडकर जयंती निमित्याने सुट्टी असल्यामुळे ) तसेच दिनांक ८ एप्रिल 
२०१७ ते दिनांक १५ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ 
मधील परिच्छेद ७०( २) प्रमाणे मंजूर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ. श्या . 
देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहिले असते . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . अ . श्या . देशपांडे , हे 
त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ४९१ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . एस . जहागिरदार , २रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एस . 
जहागिरदार , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर चंद्रपूर हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले 
असते. 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था )- २७४ - २०१७. 


२रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , 
श्री . एस . एस . जहागिरदार , हे त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत दिनांक 
८ एप्रिल २०१७ ते दिनांक १३ एप्रिल २०१७ पर्यंत ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर 
आणि दिनांक १४ एप्रिल २०१७ रोजी ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एस . यु . कंठे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, भद्रावती यांना दिनांक १० एप्रिल २०१७ 
ते दिनांक १५ एप्रिल २०१७ पर्यंत एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा 
(दिनांक ९ एप्रिल २०१७ रविवार , दिनांक १६ एप्रिल २०१७ रविवार या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक ८ एप्रिल २०१७ चे लोक न्यायालयाचे 
कामकाज आटोपल्यानंतर ते दिनांक १७ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . यु . कंठे, सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, भद्रावती हे पूर्वीप्रमाणे 


त्याच पदावर कायम राहतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४९० . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था)- २७३- २०१७ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . यु . 
कंठे , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
श्रेणी, भद्रावती हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहिले असते . 


श्री . अ . श्या . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वरोरा यांना दिनांक १० एप्रिल २०१७ ते 
दिनांक १३ एप्रिल २०१७ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक ८ एप्रिल २०१७ दुसरा शनिवार, दिनांक ९ एप्रिल २०१७ 
रविवार व दिनांक १४ एप्रिल २०१७ डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 
निमित्याने सुट्टी असल्यामुळे ) तसेच दिनांक ८ एप्रिल २०१७ चे 
लोकअदालतचे कामकाज आटोपल्यानंतर ते दिनांक १५ एप्रिल २०१७ चे 


सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, भद्रावती यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री . एस. यु. कंठे , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


कायोलयीन वेळेपूवीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मजूर 


करण्यात येत आहे. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५-३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४-१० , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९२ . 


आदेश 


५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, चंद्रपूर यांचेन्यायालयाचा कार्यभार, श्रीमती एस. एम . बन्सोड ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था )- २८६- २०१७. 


दिनांक १३ एप्रिल , २०१७. 


श्री . व्ही . एस . खोत , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक ११ एप्रिल २०१७ ते दिनांक 
१३ एप्रिल २०१७ पर्यंत तीन दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक १४ एप्रिल 
२०१७- आंबेडकर जयंती निमित्य सुटी असल्यामुळे) तसेच दिनांक 
१० एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ एप्रिल २०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात । 
येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९४ . 


पाल 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एस . खोत , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था )- २९२ -२०१७. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . व्ही . एस . खोत , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ) तथा अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


श्री . पी . आर . कुलकर्णी, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक १७ एप्रिल 
२०१७ ते दिनांक २२ एप्रिल २०१७ पर्यन्त सहा दिवासांची अर्जित रजा 
(दिनांक १६ एप्रिल २०१७ - रविवार आणि दिनांक २३ एप्रिल २०१७ 
रविवार या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक १५ एप्रिल २०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . व्ही . एस . खोत , हे त्यांचे 
पदावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) , चंद्रपूर यांच्याकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . आर . कुलकर्णी, ७ वे सह 


दिनांक ११ एप्रिल, २०१७ . 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९३ . 

आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . पी . आर. कुलकर्णी, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था )- २९० - २०१७. 

श्रीमती एस . एम . बन्सोड, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क. स्तर) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक २० एप्रिल 
२०१७ ते दिनांक २२ एप्रिल २०१७ पर्यन्त एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा (दिनांक २३ एप्रिल २०१७ - रविवार या सुटीचे फायदयासह ) तसेच 
दिनांक १९ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ एप्रिल 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एम . बन्सोड , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एम . 
बन्सोड , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . 


७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी चंटपर या न्यायालयाचा कार्यभार श्री पी आर कलकर्णी 
हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिनांक १६ एप्रिल २०१७ ते दिनांक 
१८ एप्रिल २०१७ रोजीचा ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर , दिनांक १९ एप्रिल २०१७ रोजीचा 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर आणि दिनांक २० एप्रिल २०१७ ते दिनांक २४ एप्रिल 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५-३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


१३ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४९५ . 


आदेश 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
श्रेणी, राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी, हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था)- २९३- २०१७. 


दिनांक १५ एप्रिल , २०१७. 


श्री . जि . व . भेंडे, दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, नागभिड यांना दिनांक १८ एप्रिल २०१७ ते दिनांक 
२२ एप्रिल २०१७ पर्यन्त एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक 
२३ एप्रिल २०१७- रविवार सुटी असल्यामुळे) तसेच दिनांक १७ एप्रिल 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९७. 


आदेश 


आहे. 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था )- ३०८ - २०१७ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जि . व भेंडे, दिवाणी न्यायाधीश ( क . 
स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नागभिड हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . जि . व. भेंडे, दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , नागभिड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


श्री . ज्ञा . वि . हरणे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर , यांना दिनांक २० एप्रिल २०१७ ते 
दिनांक २२ एप्रिल २०१७ रोजीची तीन दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक 
१९ एप्रिल २०१७ चंद्रपूर महानगरपालिकेचे मतदानाकरीता सुटी जाहीर 
करण्यात असल्यामुळे ) व दिनांक २३ एप्रिल २०१७- रविवार या सुटीचे 
फायदयासह) तसेच दिनांक १८ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २४ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , 
नागभिड , यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . जि . व . भेंडे हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपावेतो सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नागभिड यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ज्ञा . वि . हरणे, ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ४९६ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . ज्ञा . वि . हरणे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था)-२९४- २०१७. 

श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजूरा , यांना दिनांक १७ एप्रिल २०१७ ते 
दिनांक १९ एप्रिल २०१७ पर्यन्त एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
(दिनांक १६ एप्रिल २०१७- रविवार सुटी असल्यामुळे ) तसेच दिनांक । 
१५ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० एप्रिल २०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर या न्यायालयाचा कार्यभार, श्री . ज्ञा . वि . हरणे, हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९८ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजरा हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राजूरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 
ना -एक -४ (१३३५ ). 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था)- ३११-२०१७. 

श्रीमती टी . जी . बन्सोड , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक १५ एप्रिल 
२०१७ ते दिनांक १८ एप्रिल २०१७ पर्यन्त एकूण चार दिवसांची अर्जित 
रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५-३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४-१० , शके १९३९ 


जिल्हा न्यायालयाचे पृष्ठांकन क्रमांक १७०१ / २०१७ , दिनांक 
१३ एप्रिल २०१७ अन्वये दिनांक १५ एप्रिल २०१७ व दिनांक 
१७ एप्रिल २०१७ रोजीची दोन दिवसांची किरकोळ रजा मंजूर करण्यात 
आलेली किरकोळ रजा त्यांचे विनंती अर्ज दिनांक २० एप्रिल २०१७ 
अन्वये रद्द करण्यात येत आहे . 


जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वरोरा यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के . एन . गौतम , हे त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वरोरा 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


चंद्रपूर : 
दिनांक २० एप्रिल २०१७ . 


( अवाच्य ), 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

चंद्रपूर . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती टी . जी . बन्सोड , ८ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर । 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती टी . जी . बन्सोड , 
८वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५०० . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था )- बी - ४( १)- २०७- २०१७. 


८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्रीमती टी . जी . बन्सोड , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिनांक १४ एप्रिल २०१७ व दिनांक 
१५ एप्रिल २०१७ रोजीचा ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर, दिनांक १६ एप्रिल २०१७ रोजीचा 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, 
चंद्रपूर आणि दिनांक १७ एप्रिल २०१७ ते दिनांक १८ एप्रिल २०१७ 
पर्यन्त ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


निम्नस्वाक्षरीत अधिकारी हे दिनांक २१ मार्च २०१७ पासून परिवर्तित 
रजा तसेच दिनांक २१ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपासून वैद्यकीय 
कारणास्तव मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह रजेवर असल्यामुळे 
त्यांचे अनुपस्थितीत त्यांचे पदाचा व कार्यालयाचा कार्यभार दिनांक 
२१ मार्च २०१७ पासून ते निम्नस्वाक्षरीत अधिकारी आपले कर्तव्यावर 
रुजू होई पर्यंत श्री . अ . म. पदवाड , जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , गडचिरोली यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९९ . 


आदेश 


गडचिरोली : 
दिनांक २१ मार्च २०१७ . 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था )-३१२- २०१७. 


सुर्यकांत सो . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

गडचिरोली . 


श्री . के . एन . गौतम , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वरोरा यांना दिनांक २४ एप्रिल २०१७ ते दिनांक 
२६ एप्रिल २०१७ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक २३ 
एप्रिल २०१७ रविवार सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक २२ एप्रिल 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ एप्रिल २०१७ कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 


__ भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ५०१ . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी - २ ( ४ )- १८२ - २०१७. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के . एन . गौतम , जिल्हा न्यायाधीश- १ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . एन . 
गौतम , जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वरोरा हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहिले असते . 


श्री . व्ही . के . उमाळे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तुमसर 
यांची ३ दिवस अर्जित रजा दिनांक ८ मार्च २०१७ ते दिनांक 
१० मार्च २०१७ पर्यंत रजेच्या पुढे दुसरा शनिवार दिनांक 
११ मार्च २०१७ रविवार दिनांक १२ मार्च २०१७ सार्वजनिक सुट्टी 
( धुलीवंदन ) दिनांक १३ मार्च २०१७ व सोबत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी दिनांक ७ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१४ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५-३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४-१० , शके १९३९ 


१५ 


१ 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५०३ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ ( १४ )- २०३- २०१७. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ मधील नियम ३९ 
( २) ( बी ) टीप- २ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , 
श्री . व्ही . के . उमाळे, हे जर दिनांक ८ मार्च २०१७ ते दिनांक 
१० मार्च २०१७ या कालावधीत रजेवर गेले नसता तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, तुमसर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 


मिस पी . बी . येरलेकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा यांची ४ दिवस अर्जित रजा दिनांक २१ मार्च २०१७ ते दिनांक 
२४ मार्च २०१७ पर्यंत व सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक 
२० मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ मार्च २०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर करण्यात येत आहे. 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर , श्री . व्ही . के . उमाळे, सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तुमसर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


__ अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


मिस एम . जी . हिवराळे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तुमसर ह्या स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून , श्री . व्ही . के . उमाळे, यांच्या 
वरील रजेच्या कालावधीत सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तुमसर 
या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण करतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ मधील नियम ३९ 
( २ ) ( बी ) टीप - २ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , 
मिस पी . बी . येरलेकर , ह्या जर दिनांक २१ मार्च २०१७ ते दिनांक 
२४ मार्च २०१७ या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, भंडारा या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


दिनांक ८ मार्च २०१७. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ५०२ . 


आदेश 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर , मिस पी . बी . येरलेकर , ह्या 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भंडारा या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


पत्र 


क्रमांक बी - २( ३ )- १९९ - २०१७ . 


मिस श्रृती आर. शर्मा, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भंडारा यांची ७ दिवस 
अर्जित रजा दिनांक १७ मार्च २०१७ ते दिनांक २३ मार्च २०१७ पर्यंत व 
सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक १६ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २४ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


श्री . एस . के . साबळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा हे स्वतःचे पदाचे काम सांभाळन , मिस पी . बी . येरलेकर , यांच्या 
वरील रजेच्या कालावधीत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण करतील . 


दिनांक १७ मार्च २०१७ . 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहील 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५०४ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
( बी ) टीप - २ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , मिस श्रृती आर . 
शर्मा, ह्या जर दिनांक १७ मार्च २०१७ ते दिनांक २३ मार्च २०१७ या 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भंडारा 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


आदेश 


क्रमांक बी - २( ७)- २१५ - २०१७. 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर मिस श्रृती आर . शर्मा, ह्या 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भंडारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 

श्री . एस . जे .भट्टाचार्य, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी भंडारा हे स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून 
मिस श्रृती आर. शर्मा, यांच्या वरील रजेच्या कालावधीत मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , भंडारा या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण करतील . 


श्री . व्ही . जी . धांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , भंडारा यांनी उपभोगलेली ५ दिवस परिवर्तित रजा दिनांक 
१४ मार्च २०१७ ते दिनांक १८ मार्च २०१७ पर्यंत रजेच्या पुढे रविवार 
दिनांक १९ मार्च २०१७ व सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक 
१४ मार्च २०१७ ते दिनांक २० मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे 


दिनांक १६ मार्च २०१७ . 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५-३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४- १०, शके १९३९ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ , मधील नियम ३९ 
( २)( बी ) चे टीप- २ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . व्ही . 
जी . धांडे, हे जर दिनांक १४ मार्च २०१७ ते दिनांक १८ मार्च २०१७ या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, भंडारा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


मिस एस . एच . राठी , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा ह्या स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून श्री . एस . के . साबळे, यांच्या 
वरील रजेच्या कालावधीत ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण करतील . 


दिनांक २७ मार्च २०१७. 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही . जी . धांडे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भंडारा या पदावर 
स्थानापन्न झाले. 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५०६ . 


आदेश 


क्रमांक बी - २ ( १४)- २४७ - २०१७. 


श्री . व्ही . जी . धांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , भंडारा यांच्या वरील रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचे कार्यभार 
दिनांक १४ मार्च २०१७ ते दिनांक १८ मार्च २०१७ पर्यंत जिल्हा न्यायाधीश 
३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भंडारा यांचेकडे व दिनांक १८ मार्च 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० मार्च २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , भंडारा 
यांचेकडे होते . 


मिस पी . बी . येरलेकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा यांची ४ दिवस अर्जित रजा दिनांक २७ मार्च २०१७ ते दिनांक 
३० मार्च २०१७ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी सह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


दिनांक २२ मार्च २०१७ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५०५ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ 
( २ ) ( बी ) टीप -२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , 
मिस पी . बी . येरलेकर , ह्या जर दिनांक २७ मार्च २०१७ ते दिनांक 
३० मार्च २०१७ या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, भंडारा या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


आदेश 


क्रमांक बी - २( ७) - २४५ - २०१७. 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर , मिस पी . बी . येरलेकर , ह्या 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भंडारा या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


श्री . एस . के . साबळे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा यांची ४ दिवस अर्जित रजा दिनांक २९ मार्च २०१७ ते दिनांक 
१ एप्रिल २०१७ पर्यंत रजेच्या पुढे रविवार दिनांक २ एप्रिल २०१७ व 
सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक २८ मार्च २०१७ चे 
रिमांडनंतर ते दिनांक ३ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


मिस पी . बी . येरलेकर , यांच्या वरील रजेच्या कालावधीत २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भंडारा या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार 
दिनांक २७ मार्च २०१७ ते दिनांक २८ मार्च २०१७ पर्यंत ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, भंडारा यांचेकडे व दिनांक २८ मार्च२०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० मार्च २०१७ पर्यंत ४थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भंडारा यांचेकडे राहील . 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, मधील नियम ३९ 
( २)( बी ) चे टीप -२ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . एस . 
के . साबळे, हे जर दिनांक २९ मार्च २०१७ ते दिनांक १ एप्रिल २०१७ या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , भंडारा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 


भंडारा : 
दिनांक २९ मार्च २०१७. 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . के . साबळे , हे ३रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भंडारा या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आर. पी . पांडे, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

भंडारा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे- २५ - ३१ , २०१७/ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


१७ 


भाग १ ( ना . वि . पु ) म . शा . रा ., अ. क्र . ५०७ 


जिल्हा दंडाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्र . कार्या- २- अका दंडा- सं . क्र .०३- २०१६- कावि- ४०६- २०१७. 


ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , गडचिरोली यांनी त्यांचे कार्यालयीन 
पत्र क्रमांक डी - २४/ ७-कलम ३७ ( १)(३ )- २०१७- ५६९, दिनांक 
०६-०४- २०१७ अन्वये गडचिरोली जिल्ह्यात दिनांक ०९ - ०४- २०१७ रोजी 
महावीर जयंती , दिनांक ११ -०४- २०१७ रोजी हनुमान जयंती तसेच दिनांक 
१४ -०४ - २०१७ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व गुडफ्रायडे असे 
उत्सव संपूर्ण जिल्ह्यात साजरे करण्यात येणार आहेत . तसेच विविध 
सामाजिक संघटना , राजकीय पक्षातर्फे आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी 
तसेच शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे , मोर्चे, आंदोलन , उपोषण करण्यात 
येतात . सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहण्याच्या 
दृष्टीने संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात दिनांक १०- ०४- २०१७ चे ०० .०१ 
वा . ते दिनांक २४-०४-२०१७ चे २४.०० वा. पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) लागू होणेस विनंती केलेली आहे . 


२. उपविभागीय दंडाधिकारी , कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधित 
पोलीस स्टेशन अधिकारी ( जे शक्य असेल ते ) यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय 
कोणीही मिरवणूक काढू नये , पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम 
सार्वजनिक जागेत , सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर 
दिनांक ११-०४ - २०१७ चे ०० .०१ ते दिनांक २५- ०४- २०१७ चे २४.०० 
वाजेपावेतो जमा होणार नाहीत किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित 
करणार नाही . उपरोक्त आदेश दिनांक ११-०४- २०१७ चे ०० .०१ ते 
दिनांक २५- ०४ - २०१७ चे २४ .०० वाजेपावेतो संपूर्ण गडचिरोलीजिल्ह्याच्या 
क्षेत्राकरीता लागू राहतील . 

३. ( अ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी , 
गडचिरोली/ चामोर्शी/ देसाईगंज / कुरखेडा/ एटापल्ली/ अहेरी, कार्यकारी 
दंडाधिकारी ( सर्व), संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , 
गडचिरोली/ देसाईगंज , पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस 
बोर्डावर लावून प्रसिद्ध करावे. 


( ब ) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा . 
( क) सदर आदेशास मुनादीद्वारे , ध्वनीक्षेपणाद्वारे , नगारा वाजवून 
प्रसिद्धी देण्यात यावी . 


( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू 
होणार नाही . 


त्याअर्थी, सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहण्याच्या 
दृष्टीने विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंध उपाय 
करणे आवश्यक आहे . करिता मी , जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १) आणि (३ ) अन्वये 
मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन खालील गोष्टींना मनाई 
करीत आहे . 


(इ ) सदर आदेशाची कलम २ प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व लग्न 
कार्याकरीता लागू होणार नाही. 

आज दिनांक ११-०४ - २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित 
करण्यात आले . 


गडचिरोली : 
दिनांक १२ एप्रिल २०१७ . 


( अवाच्य ) , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

गडचिरोली. 


१ . कोणतीही व्यक्ती दिनांक ११ - ०४ - २०१७ चे ०० . ०१ ते 
दिनांक २५- ०४ - २०१७ चे २४ . ०० वाजेपावेतो खालील कृत्य करणार नाही . 

( अ) शस्त्र , सोटे , तलवारी, भाले , दंडे,बंदुका , सुरे , काठ्या 
किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापराता येईल । 
अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ब) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे , 
तयार करणे . 

( ड ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या 
प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 


भाग १ ( ना . वि . पु) म. शा . रा., अ. क्र . ५०८ 

अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी , यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ ची कलमे ३७( १) आणि ३७(३ ) 

अन्वये आदेश 


क्र . अका दंड - कावि- ३५० - २०१७. 


( ई) जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यांस धक्का पोहचेल अशी 
किंवा राज्याची सरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये उलथवन 
टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल , अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे, अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक 
किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे, त्याचे प्रदर्शन 
करणेकिंवा त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 


ज्याअर्थी, पोलीस अधिक्षक , गोंदिया यांनी त्यांचे पत्र दिनांक 
०५- ०४ - २०१७ नुसार दिनांक ०७- ०४- २०१७ ते २१ -०४- २०१७ या 
कालावधीत जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटना कडून त्यांच्या प्रलंबित 
मागणी संबंधीत उपोषणे, धरणे, मोर्चे, रास्तारोको , जेलभरो इत्यादी 
आंदोलने आयोजित केले जात आहे . अशावेळी शुल्लक कारणांवरून 
वाद उदभवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट 
शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच दिनांक ०१-०४ - २०१७ रोजी महावीर जयंती , 


ना - एक - ५ ( १३३५ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे-२५-३१, २०१७ / ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


दिनांक ११-०४- २०१७ रोजी हनुमान जयंती तसेच दिनांक १४ -०४- सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे ज्याच्याकडून उल्लंघन झाल्याचे 
२०१७ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व गुडफ्रायडे असे उत्सव निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमांतर्गत योग्य ती कार्यवाही 
संपूर्ण जिल्ह्यात साजरे होणार असून सध्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड , करण्यात येईल . 
दिल्ली च्या परीक्षा सुरु असल्याने जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था 

उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय 
अबाधीत राखणे कामी दक्षता घेणे गरजेचे आहे. करिता मनाई आदेश 

पोलीस अधिकारी , ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशिष्ट 
जारी करण्याची शिफारस केली आहे ; 

अशा प्रकरणात सुट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
त्याअर्थी, मी , प्रविण महिरे , अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया 

माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ०६-०४- २०१७ ला सदर 
म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकारा अंतर्गत मुंबई पोलीस अधिनियम , 

अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 
१९५१ च्या क्रमांक २२ ची कलमे ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये गोंदिया 
जिल्ह्याकरिता सार्वजनिक शांतता/ सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक 
रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेस , दिनांक ०७- ०४- २०१७ 

प्रविण महिरे 
च्या ०० .०१ वाजे पासून दिनांक २१ -०४ - २०१७ च्या २४ .०० वाजेपर्यंत गोंदिया : 

अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , 
उक्त कालावधीकरिता मनाई आदेश देण्यात येत आहे. 

दिनांक ०६ एप्रिल २०१७. 

गोंदिया . 
( १) शस्त्र, सोटे , तलवारी , भाले , दंडे,बंदुका , सुरे , काठ्या 
किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापराता येईल भाग १ ( ना . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ५०९ . 
अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
( २) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

आदेश 
( ३) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे, क्र .जिउनि -नियमन - कलम १५६- आदेश - १४२२- २०१७. 
तयार करणे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) 
(४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा , अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , 
यांचे प्रदर्शन करणे . 

ए . बी . कडु, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, वर्धा या आदेशान्वये , 
( ५ ) जाहिरपणे घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे . 

डॉ . हेडगेवार ग्रामीण अकृषक सहकारी पत संस्था मर्या., नाचणगांव , 

र . नं . ४८९ या संस्थेच्या खालील तक्त्यात नमुद अधिका-यांस त्यांच्या 
( ६ ) अशा, प्राधिका- यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता 

नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
यांस धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 

१९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
किंवा ज्यामध्ये उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल , अशी 

प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी 
आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे, अगर सोंग आणणे आणि 

संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व (२ ) आणि महाराष्ट्र 
अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू 

__ संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ 
तयार करणे , त्याचे प्रदर्शन करणे किंवा त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 

अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसुल 
( ७ ) पाच पेक्षा जास्त इसम एकत्रित येवू नये, तसेच उपविभागीय करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून दिनांक 
दंडाधिकारी /तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांच्या पूर्व परवानगी ०१ -०४- २०१७ ते ३१ -०३- २०१८ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 
शिवाय कोणतीही मिरवणूक , मोर्चा काढण्यात येवू नये . 

अ . अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची कार्यक्षेत्र 
सदर अधिसूचनेची सूचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी/ तालुका दंडाधिकारी क्र . केलेल्या केलेल्या 
तसेच ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावून 

अधिका -याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा 
प्रसिध्दी करण्यात यावी . 

( १) (२ ) ( ३ ) (४ ) (५ ) 
सदर अधिसूचना दिनांक ०७ - ०४ - २०१७ च्या ०० .०१ वाजेपासून १ श्री योगेश वसुली विशेष देवळी 
दिनांक २१ - ०४ - २०१७ च्या २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

विजयराव अधिकारी वसुली तालुका 
कावळे 

अधिकारी 
सदर अधिसूचना शासकीय तसेच बिन- शासकीय कर्मचा-यांना त्यांच्या 
कर्तव्य काळात लागू असणार नाही. तसेच प्रेत यात्रा , धार्मिक 

२ श्री . अपीत लेखपाल विशेष देवळी 
कार्यक्रमांतर्गत काढण्यात येणा - या मिरवणुकीस लाग असणार नाही . 

अविनाशराव 

वसुली तालुका 
देशमुख 

अधिकारी 


व्याप्ती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे-२५-३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४-१० , शके १९३९ 


१९ 


अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे. 


अटी व शर्ती : 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करतांना सहकार कायदा , 
नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( १० ) वसुली अधिका -यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या 
वाहनावर वसुली अधिकारी - सहकारी बँक / पत संस्था — असा फलक 
लावता येवू शकेल . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
अ - ३, अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक 
यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ११ ) वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना 
कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार 
कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / 
पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसुल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १२) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही . 


( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास , अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ५१० . 


आदेश 


( ५) वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपुर्ण सरचार्ज रकमेचा 
भरणा वसुल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय 
कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ- २, अ- ३, अ -४ सोबत 
जोडलेला आहे . 


क्र .जिउनि -नियमन- कलम १५६- आदेश - १४३१- २०१७. 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ 
२०१३, दि बेसिन कॅथॉलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दि . ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश 
विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , 
ए. बी . कडु, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, वर्धा या आदेशान्वये , 
तेलंगराय नागरी सहकारी पत संस्था मर्या., आर्वी, र .नं .११७८ या 
संस्थेच्या खालील तक्त्यात नमुद अधिका- यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ 
कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम १५६ ( १) व (२ ) आणि महाराष्ट्र संस्था नियम , १९६१ चे 
नियम २ (एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन 
व तिची विक्री करुन रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , 
खालील अटीस अधिन राहून दिनांक ०१ -०४- २०१७ ते ३१- ०३ - २०१८ 
या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे. 


कार्यक्षेत्र 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- १५०४- प्र .क्र . २३१ - १५- स , 
दि . १३- ११ - २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


अ . अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची 
क्र . केलेल्या केलेल्या व्याप्ती 

अधिका -याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा 
( १ ) ( २) (३ ) 


( ९ ) वसुली अधिका- याने त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली 


श्रीमती कुंदा 
कृष्णराव 
इंगोले 


वसुली 
अधिकारी 


विशेष 
वसुली 
अधिकारी 


संस्थेच्या 
कार्यक्षेत्रापुरते 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे-२५ -३१, २०१७ / ज्येष्ठ ४-१० , शके १९३९ 


अटी व शर्ती : 


अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली 
अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे. 


(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करतांना सहकार कायदा, 
नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( १० ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या 
वाहनावर वसुली अधिकारी - सहकारी बँक/ पत संस्था — असा फलक 
लावता येवू शकेल . 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
अ - ३, अ - ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक 
यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


(११ ) वसुली अधिका- याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना 
कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार 
कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / 
पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसुल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


( १२) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास , अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


वर्धा: 


ए . बी . कडु , 
जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , वर्धा. 


दिनांक ३१ मार्च, २०१७. 


( ५) वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपुर्ण सरचार्ज रकमेचा 
भरणा वसुल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय 
कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ- १ , अ- २, अ -३ , अ- ४ सोबत 
जोडलेला आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु) म . शा . रा ., अ. क्र . ५११ . 


आदेश 


क्र .जिउनि-नियमन - संस्था नोंदणी रद्द- आदेश - १८२६- २०१७ . 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ 
२०१३ दि बेसिन कॅथॉलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दि . ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेला आदेश 
विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन , सहकार वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई-३२ 
यांचेकडील अधिसूचना क्र . सीएसएल - १४९३- ११६२- सीआर - ४७ - १५ 
सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०९ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन 
मी , संजय क्षिरसागर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था भंडारा याद्वारे 
साईबाबा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था., मर्या., वरठी , 
र.नं . १३२ या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करुन उक्त कायद्याचे 
कलम २१ अन्वये संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या आदेशाचे 
दिनांकापासून संस्थेचे अस्तित्व संपुष्टात आलेले आहे . 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


सदर आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- १५०४ - प्र .क्र . २३१ - १५ - स , 
दि . १३- ११ - २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


(९) वसुली अधिका- याने त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा 


भंडारा : 
दिनांक ३१ मार्च २०१७ . 


संजय क्षिरसागर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , भंडारा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे -२५ - ३१ , २०१७/ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


२१ 


भाग १ ( ना . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ५१२ . 


आदेश 


(५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपुर्ण सरचार्ज रकमेचा 
भरणा वसुल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय 
कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना अ- १ , अ- २ , अ- ३ , अ- ४ सोबत 
जोडलेला आहे . 


क्र .जिउनिचं-नियमन - कलम १५६- आदेश - १४३६- २०१७ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , 
राजेंद्र कौसडीकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , चंद्रपूर या 
आदेशान्वये , आर्या महिला नागरी सहकारी पत संस्था मर्या., चंद्रपूर , 
र . नं .४११ या नागरी सहकारी संस्थेच्या खालील अधिका- यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसुल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून दिनांक पासून ३१ -०३- २०१८ या 
कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ 
२०१३ , दि बेसिन कॅथॉलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दि . ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेला आदेश 
विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी . 


( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


अ . अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची कार्यक्षेत्र 
क्र . केलेल्या केलेल्या व्याप्ती 

अधिका -याचे नाव अधिका- याचा हुद्दा 
( १) ( २ ) ___ ( ३) ( ४ ) ( ५) 
१ सौ . किर्ती विशेष वसुली वसुली चंद्रपूर 
सुनिल 

व विक्री अधिकारी जिल्हा 
अधिकारी 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४- प्र. क्र . २३१-१५- स , 
दि . २३ - ११ - २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


चवरे 


(९ ) वसुली अधिका- याने त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह ” कोर्ट या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 
वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे 
लिहावे . 


अटी व शर्ती : 


(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करतांना सहकार कायदा , 
नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास , सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( १० ) वसुली अधिका -यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या 
वाहनावर “वसुली अधिकारी 

- सहकारी बँक / 
पत संस्था 

असा फलक लावता येवू शकेल . 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
अ - ३, अ - ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक 
यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ११ ) वसुली अधिका- याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना 
कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार 
कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ 
पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसुल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १२ ) वसुली अधिका-यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही . 


म 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास , अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 
ना -एक -६ ( १३३५). 


दिनांक ६ एप्रिल २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे- २५ - ३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ५१३ . 


आदेश 


( ५) वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपुर्ण सरचार्ज रकमेचा 
भरणा वसुल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय 
कोषागारात केलेला भरणा, याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ- २, अ- ३, अ- ४ सोबत 
जोडलेला आहे. 


क्र .जिउनिचं-नियमन- कलम १५६- आदेश -२४७५ -२०१७. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , 
राजेंद्र कौसडीकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , चंद्रपूर या 
आदेशान्वये, भारतीय नागरी सहकारी पत संस्था मर्या., चंद्रपूर , र.नं . ३४५ 
या नागरी सहकारी संस्थेच्या खालील अधिका - यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकारी, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ -०३ - २०१८ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे. 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ 
२०१३ , दि बेसिन कॅथॉलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दि . ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेला आदेश 
विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी. 


( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


आप 


अ . अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची कार्यक्षेत्र 
क्र . केलेल्या केलेल्या व्याप्ती 

अधिका-याचे नाव अधिका- याचा हुद्दा 
( १) (२) ( ३ ) ( ४) (५ ) 
१ श्री . प्रभाकर विशेष वसुली वसुली चंद्रपूर 
मारोतराव व विक्री अधिकारी जिल्हा 
येलमुले 

अधिकारी 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- १५०४ - प्र . क्र . २३१ - १५ - स , 
दि . २३ - ११- २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


(९ ) वसुली अधिका- याने त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 
वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे 
लिहावे. 


अटी व शर्ती : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करतांना सहकार कायदा, 
नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास, सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


( १० ) वसुली अधिका- यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या 
वाहनावर “ वसुली अधिकारी 

- सहकारी बँक / 
पत संस्था 

- " असा फलक लावता येवू शकेल . 
( ११ ) वसुली अधिका- याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना 
कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार 
कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / 
पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसुल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


(३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
अ -३ , अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक 
यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( १२) वसुली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास , अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील. 


चंद्रपूर : 
दिनांक ७ एप्रिल २०१७. 


राजेंद्र कौसडीकर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , चंद्रपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे -२५ - ३१ , २०१७/ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


२३ 


१८ब 


स 


N 


o 


भाग १ ( ना . वि . पु ) म . शा . रा ., अ. क्र . ५१४ . 

योजनेत जिल्हा बँकेला रु .१५६ .०० कोटी अर्थसहाय्य प्राप्त होऊन तिला 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

रिझर्व्ह बँकेचा परवाना दिनांक १४-०३-२०१६ रोजी प्राप्त झाला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता सेवा सहकारी 
वाचा : ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम 

संस्था मर्या., तारणी , र.नं . १३९ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., तितुर र.नं . 

२८० व सेवा सहकारी संस्था मर्या., मांगली , र.नं . १४० ह्या संस्था 
( २ ) महाराष्ट्र शासन, सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

नजिकच्या असुन सदरील संस्थांचे कार्यक्षेत्र हे एकमेकालगत 
मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्र . ससेवा 

आहे . सदरील क्षेत्राची एकच संस्थ असणे संस्थेच्या तसेच सभासदाच्या 
९११/प्र.क्र . १०४७/२-स , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ . 

हिताच्या दृष्टीने सर्वार्थाने योग्य आहे. सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
( ३ ) महाराष्ट्रातील परवाना नसलेल्या बँकाचे बाबतीत तारणी , र.न..१३९ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., तितुर , र.नं . २८० व 

अर्थसहाय्यासाठी केंद्रशासन , राज्यशासन व नाबार्ड यांचेतील सेवा सहकारी संस्था मर्या., मांगली , र.नं. १४० या संस्थांनी सन २०१५ 
सामंजस्य करार 

१६ या खरीप हंगामात केलेल्या आर्थीक व्यवहाराचा परामर्थ घेतला 
( ४ ) संबंधित सेवा सहकारी संस्थांचा अंकेक्षण अहवाल सन 

असता खालील बाबती निदर्शनास येतात . 
२०१५ -१६ 

अ . विवरण 

सेवा सेवा सेवा एकूण 
एकत्रिकरण प्रारुप मसुदा आदेश 

क्र . 

संस्था संस्था संस्था 

तारणी तितुर मांगली 
क्र . सनिकु -नियमन- क . १८ -प्रामुआ -२२७-२०१७. – 

( १) (२) ( ३ ) ( ४ ) ( ५) ( ६ ) 
ज्याअर्थी, सेवा सहकारी संस्था मर्या. तारणी , र.नं .१३९ , सेवा सहकारी १ वसल भागभांडवल १० .२० ११. ५९ १५.०८ ३६ .८७ 
संस्था मर्या., तितुर , र.नं . २८० व सेवा सहकारी संस्था मर्या., मांगली, 

२ बँक कर्ज 

२४. ६७ १७.१८ २२ .२२ ६४.०७ 
र.नं .१४० ह्या संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्या 

३ सभासद कर्ज 
अंतर्गत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ अंतर्गत नोंदविण्यात 

३६.९२ १९ .०० ३५.६७ ९१.५९ 
आलेल्या असुन सदरहू संस्थांना उक्त कायद्यातील व त्या अंतर्गत ४ सी . आर . ए. आर ३५ .०४ ५६ .०१ ४० .०० 
नियमातील तसेच खात्यांचा व शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणा- या (CRAR ) 
सुचना आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कामकाज चालविणे अभिप्रेत आहे ; ५ नेटवर्थ 

१२. ११ ११ .३६ १५ . ५६ . . 
आणि ज्याअर्थी, उक्त संस्थांनी मान्य केलेल्या उपविधीन्वये उपविधी 

६ कर्जवाटप 

२१ . ८४ ३३ .०१ ३६ . ६८ ९१. ५३ 
क्र .४ मध्ये नमुद केल्यानुसार संस्थेच्या शेतकरी सभासदांच्या शेतीविषयक ३०-९- २०१३ चे 
गरजा भागविणेकरीता माफक व्याजाच्या दराने त्यांना अल्प , मध्यम व ७ कर्जमागणी ३१ .१७ २७. ९८ ४८ .८८ १०८ . ०३ 
दिर्घ मुदतीने कर्जाऊ रक्कम देणे , संस्थेच्या सदस्यांना शेतीविषयक , ८ संचित नफा/ तोटा १०७ ११२५ ११ .१२ २३. ४४ 
घरगुती आणि जिवनोपयोगी वस्तुची खरेदी , वाटप करण्याकरिता अभिकर्ता 

__ ९ सन २०१५-१६ या ११ . ०७ २. २६ ४ . १० १७.४३ 
म्हणून काम करणे तसेच शेतीविषयक इतर अनुषंगीक गरजाची पूर्तता 

वर्षातील नफा / तोटा 
करणे, इत्यादी संस्थेचे मुख्य कार्य व उद्देश आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उल्लेखित आकडेवारीचेनिरीक्षण केले 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा क्रमांक ( १ ) अन्वये ज्या कृषी सहकारी 

असता वरील सर्व संस्थांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचेनिदर्शनास 
पतसंस्था अर्थक्षम नाहीत पर्यायाने वरील परिच्छेदात नमुद केलेल्या येते त्याचप्रमाणे संभासंदाना होणारे कर्जवाटप , वसुली अनिष्ट तफावत 
उद्येशाची पुर्तता करणे संस्थांना शक्य होत नाही. तसेच ज्याचे नक्त इत्यादी बाबीचा विचार करता संस्थांची स्थिती आर्थिकदृष्ट्या खालावल्याचे 
मुल्य उणे आहे व जोखीम संपत्तीचे भांडवलाशी प्रमाणे ४ टक्के पेक्षा दिसन येते . सदरील संस्थांचे विलिनिकरण केल्यास एकच अर्थक्षम 
कमी आहे , अशा प्राथमिक कृषी पतसहकारी संस्थांना नजिकच्या संस्थेमध्ये संस्थेची निर्मीती होऊन संस्थेच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यास ती संस्था 
विलिनीकरण करणेबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे ; 

समग्र ठरेल , कार्यरत गटसचिव या कर्मचारी वर्गावरील ताण कमी 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्रातील परवाना धारण न करणा- या बँकांना 

होईल . तसेच प्रा .बैद्यनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार समान लेखांकन 
अर्थसहाय्य करणा- या केद्रशासनाचेनिर्णयानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती 

पद्धतीनुसार २३ प्रकारच्या नोंदवह्या अद्यावत ठेवणे सोईचे होणार 
बँकेला केंद्र व राज्य शासनाने एकत्रित अर्थसहाय्य उपलब्ध वरुन 

आहे . तसेच विद्यमान गटसचिवांचे वेतनाचा भार एकत्रित संस्थेवर 
दिलेले असुन त्यायोगे केंद्र , राज्य व नाबार्ड यांनी केलेल्या सामंजस्य 

येणार असल्याने संस्थेचा वेतनावरील व सर्व व्यवस्थापनावरील खर्चसुद्धा 
करारातील अटीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासन या बँकेच्या संलग्न त्या 

कमी होणार आहे. तसेच तालुक्यात असलेली अपुरी गटसचिव संख्या 
संस्थांचा आढावा घेऊन अव्यवहार्य व कमकुवत प्राथमिक सेवा सहकारी 

व त्यांचेकडील अतिररिक्त संस्थांचा पदभाराचा ताणसुद्धा कमी होणार 
संस्थांचेविलिनिकरण अथवा पुनर्रचना करेल असे मान्य केले आहे. सदर 

आहे . सामिल झालेल्या संस्थाचा सर्व सभासदांना दळणवळणाचे, बँक 
शाखेच्या व आर्थिक व्यवहाराचे दृष्टिने सोईचे होणार आहे ; 


9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे-२५-३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४-१०, शके १९३९ 


२ . सेवा सहकारी संस्था मर्या., मांगली र.नं . १४० या संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र , सदर संस्थेमध्ये विलिन केलेल्या संस्थांच्या उपविधीत नमुद 
कार्यक्षेत्रासह राहील . 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० कलम १८ - ब 
व महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे 
कडील अधिसूचना क्र .सीएसएल - १४९३/११६२/ सीआर४७/ १५- सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
तारणी, र.नं . १३९ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., तितुर , र.नं . २८० व 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., मांगली , र.नं . १४० या संस्थांचे खालील 
मुद्यांना अधिन राहून एकत्रिकरण करण्याबाबतचा प्रारुप मसुदा आदेश 
याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . 

१ . सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारणी रनं .१३९ , सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., तितुर , र.नं . २८० या संस्थांचे सेवा सहकारी संस्थ मर्या., 
मांगली, र.नं .१४० या संस्थेमध्ये विलिनिकरण झाल्याचे समजण्यात 
येईल . तसेच प्रस्तुत प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतर सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., तारणी , र.नं .१३९ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., तितुर, र.नं . 
२८० ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात येईल . 


३ . सेवा सहकारी संस्था मर्या., मांगली, र .नं .१४० या संस्थेची 
विद्यमान समिती संस्थेच्या उपविधीमध्ये बदल करण्याकरिता आवश्यक 
ती कारवाई करेल . उपविधी मध्ये आवश्यक तो बदल होईपर्यंत सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., मांगली , र. नं. १४० ची विद्यमान समिती सहाय्यक 
निबंधक, सहकारी संस्था , ता .कुही हे वेळोवेळी जे निर्देश देतील त्या 
प्रमाणे कामकाज करेल . 


वरील मसुदा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक 
२४ मार्च २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु) म . शा . रा ., अ. क्र . ५१५ . 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम 

१८ब 


( अ ) या कार्यालयाने प्रस्तुत केलेला प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम 
झाल्यानंतर सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारणी . र.नं . १३९ , सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., तितुर , र.नं .२८० ह्या संस्थाची संपूर्ण देयता व 
जवाबदारी हस्तांतरण सेवा सहकारी संस्था मर्या., मांगली, र.नं . १४० 
या संस्थेकडे वर्ग होईल . 
__ (ब) सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारणी, र.नं.१३९, सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., तितुर , र.नं .२८० ह्या संस्थाचे सर्वसभासद सेवा संस्था , 
मांगली या संस्थेच्या उपविधीमध्ये काहीही नमुद असले तरीही महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १८ - अ चे उपबंध ( ३ ) 
ला अधिन राहुन सेवा सहकारी संस्था मर्या., मांगली , र.नं . १४० या 
संस्थेचे विहीत रितीने सभासद झाल्याचे समजण्यात येईल आणि 
उक्त अधिनियम व त्याखालील नियमाप्रमाणे सभासदांचे हक्क , 
जबाबदा - या , प्राधिकार अबाधित राहतील तसेच संस्थेकडून कर्ज 
मिळण्यास तसेच इतर सर्व सेवा मिळण्यास ते पात्र राहतील . 


( २ ) महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्र . ससेवा 
९११/ प्र.क्र . १०४७/ २ - स , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ . 
महाराष्ट्रातील परवाना नसलेल्या बँकाचे बाबतीत 
अर्थसहाय्यासाठी केंद्रशासन , राज्यशासन व नाबार्ड यांचेतील 
सामंजस्य करार 


( ४ ) संबंधित सेवा सहकारी संस्थांचा अंकेक्षण अहवाल सन 

२०१५- १६ 


एकत्रिकरण प्रारुप मसुदा आदेश 


( क ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१८ब ( २)(ब ) अन्वये जर एखाद्या सभासदाने किंवा घेणे दाराने 
विहीत काळात आपला आक्षेप नोंदविला असेल तर अशा सभासदाचे 
किंवा घेणेदाराचे संपुर्ण देणे हा आदेश सरकारी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध 
करण्याचे तारखेपासून किंवा निबंधकाने वेळोवेळी वाढविलेल्या मुदतीमध्ये 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., मांगली, र.नं . १४० या संस्थेला बंधनकारक 
राहतील . 

(ड ) सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारणी, र.नं.१३९, सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., तितुर , र. नं .२८० ह्या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी व संचालक 
मंडळ यांनी प्रारुप मसुदा आदेश कायम केलेल्या आदेशाचे तारखेपासून 
सदर संस्थांचे नोंदणी रद्द होणार असल्याने त्या संस्थांचे व्यवस्थापक 
समिती पदमुक्त झाल्याचे समजण्यात येईल. 

( इ) प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यावर नागपूर जिल्हा देखरेख 
सहकारी संस्था मर्या., नागपूर , र.नं . २७ या संघीय संस्थेने नेमलेला 
किंवा सेवा सहकारी संस्था मर्या., मांगली या संस्थेने नेमलेला सचिव 
किंवा व्यवस्थापक एकत्रिकृत संस्थेचे कामकाज पाहतील . 


क्र . सनिकु -नियमन - क . १८ -प्रामुआ -२३९ - २०१७. 

ज्याअर्थी, सेवा सहकारी संस्था मर्या., देवळी, र.नं. ९५४ , सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., राजोला , र.नं .९६१ व सेवा सहकारी संस्था मर्या., चापेगडी, 
र.नं .७४६ ह्या संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्या 
अंतर्गत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ अंतर्गत नोंदविण्यात 
आलेल्या असुन सदरहू संस्थांना उक्त कायद्यातील व त्या अंतर्गत 
नियमातील तसेच खात्यांचा व शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणा- या 
सुचना आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कामकाज चालविणे अभिप्रेत 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त संस्थांनी मान्य केलेल्या उपविधीन्वये उपविधी 
क्र .४ मध्ये नमुद केल्यानुसार संस्थेच्या शेतकरी सभासदांच्या शेतीविषयक 
गरजा भागविणेकरीता माफक व्याजाच्या दराने त्यांना अल्प , मध्यम व 
दिर्घ मुदतीने कर्जाऊ रक्कम देणे , संस्थेच्या सदस्यांना शेतीविषयक , 
घरगुती आणि जिवनोपयोगी वस्तुची खरेदी , वाटप करण्याकरिता अभिकर्ता 
म्हणून काम करणे तसेच शेतीविषयक इतर अनुषंगीक गरजाची पूर्तता 
करणे , इत्यादी संस्थेचे मुख्य कार्य व उद्देश आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा क्रमांक ( १) अन्वये ज्या कृषी सहकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे -२५ - ३१ , २०१७/ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


२५ 


पतसंस्था अर्थक्षम नाहीत पर्यायाने वरील परिच्छेदात नमूद केलेल्या 
उद्देशाची पूर्तता करणे संस्थांना शक्य होत नाही . तसेच ज्याचे नक्त 
मुल्य उणे आहे व जोखीम संपत्तीचे भांडवलाशी प्रमाणे ४ टक्के पेक्षा 
कमी आहे , असा प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्थांना नजिकच्या संस्थेमध्ये 
विलिनीकरण करणेबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे ; 


येते . त्याचप्रमाणे सभासंदाना होणारे कर्जवाटप , वसुली अनिष्ट तफावत 
इत्यादी बाबीचा विचार करता संस्थांची स्थिती आर्थिकदृष्ट्या खालावल्याचे 
दिसून येते . सदरील संस्थांचे विलिनिकरण केल्यास एकच अर्थक्षम 
संस्थेची निर्मिती होऊन संस्थेच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यास ती संस्था 
समर्थ ठरेल, कार्यरत गटसचिव या कर्मचारी वर्गावरील ताण कमी 
होईल . तसेच प्रा .बैद्यनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार समान लेखांकन 
पद्धतीनुसार २३ प्रकारच्या नोंदवह्या अद्यावत ठेवणे सोईचे होणार 
आहे . तसेच विद्यमान गटसचिवांचे वेतनाचा भार एकत्रित संस्थेवर 
येणार असल्याने संस्थेचा वेतनावरील व सर्व व्यवस्थापना वरील खर्चसुद्धा 
कमी होणार आहे . तसेच तालुक्यात असलेली अपुरी गटसचिव संख्या 
व त्यांचेकडील अतिररिक्त संस्थांचा पदभाराचा ताणसुद्धा कमी होणार 
आहे. सामील झालेल्या संस्थाचा सर्व सभासदांना दळणवळणाचे, बँक 
शाखेच्या व आर्थिक व्यवहाराचे दृष्टिने सोईने होणार आहे ; 


__ आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्रातील परवाना धारण न करणा- या बँकांना 
अर्थसहाय्य करणा- या केद्रशासनाचेनिर्णयानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती । 
बँकेला केंद्र व राज्य शासनाने एकत्रित अर्थसहाय्य उपलब्ध करून 
दिलेले असून त्यायोगे केंद्र, राज्य व नाबार्ड यांनी केलेल्या सामंजस्य । 
करारातील अटीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासन या बँकेच्या संलग्न त्या 
संस्थांचा आढावा घेऊन अव्यवहार्य व कमकुवत प्राथमिक सेवा सहकारी 
संस्थांचे विलिनिकरण अथवा पुनर्रचना करेल असे मान्य केले आहे. सदर 
योजनेत जिल्हा बँकेला रु.१५६.०० कोटी अर्थसहाय्य प्राप्त होऊन तिला 
रिझर्व्ह बँकेचा परवाना दिनांक १४ -०३- २०१६ रोजी प्राप्त झाला आहे ; 


य 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० कलम १८ - ब 
व महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचे 
कडील अधिसूचना क्र . सीएसएल -१४९३ / ११६२/ सीआर४७/ १५ - सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
देवळी ( खु .), र.नं .९५४, सेवा सहकारी संस्था मर्या., राजोला , र.नं .९६१ 
व सेवा सहकारी संस्था मर्या., चापेगडी, र.नं .७४६ या संस्थांचे खालील 
मुद्यांना अधिन राहून एकत्रिकरण करण्याबाबतचा प्रारुप मसुदा आदेश 
याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., देवळी ( खु .), र .नं .९५४ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
राजोला र . नं . ९६१ व सेवा सहकारी संस्था मर्या., चापेगडी , र .नं .७४६ 
ह्या संस्था नजिकच्या असून सदरील संस्थांचे कार्यक्षेत्र हे एकमेकालगत 
आहे. सदरील क्षेत्राची एकच संस्था असणे संस्थेच्या तसेच सभासदाच्या 
हिताच्या दृष्टीने सर्वार्थाने योग्य आहे . सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
देवळी ( खु.), र.न ..९५४ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., राजोला , र.नं .९६१ 
व सेवा सहकारी संस्था मर्या., चापेगडी , र.नं . ७४६ या संस्थांनी सन 
२०१५ - १६ या खरीप हंगामात केलेल्या आर्थिक व्यवहाराचा परामर्श 
घेतला असता खालील बाबी निदर्शनास येतात . 
अ . विवरण ___ सेवा सेवा सेवा एकूण 
क्र . 

संस्था संस्था संस्था 

देवळी ( खु .) राजोला चापेगडी 
( १) (२) ( ३) ( ४) (५) ( ६ ) 
१ वसूल भागभांडवल ११.३७ ३.४८ ८ .६६ २३.५१ 
२ बँक कर्ज 

४६ . ६० १६ . १० ६५ . ५० १२८ . २० 
३ सभासद कर्ज ४५ .७३ ११.४६ ४३ . ०८ १०० . २७ 
४ सी . आर. ए. आर (-) १३३६ (-) ४७१(-) ९४ .६५ . . 

(CRAR ) 
५ नेटवर्थ 

( -) ५ .२८ (- ) १० . ६३ (-) ३७.४५ 
६ कर्जवाटप 

२६. ७१ ७. २२ १८ .०३ ५१.९६ 
३०- ९- २०१३ चे 
७ कर्जमागणी 

७४ .२३ १६ . ६२ ६८ . ३३ १५९. १८ 
८ संचित नफा/ तोटा २८ . २६ १३. ८६ ४६ .४४ ८८ . ५६ 
९ सन २०१५-१६ या १६.३१ २. ५६ २० . ७१ ३९ .५८ 

वर्षातील नफा/ तोटा 


१ . सेवा सहकारी संस्था मर्या., देवळी ( खु .), र. नं .९५४ , सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., राजोला , र.नं . ९६१ या संस्थांचे सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., चापेगडी, र.नं . ७४६ या संस्थेमध्ये विलिनिकरण झाल्याचे 
समजण्यात येईल . तसेच प्रस्तुत प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतर 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., देवळी ( खु .), र. नं.९५४ , सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., राजोला, र.नं .९६१ ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे 
असे समजण्यात येईल . 


( अ) या कार्यालयाने प्रस्तुत केलेला प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम 
झाल्यानंतर सेवा सहकारी संस्था मर्या., देवळी ( खु .), र .नं .९५४ , 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., राजोला , र.नं .९६१ ह्या संस्थाची संपूर्ण 
देयता व जवाबदारी हस्तांतरण सेवा सहकारी संस्था मर्या., चापेगडी , 
र. नं .७४६ या संस्थेकडे वर्ग होईल . 


( ब) सेवा सहकारी संस्था मर्या., देवळी ( खु.), र.नं.९५४ , सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., राजोला , र.नं .९६१ ह्या संस्थाचे सर्वसभासद 
सेवा संस्था, चापेगडी या संस्थेच्या उपविधीमध्ये काहीही नमूद असले 
तरीही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १८- अ 
चे उपबंध ( ३) ला अधिन राहून सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
चापेगडी , र . नं . ७४६ या संस्थेचे विहित रितीने सभासद झाल्याचे 
समजण्यात येईल आणि उक्त अधिनियम व त्याखालील नियमाप्रमाणे 
सभासदांचे हक्क , जबाबदा - या , प्राधिकार अबाधित राहतील तसेच 
संस्थेकडून कर्जमिळण्यास तसेच इतर सर्व सेवा मिळण्यास ते पात्र 
राहतील . 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उल्लेखित आकडेवारीचेनिरीक्षण केले 
असता वरील सर्व संस्थांचे आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचेनिदर्शनास 
ना - एक - ७ ( १३३५) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे-२५-३१ , २०१७ / ज्येष्ठ ४-१०, शके १९३९ 


एकत्रिकरण प्रारुप मसुदा आदेश 


क्र . सनिकु-नियमन- क . १८ -प्रामुआ - २५१- २०१७. 


( क ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१८ब ( २ )( ब ) अन्वये जर एखाद्या सभासदाने किंवा घेणे दाराने 
विहित काळात आपला आक्षेप नोंदविला असेल तर अशा सभासदाचे 
किंवा घेणे दाराचे संपूर्ण देणे हा आदेश सरकारी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध 
करण्याचे तारखेपासून किंवानिबंधकाने वेळोवेळी वाढविलेल्या मुदतीमध्ये 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., चापेगडी, र.नं . ७४६ या संस्थेला बंधनकारक 
राहतील . 


ज्याअर्थी, सेवा सहकारी संस्था मर्या., अंबाडी , र.नं .९५७, सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., अकोली, र . नं .९१६ व सेवा सहकारी संस्था 
मर्या. भामेवाडा. र.नं . १४२ ह्या संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० व त्या अंतर्गत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ अंतर्गत 
नोंदविण्यात आलेल्या असून सदरहू संस्थांना उक्त कायद्यातील व त्या 
अतर्गत नियमातील तसेच खात्याचा व शासनाच्या वेळोवेळीनिमित 
होणा-या सूचना आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कामकाज चालविणे अभिप्रेत 
आहे ; 


( ड ) सेवा सहकारी संस्था मर्या., देवळी ( खु .), र.नं .९५४, सेवा । 
सहकारी संस्था मर्या. राजोला र नं .९६१ ह्या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी 
व संचालक मंडळ यांनी प्रारुप मसुदा आदेश कायम केलेल्या आदेशाचे 
तारखेपासून सदर संस्थांचे नोंदणी रद्द होणार असल्याने त्या संस्थांचे 
व्यवस्थापक समिती पदमुक्त झाल्याचे समजण्यात येईल . 


( इ) प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यावर नागपूर जिल्हा देखरेख 
सहकारी संस्था मर्या., नागपूर , र. नं .२७ या संघीय संस्थेने नेमलेला 
किंवा सेवा सहकारी संस्था मर्या., चापेगडी या संस्थेने नेमलेला 
सचिव किंवा व्यवस्थापक एकत्रिकृत संस्थेचे कामकाज पाहतील . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त संस्थांनी मान्य केलेल्या उपविधीन्वये उपविधी 
क्र .४ मध्ये नमूद केल्यानुसार संस्थेच्या शेतकरी सभासदांच्या शेतीविषयक 
गरजा भागविणेकरीता माफक व्याजाच्या दराने त्यांना अल्प , मध्यम व 
दिर्घ मुदतीने कर्जाऊ रक्कम देणे , संस्थेच्या सदस्यांना शेतीविषयक , 
घरगुती आणि जिवनोपयोगी वस्तुची खरेदी , वाटप करण्याकरिता अभिकर्ता 
म्हणून काम करणे तसेच शेतीविषयक इतर अनुषंगिलक गरजाची पूर्तता 
करणे, इत्यादी संस्थेचे मुख्य कार्य व उद्देश आहे ; 


२ . सेवा सहकारी संस्था मर्या., चापेगडी, र.नं .७४६ या संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र , सदर संस्थेमध्ये विलिन केलेल्या संस्थांच्या उपविधीत नमूद 
कार्यक्षेत्रासह राहील . 


३ . सेवा सहकारी संस्था मर्या., चापेगडी , र.नं .७४६ या संस्थेची 
विद्यमान समिती संस्थेच्या उपविधीमध्ये बदल करण्याकरिता आवश्यक 
ती कारवाई करेल . उपविधी मध्ये आवश्यक तो बदल होईपर्यंत सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., चापेगडी, र.नं .७४६ ची विद्यमान समिती सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ता . कुही हे वेळोवेळी जे निर्देश देतील त्या 
प्रमाणे कामकाज करेल . 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा क्रमांक ( १) अन्वये ज्या कृषी सहकारी 
पतसंस्था अर्थक्षम नाहीत पर्यायाने वरील परिच्छेदात द केलेल्या 
उद्देशाची पूर्तता करणे संस्थांना शक्य होत नाही. तसेच ज्याचे नक्त 
मुल्य उणे आहे व जोखीम संपत्तीचे भांडवलाशी प्रमाणे ४ टक्के पेक्षा 
कमी आहे, असा प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्थांना नजिकच्या संस्थेमध्ये 
विलिनीकरण करणेबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे ; 


वरील मसुदा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक 
२४ मार्च २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्रातील परवाना धारण न करणा - या बँकांना 
अर्थसहाय्य करणा- या केद्रशासनाचे निर्णयानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती 
बँकेला केंद्र व राज्य शासनाने एकत्रित अर्थसहाय्य उपलब्ध करून 
दिलेले असून त्यायोगे केंद्र , राज्य व नाबार्ड यांनी केलेल्या सामंजस्य 
करारातील अटीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासन या बँकेच्या संलग्न त्या 
संस्थांचा आढावा घेऊन अव्यवहार्य व कमकुवत प्राथमिक सेवा सहकारी 
संस्थांचे विलिनिकरण अथवा पुनर्रचना करेल असे मान्य केले आहे . सदर 
योजनेत जिल्हाबँकेला रु . १५६ .०० कोटी अर्थसहाय्य प्राप्त होऊन तिला 
रिझर्व्ह बँकेचा परवाना दिनांक १४-०३- २०१६ रोजी प्राप्त झाला आहे ; 


भाग १ ( ना . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ५१६ . 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम 


१८ब 


( २) महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्र . ससेवा 
९११ / प्र .क्र . १०४७/ २ - स , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ . 


( ३ ) महाराष्ट्रातील परवाना नसलेल्या बँकाचे बाबतीत 

अर्थसहाय्यासाठी केंद्रशासन , राज्यशासन व नाबार्ड यांचेतील 
सामंजस्य करार 


आणि ज्याअर्थी, भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता सेवा सहकारी 
संस्था मर्या ., अंबाडी, र.नं . ९५७, सेवा सहकारी संस्था मर्या., अकोली , 
र.नं .९१६ व सेवा सहकारी संस्था मर्या., भामेवाडा , र.नं .१४२ ह्या संस्था 
नजिकच्या असून सदरील संस्थांचे कार्यक्षेत्र हे एकमेकालगत 
आहे . सदरील क्षेत्राची एकच संस्था असणे संस्थेच्या तसेच सभासदाच्या 
हिताच्या दृष्टीने सर्वार्थाने योग्य आहे . सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
अंबाडी , र. नं .९५७, सेवा सहकारी संस्था मर्या., अकोली , र .नं .९१६ व 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., भामेवाडा, र .नं .१४२ या संस्थांनी 


( ४ ) संबंधित सेवा सहकारी संस्थांचा अंकेक्षण अहवाल सन 

२०१५- १६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे -२५ - ३१ , २०१७/ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


२७ 


१ . सेवा सहकारी संस्था मर्या., अंबाडी, र.नं .९५७, सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., अकोली , र.नं .९१६ या संस्थांचे सेवा सहकारी संस्था 
मर्या., भामेवाडा, र.नं .१४२ या संस्थेमध्ये विलिनिकरण झाल्याचे समजण्यात 
येईल . तसेच प्रस्तुत प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतर सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., अंबाडी, र.नं .९५७, सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
अकोली, र.नं .९१६ ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात 


येईल . 


( अ ) या कार्यालयाने प्रस्तुत केलेला प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम 
झाल्यानंतर सेवा सहकारी संस्था मर्या., अंबाडी, र.नं .९५७, सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., अकोली, र.नं .९१६ ह्या संस्थाची संपूर्ण देयता 
व जवाबदारी हस्तांतरण सेवा सहकारी संस्था मर्या., भामेवाडा , 
र . नं . १४२ या संस्थेकडे वर्ग होईल . 


सन २०१५ - १६ या खरीप हंगामात केलेल्या आर्थिक व्यवहाराचा परामर्श 
घेतला असता खालील बाबी निदर्शनास येतात . 
अ. विवरण सेवा सेवा सेवा एकूण 
क्र . 

संस्था संस्था संस्था 

अंबाडी आकोली भामेवाडा 
( १) (२) (३) (४ ) (५) (६ ) 
१ वसूल भागभांडवल १३. ४९ ९ . ०८ ११ . ३७ ३३ .९४ 
२ बँक कर्ज 

२४ .८७ २६ . ५४ ३१.०५ ८२ .४६ 
३ सभासद कर्ज ३२.८५ २७.८१ ४२ .५१ १०३.१७ 
४ सी . आर. ए. आर २०. ०५ २२. ३२ ३८ . ३५ 

(CRAR ) 
५ नेटवर्थ 

६ . १६ ५ .९७ १५ . २४ 
६ कर्जवाटप 

२६ .२१ १२ .३० २३ . ५६ ६२.०७ 
३० -९- २०१३ चे 
७ कर्जमागणी ६३.३४ ४८ .९६ ६२.०३ १७४ .३३ 
८ संचित नफा/ तोटा १४ . २६ ११ . ६३ ६.०६ ३१.९५ 
९ सन २०१५-१६ या १० . ७१ ३.९७ २.९४ १७.६२ 

वर्षातील नफा/ तोटा 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उल्लेखित आकडेवारीचेनिरीक्षण केले 
असता वरील सर्व संस्थांचे आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचेनिदर्शनास 
येते त्याचप्रमाणे संभासंदाना होणारे कर्जवाटप , वसुली अनिष्ट तफावत 
इत्यादी बाबीचाविचार करता संस्थांची स्थिती आर्थिकदृष्ट्या खालावल्याचे 
दिसून येते . सदरील संस्थांचेविलिनिकरण केल्यास एकच अर्थक्षम 
संस्थेची निर्मिती होऊन संस्थेच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यास ती संस्था 
समर्थ ठरेल , कार्यरत गटसचिव या कर्मचारी वर्गावरील ताण कमी 
होईल . तसेच प्रा .बैद्यनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार समान लेखांकन 
पद्धतीनुसार २३ प्रकारच्या नोंदवह्या अद्यावत ठेवणे सोईचे होणार 
आहे . तसेच विद्यमान गटसचिवांचे वेतनाचा भार एकत्रित संस्थेवर 
येणार असल्याने संस्थेचा वेतनावरील व सर्व व्यवस्थापनावरील खर्चसुद्धा 
कमी होणार आहे . तसेच तालुक्यात असलेली अपुरी गटसचिव संख्या 
व त्यांचेकडील अतिररिक्त संस्थांचा पदभाराचा ताणसुद्धा कमी होणार 
आहे. सामील झालेल्या संस्थाचा सर्व सभासदांना दळणवळणाचे,बँक 
शाखेच्या व आर्थिक व्यवहाराचे दृष्टिने सोईने होणार आहे. 


( ब) सेवा सहकारी संस्था मर्या., अंबाडी , र .नं .९५७, सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., अकोली , र.नं .९१६ ह्या संस्थाचे सर्वसभासद 
सेवा संस्था , भामेवाडा या संस्थेच्या उपविधीमध्ये काहीही नमूद असले 
तरीही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १८ - अ 
चे उपबंध ( ३ ) ला अधिन राहून सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
भामेवाडा , र.नं .१४२ या संस्थेचे विहित रितीने सभासद झाल्याचे 
समजण्यात येईल आणि उक्त अधिनियम व त्याखालील नियमाप्रमाणे 
सभासदांचे हक्क , जबाबदा- या , प्राधिकार अबाधित राहतील तसेच 
संस्थेकडून कर्जमिळण्यास तसेच इतर सर्व सेवा मिळण्यास ते पात्र 
राहतील . 


( क ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१८ब ( २ )( ब ) अन्वये जर एखाद्या सभासदाने किंवा घेणे दाराने 
विहित काळात आपला आक्षेप नोंदविला असेल तर अशा सभासदाचे 
किंवा घेणेदाराचे संपूर्ण देणे हा आदेश सरकारी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध 
करण्याचे तारखेपासून किंवा निबंधकाने वेळोवेळी वाढविलेल्या मुदतीमध्ये 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., भामेवाडा , र.नं.१४२ या संस्थेलाबंधनकारक 
राहतील. 


(ड ) सेवा सहकारी संस्था मर्या., अंबाडी, र.नं.९५७, सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., अकोली , र. नं .९१६ ह्या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी व 
संचालक मंडळ यांनी प्रारुप मसुदा आदेश कायम केलेल्या आदेशाचे 
तारखेपासून सदर संस्थांचे नोंदणी रद्द होणार असल्याने त्या संस्थांचे 
व्यवस्थापक समिती पदमुक्त झाल्याचे समजण्यात येईल . 


(इ ) प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यावर नागपूर जिल्हा देखरेख 
सहकारी संस्था मर्या., नागपूर , र. नं .२७ या संघीय संस्थेने नेमलेला 
किंवा सेवा सहकारी संस्था मर्या., भामेवाडा या संस्थेने नेमलेला 
सचिव किंवा व्यवस्थापक एकत्रिकृत संस्थेचे कामकाज पाहतील . 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० कलम १८ - ब 
व महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे 
कडील अधिसूचना क्र . सीएसएल -१४९३/ ११६२ /सीआर४७/ १५- सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
अंबाडी , र.नं .९५७, सेवा सहकारी संस्था मर्या., अकोली , र.नं .९१६ व 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., भामेवाडा , र.नं .१४२ या संस्थांचे खालील 
मुद्दांना अधिन राहून एकत्रिकरण करण्याबाबतचा प्रारुप मसुदा आदेश 
याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . 


२. सेवा सहकारी संस्था मर्या., भामेवाडा , र.नं .१४२ या संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र , सदर संस्थेमध्ये विलिन केलेल्या संस्थांच्या उपविधीत नमूद 
कार्यक्षेत्रासह राहील . 


३. सेवा सहकारी संस्था मर्या., भामेवाडा, र.नं . १४२ या संस्थेची 
विद्यमान समिती संस्थेच्या उपविधीमध्ये बदल करण्याकरिता आवश्यक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे- २५-३१, २०१७ / ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


ती कारवाई करेल . उपविधी मध्ये आवश्यक तो बदल होईपर्यंत सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., भामेवाडा, र.नं .१४२ ची विद्यमान समिती सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ता . कुही हे वेळोवेळी जे निर्देश देतील त्या । 
प्रमाणे कामकाज करेल. 


मुल्य उणे आहे व जोखीम संपत्तीचे भांडवलाशी प्रमाण ४ टक्के पेक्षा 
कमी आहे, असा प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्थांना नजिकच्या संस्थेमध्ये 
विलिनीकरण करणेबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे ; 


वरील मसुदा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ मार्च 
२०१७ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्रातील परवाना धारण न करणा- या बँकांना 
अर्थसहाय्य करणा - या केंद्रशासनाचेनिर्णयानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती 
बँकेला केंद्र व राज्य शासनाने एकत्रित अर्थसहाय्य उपलब्ध करून 
दिलेले असून त्यायोगे केंद्र , राज्य व नाबार्ड यांनी केलेल्या सामंजस्य 
करारातील अटीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासन या बँकेच्या संलग्न त्या 
संस्थांचा आढावा घेऊन अव्यवहार्य व कमकुवत प्राथमिक सेवा सहकारी 
संस्थांचेविलिनिकरण अथवा पुनर्रचना करेल असे मान्य केले आहे . सदर 
योजनेत जिल्हा बँकेला रु . १५६. ०० कोटी अर्थसहाय्य प्राप्त होऊन 
तिला रिझर्व्ह बँकेचा परवाना दिनांक १४- ०३ - २०१६ रोजी प्राप्त झाला 
आहे ; 


भाग १ ( ना . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ५१७ . 
वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

१८ब. 


महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्र . ससेवा 
९११/ प्र . क्र . १०४७ / २- स , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ . 


( ३ ) महाराष्ट्रातील परवाना नसलेल्या बँकांचे बाबतीत 

अर्थसहाय्यासाठी केंद्रशासन , राज्यशासन व नाबार्ड यांचेतील 
सामंजस्य करार . 


आणि ज्याअर्थी, भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., डोडमा , र.नं . १३०३ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., खैरी 
( ईसापूर ), र .नं . ८४९ व सेवा सहकारी संस्था मयो ., ससेगाव , र. नं . 
१३१५ ह्या संस्था नजिकच्या असून सदरील संस्थांचे कार्यक्षेत्र हे 
एकमेकालगत आहे. सदरील क्षेत्राची एकच संस्था असणे संस्थेच्या 
तसेच सभासदाच्या हिताच्या दृष्टीने सर्वार्थाने योग्य आहे. सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., डोडमा , र.नं . १३०३ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., खैरी 
( ईसापूर ), र.नं . ८४९ व सेवा सहकारी संस्था मर्या., ससेगाव , र.नं . 
१३१५ या संस्थांनी सन २०१५- १६ या खरीप हंगामात केलेल्या आर्थिक 
व्यवहाराचा परामर्श घेतला असता खालील बाबी निदर्शनास येतात . 


( ४ ) संबंधित सेवा सहकारी संस्थांचा अंकेक्षण अहवाल सन 

२०१५- १६ . 


अ . 


विवरण 


एकूण 


एकत्रिकरण प्रारुप मसुदा आदेश 
क्र . सनिकु -नियमन -क . १८-प्रामुआ - २६३- २०१७. 

ज्याअर्थी, सेवा सहकारी संस्था मर्या., डोडमा , र. नं . १३०3 . सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., खैरी ( ईसापूर ) , र. नं . ८४९ व सेवा सहकारी । 
संस्था मर्या., ससेगाव , र.नं . १३१५ ह्या संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व त्या अंतर्गत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ अंतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या असून सदरहू संस्थांना उक्त 
कायद्यातील व त्या अंतर्गत नियमातील तसेच खात्यांचा व शासनाच्या 
वेळोवेळी निर्गमित होणा - या सूचना आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कामकाज 
चालविणे अभिप्रेत आहे ; 


सेवा सेवा सेवा 
संस्था संस्था संस्था 
डोडमा खैरी ( ईसा.) ससेगाव 
(३ ) ( ४) (५ ) 


( १ ) 


(२ ) 


( ६ ) 


१ वसूल भागभांडवल 


१६ . ६३ 


४. ४५ 


२४ . २९ 


४५ . ३७ 


२ बँक कर्ज 


२३.१८ 


८. १६ १४ .२० ४५.५४ 


३ सभासद कर्ज 


९४ . ९६ 


४४ . १५ १० . ६३ ४० . १८ 
६३.८२ ५२. ६२ ११४.३७ 


४ 


सी . आर. ए. आर 
(CRAR ) 


५ नेटवर्थ 


२७. ३४ 


५ .८३ ४७ . ६५ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त संस्थांनी मान्य केलेल्या उपविधीन्वये उपविधी 
क्र .४ मध्ये नमूद केल्यानुसार संस्थेच्या शेतकरी सभासदांच्या शेतीविषयक 
गरजा भागविणेकरीता माफक व्याजाच्या दराने त्यांना अल्प , मध्यम व 
दिर्घ मुदतीने कर्जाऊ रक्कम देणे, संस्थेच्या सदस्यांना शेतीविषयक , 
घरगुती आणि जिवनोपयोगी वस्तुंची खरेदी, वाटप करण्याकरिता अभिकर्ता 
म्हणून काम करणे तसेच शेतीविषयक इतर अनुषंगिक गरजांची पूर्तता 
करणे, इत्यादी संस्थेचे मुख्य कार्य व उद्देश आहे ; 


२७ .८० 


९ . ३३ ५७. ३० 


९४ . ४३ 


६ कर्जवाटप 

३० - ९- २०१३ चे 


७ कर्जमागणी 


७३ . ४२ 


१६ . ४२ 


७३ . २१ १६३ .०५ 


८ संचित नफा/ तोटा 


१० . ३१ 


१ . २३ 


२३ . १० 


३४ .६४ 


९ 


६ .८५ 


४. ४३ 


५ . ५३ १६ .८१ 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा क्रमांक ( १) अन्वये ज्या कृषी सहकारी 
पतसंस्था अर्थक्षम नाहीत पर्यायाने वरील परिच्छेदात नमूद केलेल्या 
उद्देशाची पूर्तता करणे संस्थांना शक्य होत नाही. तसेच ज्याचे नक्त 


सन २०१५ - १६ या 
वर्षातील नफा/ तोटा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे -२५ - ३१ , २०१७/ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


२९ 


( क ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१८ब ( २)( ब) अन्वये जर एखाद्या सभासदाने किंवा घेणेदाराने विहित 
काळात आपला आक्षेप नोंदविला असेल तर अशा सभासदाचेकिंवा 
घेणेदाराचे संपूर्ण देणे हा आदेश सरकारी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्याचे 
तारखेपासून किंवा निबंधकाने वेळोवेळी वाढविलेल्या मुदतीमध्ये सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., ससेगाव , र.नं . १३१५ या संस्थेला बंधनकारक 
राहतील . 


__ आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उल्लेखित आकडेवारीचेनिरीक्षण केले 
असता वरील सर्व संस्थांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचेनिदर्शनास 
येते त्याचप्रमाणे संभासंदाना होणारे कर्जवाटप, वसुली अनिष्ट तफावत 
इत्यादी बाबीचा विचार करता संस्थांची स्थिती आर्थिकदृष्ट्या खालावल्याचे 
दिसून येते . सदरील संस्थांचे विलिनीकरण केल्यास एकच अर्थक्षम 
संस्थेची निर्मिती होऊन संस्थेच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यास ती संस्था 
समर्थ ठरेल , कार्यरत गटसचिव या कर्मचारी वर्गावरील ताण कमी 
होईल . तसेच प्रा . बैद्यनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार समान लेखांकन 
पद्धतीनुसार २३ प्रकारच्या नोंदवह्या अद्यावत ठेवणे सोईचे होणार 
आहे . तसेच विद्यमान गटसचिवांचे वेतनाचा भार एकत्रित संस्थेवर 
येणार असल्याने संस्थेचा वेतनावरील व सर्व व्यवस्थापनावरील खर्चसुद्धा 
कमी होणार आहे . तसेच तालुक्यात असलेली अपुरी गटसचिव संख्या 
व त्यांचेकडील अतिरिक्त संस्थांचा पदभाराचा ताणसुद्धा कमी होणार 
आहे . सामील झालेल्या संस्थांचा सर्व सभासदांना दळणवळणाचे,बँक 
शाखेच्या व आर्थिक व्यवहाराचे दृष्टिने सोईचे होणार आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० कलम १८ - ब 
व महाराष्ट्र शासन, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे 
कडील अधिसूचना क्र .सीएसएल- १४९३/ ११६२/ सीआर४७/ १५ - सी, दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
डोडमा , र. नं . १३०३ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., खैरी ( ईसापूर ), र.नं . 
८४९ व सेवा सहकारी संस्था मर्या., ससेगाव , र.नं . १३१५ या संस्थांचे 
खालील मुद्दांना अधिन राहून एकत्रिकरण करण्याबाबतचा प्रारुप मसुदा 
आदेश याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . 

१. सेवा सहकारी संस्था मर्या., डोडमा, र.नं . १३०३, सेवा सहकारी । 
संस्था मर्या., खैरी ( ईसापूर) , र.नं . ८४९ व सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
ससेगाव , र.नं . १३१५ या संस्थेमध्ये विलिनिकरण झाल्याचे समजण्यात 
येईल . तसेच प्रस्तुत प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतर सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., डोडमा , र.नं . १३०३ , सेवा सहकारी संस्था 
मर्या., खैरी ( ईसापूर) , र.नं . ८४९ ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे 
असे समजण्यात येईल . 

( अ) या कार्यालयाने प्रस्तुत केलेला प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम 
झाल्यानंतर सेवा सहकारी संस्था मर्या., डोडमा , र.नं . १३०३ , सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., खैरी ( ईसापूर ), र. नं . ८४९ ह्या संस्थाची 
संपूर्ण देयता व जवाबदारी हस्तांतरण सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
ससेगाव , र.नं . १३१५ या संस्थेकडे वर्ग होईल . 

( ब ) सेवा सहकारी संस्था मर्या., डोडमा , र.नं . १३०३ , सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., खैरी ( ईसापूर ) , र.नं . ८४९ ह्या संस्थांचे सर्व 
सभासद सेवा संस्था ससेगाव या संस्थेच्या उपविधीमध्ये काहीही नमूद 
असले तरीही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१८ - अ चे उपबंध ( ३) ला अधिन राहून सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
ससेगाव, र.नं. १३१५ या संस्थेचे विहित रितीने सभासद झाल्याचे 
समजण्यात येईल आणि उक्त अधिनियम व त्याखालील नियमाप्रमाणे 
सभासदांचे हक्क , जबाबदा- या , प्राधिकार अबाधित राहतील तसेच 
संस्थेकडून कर्ज मिळण्यास तसेच इतर सर्व सेवा मिळण्यास ते पात्र 

राहतील . 
ना - एक -८ ( १३३५ ). 


( ड ) सेवा सहकारी संस्था मर्या., डोडमा , र .नं . १३०३ , सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., खैरी ( ईसापूर ), र. नं . ८४९ ह्या संस्थेचे सर्व 
पदाधिकारी व संचालक मंडळ यांनी प्रारुप मसुदा आदेश कायम 
केलेल्या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थांचे नोंदणी रद्द होणार 
असल्याने त्या संस्थांचे व्यवस्थापक समिती पदमुक्त झाल्याचे समजण्यात 
येईल . 

( इ) प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यावर नागपूर जिल्हा देखरेख 
सहकारी संस्था मर्या., नागपूर , र. नं.२७ या संघीय संस्थेने नेमलेला 
किंवा सेवा सहकारी संस्था मर्या., ससेगाव या संस्थेने नेमलेला 
सचिव किंवा व्यवस्थापक एकत्रिकृत संस्थेचे कामकाज पाहतील . 
२ . सेवा सहकारी संस्था मर्या., ससेगाव , र.नं . १३१५ या संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र , सदर संस्थेमध्ये विलीन केलेल्या संस्थांच्या उपविधीत नमूद 
कार्यक्षेत्रासह राहील . 

३. सेवा सहकारी संस्था मर्या., ससेगाव , र.नं . १३१५ या संस्थेची 
विद्यमान समिती संस्थेच्या उपविधीमध्ये बदल करण्याकरिता आवश्यक 
ती कारवाई करेल . उपविधी मध्ये आवश्यक तो बदल होईपर्यंत सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., ससेगाव , र.नं . १३१५ ची विद्यमान समिती सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ता . कुही हे वेळोवेळी जे निर्देश देतील त्या 
प्रमाणे कामकाज करेल . 

वरील मसुदा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ मार्च 
२०१७ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ५१८ . 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

१८ब. 


महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्र . ससेवा 
९११/ प्र . क्र . १०४७/ २- स , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ . 


महाराष्ट्रातील परवाना नसलेल्या बँकांचे बाबतीत 
अर्थसहाय्यासाठी केंद्रशासन , राज्यशासन व नाबार्ड यांचेतील 

सामंजस्य करार . 
( ४ ) संबंधित सेवा सहकारी संस्थांचा अंकेक्षण अहवाल सन 

२०१५ - १६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे-२५- ३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


सेवा 


एकत्रिकरण प्रारुप मसुदा आदेश 

हंगामात केलेल्या आर्थिक व्यवहाराचा परामर्श घेतला असता खालील 

बाबी निदर्शनास येतात . 
क्र . सनिकु -नियमन - क . १८ - प्रामुआ - २७५ - २०१७. 

अ . विवरण 

सेवा 

एकूण 
ज्याअर्थी, सेवा सहकारी संस्था मर्या., अडम , र. नं . ९४२ , सेवा 

क्र . 

संस्था संस्था 
सहकारी संस्था मर्या., माजरी , र.नं . १३५५ ह्या संस्था महाराष्ट्र सहकारी 

अडम माजरी 
संस्था अधिनियम , १९६० व त्या अंतर्गत महाराष्ट्र सहकारी संस्था ___ ( १) (२) ( ३ ) ( ४) ( ५) 
नियम , १९६१ अंतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या असून सदरहू संस्थांना 
उक्त कायद्यातील व त्या अंतर्गत नियमातील तसेच खात्यांचा व शासनाच्या 

१ वसूल भागभांडवल १४ .०० १४ .६३ २८ . ६३ 
वेळोवेळी निर्गमित होणा- या सूचना आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कामकाज 

२ बँक कर्ज 

५०. ६७ ५७. ५९ १०८ .२६ 
चालविणे अभिप्रेत आहे ; 

३ सभासद कर्ज 

३६ . ५८ ३८ . २८ ७४ .८६ 
आणि ज्याअर्थी, उक्त संस्थांनी मान्य केलेल्या उपविधीन्वये उपविधी ४ सी . आर. ए. आर (-) ६. ०६ (-) ८० .१२ 
क्र .४ मध्ये नमूद केल्यानुसार संस्थेच्या शेतकरी सभासदांच्या शेतीविषयक (CRAR ) 
गरजा भागविणेकरीता माफक व्याजाच्या दराने त्यांना अल्प , मध्यम व ५ नेटवर्थ 

(-) २.२५ (-) २४.२२ 
दिर्घ मुदतीने कर्जाऊ रक्कम देणे, संस्थेच्या सदस्यांना शेतीविषयक , 

६ कर्जवाटप 

२० .९० २२ .५५ ४३. ४५ 
घरगुती आणि जिवनोपयोगी वस्तुची खरेदी, वाटप करण्याकरिता अभिकर्ता ३० - ९ - २०१३ चे 
म्हणून काम करणे तसेच शेतीविषयक इतर अनुषंगिक गरजांची पूर्तता 

७ कर्जमागणी 

७२ .६५ ८३. ७० १५६ .३५ 
करणे, इत्यादी संस्थेचे मुख्य कार्य व उद्देश आहे ; 

८ संचित नफा/ तोटा १८ . १८ ५३ .८७ ७२ .०५ 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा क्रमांक ( १) अन्वये ज्या कृषी सहकारी ९ सन २०१५ - १६ या २ . २४ १० . १४ १२ . ३८ 
पत संस्था अर्थक्षम नाहीत पर्यायाने वरील परिच्छेदात नमूद केलेल्या 

वर्षातील नफा/ तोटा 
उद्देशांची पूर्तता करणे संस्थांना शक्य होत नाही. तसेच ज्याचे नक्त 
मुल्य उणे आहे व जोखीम संपत्तीचे भांडवलाशी प्रमाण ४ टक्के पेक्षा 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उल्लेखित आकडेवारीचे निरीक्षण केले 
कमी आहे , असा प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्थांना नजिकच्या संस्थेमध्ये असता वरील सर्व संस्थांचे आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचेनिदर्शनास 
विलिनीकरण करणेबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे ; येते त्याचप्रमाणे संभासंदाना होणारे कर्जवाटप , वसुली अनिष्ट तफावत 

इत्यादी बाबीचा विचार करता संस्थांची स्थिती आर्थिकदृष्ट्या खालावल्याचे 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्रातील परवाना धारण न करणा- या बँकांना 

दिसून येते . सदरील संस्थांचे विलिनिकरण केल्यास एकच अर्थक्षम 
अर्थसहाय्य करणा- या केंद्रशासनाचेनिर्णयानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती संस्थेची निर्मिती होऊन संस्थेच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यास ती संस्था 
बँकेला केंद्र व राज्य शासनाने एकत्रित अर्थसहाय्य उपलब्ध करून समर्थ ठरेल, कार्यरत गटसचिव या कर्मचारी वर्गावरील ताण कमी 
दिलेले असून त्यायोगे केंद्र, राज्य व नाबार्ड यांनी केलेल्या सामंजस्य । होईल . तसेच प्रा . बैद्यनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार समान लेखांकन 
करारातील अटीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासन या बँकेच्या संलग्न त्या । 

पद्धतीनुसार २३ प्रकारच्या नोंदवह्या अद्यावत ठेवणे सोईचे होणार 
संस्थांचा आढावा घेऊन अव्यवहार्य व कमकुवत प्राथमिक सेवा सहकारी 

आहे . तसेच विद्यमान गटसचिवांचे वेतनाचा भार एकत्रित संस्थेवर 

येणार असल्याने संस्थेचा वेतनावरील व सर्व व्यवस्थापनावरील खर्चसुद्धा 
संस्थांचे विलिनिकरण अथवा पुनर्रचना करेल असे मान्य केले आहे. सदर 

कमी होणार आहे. तसेच तालुक्यात असलेली अपुरी गटसचिव संख्या 
योजनेत जिल्हा बँकेला रु .१५६. ०० कोटी अर्थसहाय्य प्राप्त होऊन तिला 

व त्यांचेकडील अतिररिक्त संस्थांचा पदभाराचा ताणसुद्धा कमी होणार 
रिझर्व्ह बँकेचा परवाना दिनांक १४ -०३- २०१६ रोजी प्राप्त झाला आहे ; 

आहे . सामील झालेल्या संस्थाचा सर्व सभासदांना दळणवळणाचे, बँक 
आणि ज्याअर्थी, भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता सेवा सहकारी 

शाखेच्या व आर्थिक व्यवहाराचे दृष्टिने सोईचे होणार आहे. 
संस्था मर्या., अडम , र.नं . ९४२ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., माजरी , त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० कलम १८ - ब 
र .नं . १३५५ ह्या संस्था नजिकच्या असून सदरील संस्थांचे कार्यक्षेत्र हे व महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचे 
एकमेकालगत आहे. सदरील क्षेत्राची एकच संस्था असणे संस्थेच्या 

कडील अधिसूचना क्र .सीएसएल -१४९३/ ११६२/सीआर४७/१५- सी , दिनांक 

७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
तसेच सभासदाच्या हिताच्या दृष्टीने सर्वार्थाने योग्य आहे . सेवा सहकारी 

अडम , र.नं . ९४२ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., माजरी , र.नं . १३५५ या 
संस्था मर्या., अडम , र.नं . ९४२ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., माजरी, 

संस्थांचे खालील मुद्दांना अधिन राहून एकत्रिकरण करण्याबाबतचा प्रारुप 
र.नं . १३५५ या संस्थांनी सन २०१४- १५ व २०१५- १६ या खरीप 

मसुदा आदेश याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे-२५- ३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


३१ 


१. सेवा सहकारी संस्था मर्या., अडम , र.नं . ९४२ , सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., माजरी, र.नं . १३५५ या संस्थेमध्ये विलिनिकरण झाल्याचे 
समजण्यात येईल . तसेच प्रस्तुत प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतर 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., अडम , र.नं . ९४२ ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द 
झाली आहे असे समजण्यात येईल . 

( अ) या कार्यालयाने प्रस्तुत केलेला प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम 
झाल्यानंतर सेवा सहकारी संस्था मर्या., अडम , र.नं . ९४२ ह्या 
संस्थाची संपूर्ण देयता व जवाबदारी हस्तांतरण सेवा सहकारी संस्था 
मर्या., माजरी, र.नं . १३५५ या संस्थेकडे वर्ग होईल . 


( ब) सेवा सहकारी संस्था मर्या., अडम , र.नं . ९४२, या संस्थेचे 
सर्वसभासद सेवा संस्था , माजरी या संस्थेच्या उपविधीमध्ये काहीही 
नमूद असले तरीही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १८ - अ चे उपबंध ( ३) ला अधिन राहून सेवा सहकारी संस्था 
मर्या., माजरी , र.नं . १३५५ या संस्थेचे विहित रितीने सभासद झाल्याचे 
समजण्यात येईल आणि उक्त अधिनियम व त्याखालील नियमाप्रमाणे 
सभासदांचे हक्क , जबाबदा- या , प्राधिकार अबाधित राहतील तसेच संस्थेकडून 
कर्जमिळण्यास तसेच इतर सर्व सेवा मिळण्यास ते पात्र राहतील . 


( क ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१८ब ( २)(ब ) अन्वये जर एखाद्या सभासदाने किंवा घेणे दाराने 
विहित काळात आपला आक्षेप नोंदविला असेल तर अशा सभासदाचे 
किंवा घेणेदाराचे संपूर्ण देणे हा आदेश सरकारी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध 
करण्याचे तारखेपासून किंवा निबंधकाने वेळोवेळी वाढविलेल्या मुदतीमध्ये 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., माजरी, र.नं . १३५५ या संस्थेला बंधनकारक 
राहतील. 


भाग १ ( ना . वि . पु) म . शा . रा ., अ. क्र . ५१९ . 
वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

१८ब . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्र . ससेवा 
९११/ प्र .क्र . १०४७/ २ - स , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ . 
महाराष्ट्रातील परवाना नसलेल्या बँकाचे बाबतीत 
अर्थसहाय्यासाठी केंद्रशासन , राज्यशासन व नाबार्ड यांचेतील 

सामंजस्य करार . 
( ४ ) संबंधित सेवा सहकारी संस्थांचा अंकेक्षण अहवाल सन 
२०१५- १६ व २०१४ - १६ 

एकत्रिकरण प्रारुप मसुदा आदेश 
क्र . सनिकु -नियमन- क . १८ -प्रामुआ - २८५- २०१७ . 
ज्याअर्थी, सेवा सहकारी संस्था मर्या., परसोडी ( राजा), र.नं . ११०२ , 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., मांढळ , र.नं . ९६९ ह्या संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्या अंतर्गत महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ अंतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या असून सदरहू संस्थांना 
उक्त कायद्यातील व त्या अंतर्गत नियमातील तसेच खात्यांचा व शासनाच्या 
वेळोवेळी निर्गमित होणा- या सूचना आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कामकाज 
चालविणे अभिप्रेत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त संस्थांनी मान्य केलेल्या उपविधीन्वये उपविधी 
क्र . ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार संस्थेच्या शेतकरी सभासदांच्या शेतीविषयक 
गरजा भागविणेकरीता माफक व्याजाच्या दराने त्यांना अल्प , मध्यम व 
दिर्घ मुदतीने कर्जाऊ रक्कम देणे , संस्थेच्या सदस्यांना शेतीविषयक , 
घरगुती आणि जिवनोपयोगी वस्तुची खरेदी , वाटप करण्याकरिता अभिकर्ता 
म्हणून काम करणे तसेच शेतीविषयक इतर अनुषंगिलक गरजाची पूर्तता 
करणे, इत्यादी संस्थेचे मुख्य कार्य व उद्देश आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा क्रमांक ( १ ) अन्वये ज्या कृषी सहकारी 
पत संस्था अर्थक्षम नाहीत पर्यायाने वरील परिच्छेदात नमूद केलेल्या 
उद्देशाची पूर्तता करणे संस्थांना शक्य होत नाही . तसेच ज्याचे नक्त 
मुल्य उणे आहे व जोखीम संपत्तीचे भांडवलाशी प्रमाण ४ टक्के पेक्षा 
कमी आहे, अशा प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्थांना नजिकच्या संस्थेमध्ये 
विलिनीकरण करणेबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्रातील परवाना धारण न करणा - या बँकांना 
अर्थसहाय्य करणा- या केद्रशासनाचेनिर्णयानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती 
बँकेला केंद्र व राज्य शासनाने एकत्रित अर्थसहाय्य उपलब्ध करून 
दिलेले असून त्यायोगे केंद्र, राज्य व नाबार्ड यांनी केलेल्या सामंजस्य 
करारातील अटीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासन या बँकेच्या संलग्न त्या 
संस्थांचा आढावा घेऊन अव्यवहार्य व कमकुवत प्राथमिक सेवा सहकारी 
संस्थांचेविलिनिकरण अथवा पुनर्रचना करेल असे मान्य केले आहे. सदर 
योजनेत जिल्हा बँकेला रु .१५६.०० कोटी अर्थसहाय्य प्राप्त होऊन तिला 
रिझर्व्ह बँकेचा परवाना दिनांक १४ - ०३ - २०१६ रोजी प्राप्त झाला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., परसोडी ( राजा ), र.नं . ११०२, सेवा सहकारी संस्था 
मर्या., मांढळ , र. नं . ९६९ ह्या संस्था नजिकच्या असून सदरील संस्थांचे 


( ड ) सेवा सहकारी संस्था मर्या., अडम , र. नं . ९४२ ह्या संस्थेचे 
सर्व पदाधिकारी व संचालक मंडळ यांनी प्रारुप मसुदा आदेश कायम 
केलेल्या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थांचे नोंदणी रद्द होणार असल्याने 
त्या संस्थांचेव्यवस्थापक समिती पदमुक्त झाल्याचे समजण्यात येईल . 

(इ ) प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यावर नागपूर जिल्हा देखरेख 
सहकारी संस्था मर्या., नागपूर , र.नं .२७ या संघीय संस्थेने नेमलेला 
किंवा सेवा सहकारी संस्था मर्या., माजरी या संस्थेने नेमलेला सचिव 
किंवा व्यवस्थापक एकत्रिकृत संस्थेचे कामकाज पाहतील . 

२. सेवा सहकारी संस्था मर्या.,माजरी , र.नं . १३५५ या संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र, सदर संस्थेमध्ये विलिन केलेल्या संस्थांच्या उपविधीत नमूद 
कार्यक्षेत्रासह राहील . 


३ . सेवा सहकारी संस्था मर्या., माजरी, र . नं . १३५५ या संस्थेची 
विद्यमान समिती संस्थेच्या उपविधीमध्ये बदल करण्याकरिता आवश्यक 
ती कारवाई करेल . उपविधी मध्ये आवश्यक तो बदल होईपर्यंत सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., माजरी , र.नं . १३५५ ची विद्यमान समिती सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ता . कुही हे वेळोवेळी जे निर्देश देतील त्या 
प्रमाणे कामकाज करेल . 

वरील मसुदा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ मार्च 
२०१७ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे-२५-३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


कार्यक्षेत्र हे एकमेकालगत आहे . सदरील क्षेत्राची एकच संस्था असणे 
संस्थेच्या तसेच सभासदाच्या हिताच्या दृष्टीने सर्वार्थाने योग्य आहे. सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., परसोडी ( राजा) , र.नं . ११०२ , सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., मांढळ , र. नं . ९६९ या संस्थांनी सन २०१५- १६ व २०१४ - 
१६ या खरीप हंगामात केलेल्या आर्थिक व्यवहाराचा परामर्श घेतला 
असता खालील बाबी निदर्शनास येतात . 
अ . विवरण सेवा संस्था सेवा संस्था एकूण 

परसोडी ( राजा ) मांडळ 
( १) (२) (३ ) (४ ) (५ ) 
१ वसूल भागभांडवल ८ . ७७ १९ .६१ २८. ३८ 
२ बँक कर्ज 

७७.०८ १०९ . ०० 
३ सभासद कर्ज 

३४ .०६ ६५. ०० ९९ .०६ 
४ सी . आर. ए. आर २. ९९ (-) १४.२४ 

(CRAR ) 
५ नेटवर्थ 

१ . २२ ( - ) ९ . ३७ 
६ कर्जवाटप 

१३ .२१ २९ . ५५ ४२. ७६ 
३० - ९ - २०१३ चे 
७ कर्जमागणी 

४३ . ५१ ९८ . ८४ १४२. ३५ 
८ संचित नफा/ तोटा ९ . १९ ३६ .९६ ४६ . १५ 


३१.९२ 


८ . ५९ 


१४ . १४ 


२२.७३ 


९ सन २०१५- १६ या 

वर्षातील नफा/ तोटा 


१ . सेवा सहकारी संस्था मर्या., परसोडी ( राजा) , र. नं . ११०२ , या 
संस्थेचे सेवा सहकारी संस्था मर्या., मांढळ र.नं . ९६९ या संस्थेमध्ये 
विलिनिकरण झाल्याचे समजण्यात येईल . तसेच प्रस्तुत प्रारुप मसुदा 
आदेश अंतिम झाल्यानंतर सेवा सहकारी संस्था मर्या., परसोडी ( राजा ), 
र.नं . ११०२ ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात येईल. 

( अ ) या कार्यालयाने प्रस्तुत केलेला प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम 
झाल्यानंतर सेवा सहकारी संस्था मर्या., परसोडी ( राजा) , र.नं . 
११०२ , ह्या संस्थाची संपूर्ण देयता व जवाबदारी हस्तांतरण सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., मांढळ, र. नं . ९६९ या संस्थेकडे वर्ग होईल . 

( ब) सेवा सहकारी संस्था मर्या., परसोडी ( राजा), र. ज . ११०२ या 
संस्थेचे सर्वसभासद सेवा संस्था , मांढळ या संस्थेच्या उपविधीमध्ये 
काहीही नमूद असले तरीही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १८ - अ चे उपबंध ( ३ ) ला अधिन राहून सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., मांढळ , र.नं . ९६९ या संस्थेचे विहित रितीने 
सभासद झाल्याचे समजण्यात येईल आणि उक्त अधिनियम व 
त्याखालील नियमाप्रमाणे सभासदांचे हक्क , जबाबदा- या , प्राधिकार अबाधित 
राहतील तसेच संस्थेकडून कर्ज मिळण्यास तसेच इतर सर्व सेवा मिळण्यास 
ते पात्र राहतील . 

( क ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१८ब ( २ )( ब) अन्वये जर एखाद्या सभासदाने किंवा घेणे दाराने 
विहित काळात आपला आक्षेप नोंदविला असेल तर अशा सभासदाचे 
किंवा घेणेदाराचे संपूर्ण देणे हा आदेश सरकारी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध 
करण्याचे तारखेपासून किंवा निबंधकाने वेळोवेळी वाढविलेल्या मुदतीमध्ये 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., मांढळ , र.नं . ९६९ या संस्थेला बंधनकारक 
राहतील . 

( ड ) सेवा सहकारी संस्था मर्या., परसोडी ( राजा) , र.नं . ११०२ , 
ह्या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी व संचालक मंडळ यांनी प्रारुप मसुदा 
आदेश कायम केलेल्या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थांचे नोंदणी रद्द 
होणार असल्याने त्या संस्थांचे व्यवस्थापक समिती पदमुक्त झाल्याचे 
समजण्यात येईल . 

( इ) प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यावर नागपूर जिल्हा देखरेख 
सहकारी संस्था मर्या., नागपूर , र.नं .२७ या संघीय संस्थेने नेमलेला 
किंवा सेवा सहकारी संस्था मर्या., मांढळ या संस्थेने नेमलेला सचिव 
किंवा व्यवस्थापक एकत्रिकृत संस्थेचे कामकाज पाहतील . 

२ . सेवा सहकारी संस्था मर्या., मांढळ, र.नं . ९६९ या संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र , सदर संस्थेमध्ये विलिन केलेल्या संस्थांच्या उपविधीत नमूद 
कार्यक्षेत्रासह राहील . 

३ . सेवा सहकारी संस्था मर्या., मांढळ , र.नं . ९६९ या संस्थेची 
विद्यमान समिती संस्थेच्या उपविधीमध्ये बदल करण्याकरिता आवश्यक 
ती कारवाई करेल . उपविधी मध्ये आवश्यक तो बदल होईपर्यंत सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., मांढळ , र.नं . ९६९ ची विद्यमान समिती सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ता . कुही हे वेळोवेळी जे निर्देश देतील त्या 
प्रमाणे कामकाज करेल . 

वरील मसुदा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ मार्च 
२०१७ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उल्लेखित आकडेवारीचेनिरीक्षण केले 
असता वरील सर्व संस्थांचे आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचेनिदर्शनास 
येते त्याचप्रमाणे सभासंदाना होणारे कर्जवाटप , वसुली अनिष्ट तफावत 
इत्यादी बाबीचा विचार करता संस्थांची स्थिती आर्थिकदृष्ट्या खालावल्याचे 
दिसून येते . सदरील संस्थांचे विलिनिकरण केल्यास एकच अर्थक्षम 
संस्थेची निर्मिती होऊन संस्थेच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यास ती संस्था 
समर्थ ठरेल , कार्यरत गटसचिव या कर्मचारी वर्गावरील ताण कमी 
होईल . तसेच प्रा . बैद्यनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार समान लेखांकन 
पद्धतीनुसार २३ प्रकारच्या नोंदवह्या अद्यावत ठेवणे सोईचे होणार 
आहे . तसेच विद्यमान गटसचिवांचे वेतनाचा भार एकत्रित संस्थेवर 
येणार असल्याने संस्थेचा वेतनावरील व सर्व व्यवस्थापनावरील खर्चसुद्धा 
कमी होणार आहे . तसेच तालुक्यात असलेली अपुरी गटसचिव संख्या 
व त्यांचेकडील अतिररिक्त संस्थांचा पदभाराचा ताणसुद्धा कमी होणार 
आहे . सामील झालेल्या संस्थाचा सर्व सभासदांना दळणवळणाचे,बँक 
शाखेच्या व आर्थिक व्यवहाराचे दृष्टिने सोईचे होणार आहे . 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १८ - ब 
व महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचे 
कडील अधिसूचना क्र . सीएसएल - १४९३/ ११६२/ सीआर४७/१५ - सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये सेवा सहकारी संस्था मर्या. , 
परसोडी ( राजा), र.नं . ११०२ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., मांढळ , 
र .नं . ९६९ या संस्थांचे खालील मुद्दांना अधिन राहून एकत्रिकरण 
करण्याबाबतचा प्रारुप मसुदा आदेश याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २५- ३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


३३ 


भाग १ ( ना . वि .पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . ५२० . 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८ ब 
( २) महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक ससेवा -९११ 

प्र .क्र . १०४७- २- स , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ 


( ३ ) महाराष्ट्रातील परवाना नसलेल्या बँकाचे बाबतीत अर्थसहाय्यासाठी केंद्रशासन , राज्यशासन व नाबार्ड यांचेतील सामंजस्य करार 


( ४ ) संबंधिति सेवा सहकारी संस्थांचा अंकेक्षण अहवाल सन २०१५ - १६ व २०१४ -१६ 

एकत्रिकरण प्रारुप मसुदा आदेश 


क्र . सनिकु -नियमन - क . १८ - प्रामुआ - २९५- २०१७. 


ज्याअर्थी, सेवा सहकारी संस्था मर्या., विरखंडी, र . नं . १६२, सेवा सहकारी संस्था मर्या. रुयाड , र . नं . ९५५ ह्या संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व त्या अंतर्गत महराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ अंतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या असून सदरहू संस्थांना उक्त कायद्यातील 
व त्या अंतर्गत नियमातील तसेच खात्यांचा व शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणा- या सुचना आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कामकाज चालविणे अभिप्रेत 
आहे ; 


ज्याअर्थी, उक्त संस्थांनी मान्य केलेल्या उपविधीन्वये उपविधी क्रमांक ४ मध्ये नमुद केल्यानुसार संस्थेच्या शेतकरी सभासदांच्या शेतीविषयक 
गरजा भागविणेकरीता माफक व्याजाच्या दराने त्यांना अल्प , मध्यम व दिर्घ मुदतीने कर्जाऊ रक्कम देणे, संस्थेच्या सदस्यांना शेतीविषयक, घरगुती 
आणि जिवनोपयोगी वस्तुची खरेदी, वाटप करण्याकरिता अभिकर्ताम्हणून काम करणे तसेच शेतीविषयक इतर अनुषंगीक गरजाची पुर्तता करणे , 
इत्यादी संस्थेचेमुख्य कार्य व उद्देश आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा क्रमांक ( १ ) अन्वये ज्या कृषी सहकारी पतसंस्था अर्थक्षम नाहीत पर्यायाने वरील परिच्छेदात नमुद केलेल्या 
उद्देशाची पूर्तता करणे संस्थांना शक्य होत नाही . तसेच ज्याचे नक्त मुल्य उणे आहे व जोखीम संपत्तीचे भांडवलाशी प्रमाण ४ % पेक्षा कमी आहे , अशा 
प्राथमिक कृषी पतसहकारी संस्थांना नजिकच्या संस्थेमध्ये विलिनीकरण करणेबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्रातील परवाना धारण न करणा - या बँकांना अर्थसहाय्य करणाच्या केंद्रशासनाचे निर्णयानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती 
बँकेलाकेंद्र व राज्य शासनाने एकत्रित अर्थसहाय्य उपलबध करुन दिलेले असुन त्यायोगे केंद्र , राज्य व नाबार्ड यांनी केलेल्या सामंजस्य करारातील 
अटीनुसार महराष्ट्र राज्य शासन या बँकेच्या संलग्न त्या संस्थांचा आढावा घेऊन अव्यवहार्य व कमकुवत प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांचेविलिनिकरण 
अथवा पुनर्रचना करेल असे मान्य केले आहे . सदर योजनेत जिल्हा बँकेला रु. १५६.०० कोटी अर्थसहाय्य प्राप्त होऊन तिला रिझर्व्हबँकेचा परवाना 
दिनांक १४-३- २०१६ रोजी प्राप्त झाला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता सेवा सहकारी संस्था मर्या., विरखंडी, र. नं . १६२ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., रुयाड , र. 
नं . ९५५ ह्या संस्था नजिकच्या असून सदरील संस्थांचे कार्यक्षेत्र हे एकमेकालगत आहे . सदरील क्षेत्राची एकच संस्था असने संस्थेच्या तसेच 
सभासदाच्या हिताच्या दृष्टिने सर्वार्थाने योग्य आहे. सेवा सहकारी संस्था मर्या., विरखंडी , र . नं . १६२ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., रुयाड , र. नं . 
९५५ या संस्थांनी सन २०१५ - १६ व २०१४- १६ या खरीप हंगामात केलेल्या आर्थीक व्यवहाराचा परामर्श घेतला असता खालील अनुसूची दर्शविलेल्या 
बाबी निर्दशनास येतात , 


अनुसूची 


अ . क्र . 


विवरण 


सेवा संस्था विरखंडी 


सेवा संस्था रुयाड 


एकूण 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


__ 


१९ .१३ 
८८ . ७३ 


६१. ३२ 


वसुल भागभांडवल 
बँक कर्ज 
सभासद कर्ज 
सी . आर . ए . आर (CRAR) 
नेटवर्थ 
कर्जवाटप ३० -९ - २०१३ चे 


४ .०७ 
३३.५१ 
२० . ६९ 

२८ .०५ 
( -) ७.२९ 

७. २१ 


१५.०६ 
५५ .२२ 
४० . ६३ 

१० .२३ 
( -) ५. ५८ 

१० .६३ 


0 


3 


१७ . ८४ 


3 


ना .- एक -९ ( १३३५ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५-३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४-१० , शके १९३९ 


( १) 


अनुसूची - चालू 

(३ ) 


(२) 


( ४ ) 


( ५) 


७ 


. . 


१८.०७ 


कर्जमागणी 
संचिती नफा/ तोटा 
सन २०१५- १६ या वर्षातील नफा / तोटा 


११. ३८ 
० . ३५ 


६७. ४३ 
२८ . ७८ 

३ . २५ 


८५. ५० 
४० . १६ 
३ . ६० 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उल्लेखित आकडेवारीचेनिरीक्षण केले असता वरील सर्व संस्थांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचेनिदर्शनास येते 
त्याचप्रमाणे सभासदांना होणारे कर्जवाटप , वसुली अनिष्ट तफावत इत्यादी बाबीचा विचार करता संस्थांची स्थिती आर्थिकदृष्ट्या खालावल्याचेदिसुन 
येते . सदरील संस्थांचेविलिनिकरण केल्यास एकच अर्थक्षम संस्थेची निर्मीती होऊन संस्थेच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यास ती संस्था समर्थ ठरेल , 
कार्यरत गटसचिव या कर्मचारी वर्गावरील ताण कमी होईल . तसेच प्रा . बैद्यनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार समान लेखांकन पद्धतीनुसार २३ 
प्रकारच्या नोंदवह्या अद्यावत ठेवणे सोईचे होणार आहे. तसेच विद्यमान गटसचिवांचे वेतनाचा भार एकत्रित संस्थेवर येणार असल्याने संस्थेचा वेतन 
वरील व सर्व व्यवस्थापना वरील खर्चसुद्धा कमी होणार आहे. तसेच तालुक्यात असलेली अपुरी गटसचिव संख्या व त्यांचेकडील अतिरिक्त संस्थांचा 
पदभाराचा ताणसुद्धा कमी होणार आहे. सामिल झालेल्या संस्थाच्या सर्व सभासदांना दळणवळणाचे, बँक शाखेच्या व आर्थिक व्यवहाराचे दृष्टीने 
सोईचे होणार आहे ; 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १८-ब महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे कडील 
अधूिचना क्रमाक सीएसएल -१४९३- ११६२- सीआर - ४७- १५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
विरखंडी, र . नं . १६२ , सेवा सहकारी संस्था मर्या. रुयाड , र. नं . ९५५ या संस्थांचे खालील मुद्यांना अधिन राहुन एकत्रिकरण करण्याबाबतचा प्रारुप 
मसुदा आदेश या द्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . 


१. सेवा सहकारी संस्था मर्या., विखंडी , र . नं . १६२, या संस्थेचे सेवा सहकारी संस्था मर्या., रुयाड , र . नं . ९५५ या संस्थेमध्ये विलिनिकरण 
झाल्याचे समजण्यात येईल . तसेच प्रस्तुत प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतर सेवा सहकारी संस्था मर्या., विरखंडी , र . नं . १६२ ह्या संस्थेची 
नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात येईल . 


( अ ) या कार्यालयाने प्रस्तुत केलेला प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतर सेवा सहकारी संस्था मर्या., विखंडी, र. नं . १६२ ह्या संस्थाची 

पुर्ण देयता व जवाबदारी हस्तांतरण सेवा सहकारी संस्था मर्या., रुयाड , र. नं . ९५५ या संस्थेकडे वर्ग होईल . 
( ब ) सेवा सहकारी संस्था मर्या., विरखंडी, र. नं . १६२ या संस्थेचे सर्वसभासद सेवा सहकारी संस्था रुयाड या संस्थेच्या उपविधीमध्ये काहीही 

नमुद असले तरीही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८ - अ चे उपबंध ( ३) ला अधिन 
मर्या. रुयाड , र. नं . ९५५ या संस्थेचे विहीत रितीने सभासद झाल्याचे समजण्यात येईल आणि उक्त अधिनियम व त्याखालील 
नियमाप्रमाणे सभासदांचे हक्क , जबाबदा- या , प्राधिकार अबाधित राहतील तसेच संस्थेकडून कर्ज मिळण्यास तसेच इतर सर्व सेवा 
मिळण्यास ते पात्र राहतील . 


V 


( क ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८ ब ( २)( ब ) अन्वये जर एखादया सभासदाने किंवा घेणे दाराने विहीत काळात 

आपला आक्षेप नोंदविला असेल तर अशा सभासदाचेकिंवा घेणे दाराचे संपुर्ण देणे हा आदेश सहकारी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्याचे 
तारखेपासुन किंवा निबंधकाने वेळोवेळी वाढविलेल्या मुदतीमध्ये सेवा सहकारी संस्था मर्या. रुयाड र. नं . ९५५ या संस्थेला बंधनकारक 
राहतील . 


सेवा सहाकारी संस्था मर्या. विरखंडी र . नं . १६२ या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी व संचालक मंडळ यांनी प्रारुप मसुदा आदेश कायम 
केलेल्या आदेशाचे तारखेपासुन सदर संस्थांचे नोंदणी रद्द होणार असल्याने त्या सस्थांचेव्यवस्थापक समिती पदमुक्त झाल्याचे समजण्यात 
येईल . 


( इ ) प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यावर नागपूर जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था मर्या. नागपूर र. नं . २७ या संघीय संस्थेने नेमलेला किंवा 

सेवा सहकारी संस्था मर्या. रुयाड या संस्थेने नेमलेला सचिव किंवा व्यवस्थापक एकत्रिकृत संस्थेचे कामकाज पाहतील . 


२. सेवा सहकारी संस्था मर्या. रुयाड र. नं . ९५५ या संस्थेचे कार्यक्षेत्र , सदर संस्थेमध्ये विलिन केलेल्या संस्थेच्या उपविधीत नमूद 
कार्यक्षेत्रासह राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २५-३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


३५ 


३ . सेवा सहकारी संस्था मर्या. रुयाड रं . नं . ९५५ या संस्थेची विद्यमानसमिती संस्थेच्या उपविधीमध्ये बदल करण्याकरिता आवश्यक ती 
कारवाई करेल . उपविधी मध्ये आवश्यक तो बदल होईपर्यंत सेवा सहकारी संस्था मर्या. रुयाड , र. नं . ९५५ ची विद्यमान समिती सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ता . कुही हे वेळोवेळी जे निर्देश देतील त्या प्रमाणे कामकाज करेल . 


वरील मसुदा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना .वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५२१ . 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८ ब 

( २) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक ससेवा-९११ 

प्र .क्र . १०४७ - २- स , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ 


( ३ ) महाराष्ट्रातील परवाना नसलेल्या बँकाचे बाबतीत अर्थसहाय्यासाठी केंद्रशासन , राज्यशासन व नाबार्ड यांचेतील सामंजस्य करार 


( ४ ) संबंधित सेवा सहकारी संस्थांचा अंकेक्षण अहवाल सन २०१४- १६ 


एकत्रिकरण प्रारुप मसुदा आदेश 


क्र . सनिकु -नियमन - क . १८ - प्रामुआ - ३०५ - २०१७. 


ज्याअर्थी, सेवा सहकारी संस्था मर्या., जिवनापुर , र . नं . १६१८ , सेवा सहकारी संस्था मर्या. फेगड , र . नं . ११६१ सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
क -हांडला , रं. नं . ११९२ व सेवा सहकारी संस्था मर्या., रेंगातुर , र. नं . ११९५ ह्या संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्या अंतर्गत 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ अंतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या असुन सदरहू संस्थांना उक्त कायद्यातील व त्या अंतर्गत नियमातील तसेच 
खात्यांचा व शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणा - या सूचना आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कामकाज चालविणे अभिप्रेत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त संस्थांनी मान्य केलेल्या उपविधीन्वये उपविधी क्रमांक ४ मध्ये नमुद केल्यानुसार संस्थेच्या शेतकरी सभासदांच्या 
शेतीविषयक गरजा भागविणेकरीता माफक व्याजाच्या दराने त्यांना अल्प, मध्यम व दिर्घ मुदतीने कर्जाऊ रक्कम देणे , संस्थेच्या सदस्यांना शेतीविषयक , 
घरगुती आणि जिवनोपयोगी वस्तुची खरेदी, वाटप करण्याकरिता अभिकर्ताम्हणून काम करणे तसेच शेतीविषयक इतर अनुषंगीक गरजाची पुर्तता 
करणे , इत्यादी संस्थेचे मुख्य कार्य व उद्देश आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा क्रमांक ( १) अन्वये ज्या कृषी सहकारी पतसंस्था अर्थक्षम नाहीत पर्यायाने वरील परिच्छेदात नमुद केलेल्या 
उद्देशाची पूर्तता करणे संस्थांना शक्य होत नाही. तसेच ज्याचे नक्त मुल्य उणे आहे व जोखीम संपत्तीचे भांडवलाशी प्रमाण ४% पेक्षा कमी आहे, अशा 
प्राथमिक कृषी पतसहकारी संस्थांना नजिकच्या संस्थेमध्ये विलिनीकरण करणेबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे ; 


__ आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्रातील परवाना धारण न करणा- या बँकांना अर्थसहाय्य करण्याच्या केंद्रशासनाचेनिर्णयानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती 
बँकेला केंद्र व राज्य शासनाने एकत्रित अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन दिलेले असुन त्यायोगे केंद्र, राज्य व नाबार्ड यांनी केलेल्या सामंजस्य करारातील 
अटीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासन या बँकेच्या संलग्न त्या संस्थांचा आढावा घेऊन अव्यवहार्य व कमकुवत प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांचेविलिनिकरण 
अथवा पुनर्रचना करेल असे मान्य केले आहे . सदर योजनेत जिल्हा बँकेला रु. १५६.०० कोटी अर्थसहाय्य प्राप्त होऊन तिला रिझर्व्हबँकेचा परवाना 
दिनांक १४ - ३ - २०१६ रोजी प्राप्त झाला आहे ; 


ण 


आणि ज्याअर्थी, भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता सेवा सहकारी संस्था मर्या., जिवनापुर, र. नं . १६१८, सेवा सहकारी संस्था मर्या.,फेगड , 
र. नं . ११६१, सेवा सहकारीसंस्था मर्या., क-हांडला, र. नं . ११९२ व सेवा सहाकारी संस्था मर्या., रेंगातुर , र. नं. ११९५ ह्या संस्था नजिकच्या असून 
सदरील संस्थांचे कार्यक्षेत्र हे एकमेकालगत आहे . सदरील क्षेत्राची एकच संस्था असने संस्थेच्या तसेच सभासदाच्या हिताच्या दृष्टिने सर्वार्थाने योग्य 
आहे. सेवा सहकारी संस्था मर्या., जिवनापुर , र . नं . १६१८ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., फेगड, र . नं . ११६१ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
क - हांडला , र. नं . ११९२ व सेवा सहाकारी संस्था मर्या., रेंगातुर , र. नं . ११९५ या संस्थांनी सन २०१४ - १६ या खरीप हंगामात केलेल्या आर्थीक 
व्यवहाराचा परामर्श घेतला असता खालील बाबी निर्दशनास येतात , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५- ३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


अ . क्र . 


विवरण 


अनुसूची 
सेवा संस्था सेवा संस्था 
जिवनापुर फेगड 


एकूण 


सेवा संस्था 
क . हांडला 


सेवा संस्था 
रेंगातुर 


( १) 


0 


वसुल भागभांडवल 


२ . १९ 


८ .२३ 


८ .२६ 


७ .८७ 


२६.५५ 


बँक कर्ज 


२८ .८३ 


३२. २१ 


२० .४२ 


१ .८३ 


४३ . २९ 


१० . ३९ 


१९ . ६३ 


२१ . ७० 


२२ . ६० 


७४ . ३२ 


४ 


सभासद कर्ज 
सी . आर. ए. आर (CRAR) 
नेटवर्थ 


१४ .५५ 


९० .६३ 


. . 


0 


. . २३६. ५७ 
. . (-) २८ . २२ 


२०. २९ 
( - ) ६. २२ 


३ ८३ 


२४ . ३४ 


कर्जवाटप ३०- ९- २०१३ चे 


. . 


० . ५६ 


२६४ 


५ . ७६ 


८ .८७ 


१७.८३ 


कर्जमागणी 


१३ . ३६ 


४९ . ६९ 


० 


४६. १८ 


३८ . १५ 


१४७. ३८ 


संचिती नफा/ तोटा 


३० . ४३ 


२९ . ६२ 


१७. ४२ 


७ . ३६ 


८४ .८६ 


९ 


सन २०१५ - १६ या वर्षातील नफा / तोटा 


८ . ९० 


९ . ३३ 


४. १० 


२. ०९ 


२४ . ४२ 


२० . ० 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उल्लेखित आकडेवारीचे निरीक्षण केले असता वरील सर्व संस्थांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचेनिदर्शनास येते 
त्याचप्रमाणे सभासदांना होणारे कर्जवाटप , वसुली अनिष्ट तफावत इत्यादी बाबीचा विचार करता संस्थांची स्थिती आर्थिकदृष्ट्या खालावल्याचेदिसुन 
येते . सदरील संस्थांचेविलिनिकरण केल्यास एकच अर्थक्षम संस्थेची निर्मीती होऊन संस्थेच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यास ती संस्था समर्थ ठरेल , 
कार्यरत गटसचिव या कर्मचारी वर्गावरील ताण कमी होईल . तसेच प्रा . बैद्यनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार समान लेखांकन पद्धतीनुसार २३ 
प्रकारच्या नोंदवह्या अद्यावत ठेवणे सोईचे होणार आहे . तसेच विद्यमान गटसचिवांचे वेतनाचा भार एकत्रित संस्थेवर येणार असल्याने संस्थेचा 
वेतनावरील व सर्व व्यवस्थापना वरील खर्चसुद्धा कमी होणार आहे . तसेच तालुक्यात असलेली अपुरी गटसचिव संख्या व त्यांचेकडील अतिरिक्त 

कमी होणार आहे. सामिल झालेल्या संस्थाच्या सर्व सभासदांना दळणवळणाचे, बँक शाखेच्या व आर्थिक व्यवहाराचे 
दृष्टीने सोईचे होणार आहे ; 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १८ -ब व महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे कडील 
अधूिचना क्रमाक सीएसएल - १४९३ -११६२ - सीआर- ४७- १५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
जिवनापुर , र. नं . १६१८ , सेवा सहकारी संस्था मर्या.,फेगड, र. नं . ११६१, सेवा सहकारी संस्था मर्या., क -हांडला, रं. नं . ११९२ व सेवा सहाकारी 
संस्था मर्या.,रेंगातुर , र. नं . ११९५ या संस्थांचे खालील मुद्यांना अधिन राहुन एकत्रिकरण करण्याबाबतचा प्रारुप मसुदा आदेश याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . 

१. सेवा सहकारी संस्था मर्या ., जिवनापुर , र. नं . १६१८ , सेवा सहकारी संस्था मर्या.,फेगड , र. नं . ११६१, सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
क -हांडला, र. नं . ११९२ या संस्थांचे सेवा सहाकारी संस्था मर्या., रेंगातुर , र. नं . ११९५ या संस्थेमध्ये विलिनिकरण झाल्याचे समजण्यात 
येईल . तसेच प्रस्तुत प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतर सेवा सहकारी संस्था मर्या., जिवनापुर , र. नं . १६१८ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
फेगड , र . नं . ११६१ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., क - हांडला, ११९२ ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात येईल . 


( अ ) या कार्यालयाने प्रस्तुत केलेला प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतर सेवा सहकारी संस्था मर्या., जिवनापुर , र . नं . १६१८ , सेवा 

सहकारी संस्था मर्या .,फेगड, र. नं . ११६१, सेवा सहकारी संस्था मर्या., क -हांडला, रं. नं . ११९२ ह्या संस्थाची संपुर्ण देयता व जवाबदारी 
हस्तांतरण सेवा सहकारी संस्था मर्या., रेंगातुर , र. नं . ११९५ या संस्थेकडे वर्ग होईल . 


( ब ) सेवा सहकारी संस्था मर्या., जिवनापुर , र . नं . १६१८ , सेवा सहकारी संस्था मर्या.,फेगड , र. नं . ११६१, सेवा सहकारी संस्था मर्या., 

क -हांडला , र. नं . ११९२ या संस्थेचे सर्वसभासद सेवा सहकारी संस्था रेंगातुर या संस्थेच्या उपविधीमध्ये काहीही नमुद असले तरीही 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८- अ चे उपबंध (३ ) ला अधिन राहुन सेवा सहकारी संस्था मर्या.रेंगातुर , 
र . नं . ११९५ या संथेचे विहीत रितीने सभासद झाल्याचे समजण्यात येईल आणि उक्त अधिनियम व त्याखालील नियमाप्रमाणे सभासदांचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २५- ३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


३७ 


हक्क , जबाबदा- या, प्राधिकार अबाधित राहतील तसेच संस्थेकडून कर्जमिळण्यास तसेच इतर सर्व सेवा मिळण्यास ते पात्र राहतील . 
( क ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८ ब ( २)(ब ) अन्वये जर एखादया सभासदाने किंवा घेणे दाराने विहीत काळात 

आपला आक्षेप नोंदविला असेल तर अशा सभासदाचेकिंवा घेणेदाराचे संपूर्ण देणे हा आदेश सहकारी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्याचे 
तारखेपासुन किंवा निबंधकाने वेळोवेळी वाढविलेल्या मुदतीमध्ये सेवा सहकारी संस्था मर्या. रेंगातुर र. नं . ११९५ या संस्थेला बंधनकारक 
राहतील . 


( ड ) सेवा सहकारी संस्था मर्या., जिवनापुर , र. नं . १६१८ , सेवा सहकारी संस्था मर्या.,फेगड , र. नं . ११६१, सेवा सहकारीसंस्था मर्या., 

क -हांडला, रं. नं . ११९२ या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी व संचालक मंडळ यांनी प्रारुप मसुदा आदेश कायम केलेल्या आदेशाचे तारखेपासुन 
सदर संस्थांचे नोंदणी रद्द होणार असल्याने त्या संस्थांचेव्यवस्थापक समिती पदमुक्त झाल्याचे समजण्यात येईल . 


( इ ) प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यावर नागपूर जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था मर्या.नागपूर र. नं . २७ या संघीय संस्थेने नेमलेला किंवा 

सेवा सहकारी संस्था मर्या. रेंगातर या संस्थेने नेमलेला सचिव किंवा व्यस्थापक एकत्रिकत संस्थेचे कामकाम पाहतील 


२ . सेवा सहकारी संस्था मर्या. रेंगातुर रं . नं . ११९५ या संस्थेचे कार्यक्षेत्र , सदर संस्थेमध्ये विलिन केलेल्या संस्थेच्या उपविधीत नमुद 
कार्यक्षेत्रासह राहील . 


३ . सेवा सहकारी संस्था मर्या. रेंगातुर रं. नं. ११९५ या संस्थेची विद्यमान समिती संस्थेच्या उपविधीमध्ये बदल करण्याकरिता आवश्यक ती 
कारवाई करेल . उपविधी मध्ये आवश्यक तो बदल होईपर्यंत सेवा सहकारी संस्था मर्या. रेंगातुर र . नं . ११९५ ची विद्यमान समिती सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कुही हे वेळोवेळी जे निर्देश देतील त्याप्रमाणे कामकाज करेल . 


वरील मसुदा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि .पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५२२ . 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८ ब 


( २ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक ससेवा -९११ 

प्र . क्र . १०४७- २ - स , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ 


( ३) महराष्ट्रातील परवाना नसलेल्या बँकाचे बाबतीत अर्थसहाय्यासाठी केंद्रशासन , राज्यशासन व नाबार्ड यांचेतील सामंजस्य करार 


( ४ ) संबंधित सेवा सहकारी संस्थांचा अंकेक्षण अहवाल सन २०१०- ११ , २०१४ -१६ व २००९ - १० 

एकत्रीकरण प्रारुप मसुदा आदेश 


क्र . सनिकु -नियमन- क . १८ -प्रामुआ- ३१८ - २०१७. 


ज्याअर्थी, सेवा सहकारी संस्था मर्या., आवरमारा , र. नं . ९५८ , सेवा सहकारी संस्था मर्या. टेकेपार , र . नं . ९५३ सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
कुजबा , रं . नं . ९५६ ह्या संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्या अंतर्गत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ अंतर्गत नोंदविण्यात 
आलेल्या असून सदरहू संस्थांना उक्त कायद्यातील व त्या अंतर्गत नियमातील तसेच खात्यांचा व शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणा- या सूचना आणि 
संस्थेच्या उपविधीनुसार कामकाज चालविणे अभिप्रेत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त संस्थांनी मान्य केलेल्या उपविधीन्वये उपविधी क्रमांक ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार संस्थेच्या शेतकरी सभासदांच्या 
शेतीविषयक गरजा भागविणेकरीता माफक व्याजाच्या दराने त्यांना अल्प , मध्यम व दिर्घ मुदतीने कर्जाऊ रक्कम देणे , संस्थेच्या सदस्यांना शेतीविषयक , 
घरगुती आणि जिवनोपयोगी वस्तुची खरेदी, वाटप करण्याकरिता अभिकर्ताम्हणून काम करणे , तसेच शेतीविषयक इतर अनुषंगीक गरजाची पूर्तता 
करणे , इत्यादी संस्थेचे मुख्य कार्य व उद्देश आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा क्रमांक ( १) अन्वये ज्या कृषी सहकारी पतसंस्था अर्थक्षम नाहीत पर्यायाने वरील परिच्छेदात नमूद केलेल्या 
उद्देशाची पूर्तता करणे संस्थांना शक्य होत नाही . तसेच ज्याचे नक्त मुल्य उणे आहे व जोखीम संपत्तीचे भांडवलाशी प्रमाण ४ % पेक्षा कमी आहे , अशा 
प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्थांना नजिकच्या संस्थेमध्ये विलिनीकरण करणेबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे ; 


ना .- एक - १० ( १३३५) . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५-३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्रातील परवाना धारण न करणा- या बँकांना अर्थसहाय्य करणाच्या केंद्रशासनाचेनिर्णयानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती 
बँकेला केंद्र व राज्य शासनाने एकत्रित अर्थसहाय्य उपलबध करुन दिलेले असुन त्यायोगे केंद्र, राज्य व नाबार्ड यांनी केलेल्या सामंजस्य करारातील 
अटीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासन या बँकेच्या संलग्न त्या संस्थांचा आढावा घेऊन अव्यवहार्य व कमकुवत प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांचेविलिनिकरण 
अथवा पुनर्रचना करेल असे मान्य केले आहे . सदर योजनेत जिल्हा बँकेला रु . १५६. ०० कोटी अर्थसहाय्य प्राप्त होऊन तिला रिझर्व्ह बँकेचा परवाना 
दिनांक १४- ३ - २०१६ रोजी प्राप्त झाला आहे ; 


__ आणि ज्याअर्थी, भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता सेवा सहकारी संस्था मर्या., आवरमारा , र. नं . ९५८ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., टेकेपार , 
र . नं . ९५३व सेवा सहकारी संस्था मर्या., कुजबा, र. नं . ९५६ ह्या संस्था नजिकच्या असून सदरील संस्थांचे कार्यक्षेत्र हे एकमेकालगत आहे . सदरील 
क्षेत्राची एकच संस्था असे संस्थेच्या तसेच सभासदाच्या हिताच्या दृष्टिने सर्वार्थाने योग्य आहे. सेवा सहकारी संस्था मर्या., आवरमारा, र. नं . ९५८ , सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., टेकेपार , र. नं . ९५३ व सेवा सहकारी संस्था मर्या., कुजबा , रं. नं . ९५६ या संस्थांनी सन २०१० - ११ , २०१४ - १६ व २००९ 
१० या खरीप हंगामात केलेल्या आर्थीक व्यवहाराचा परामर्श घेतला असता खालील अनुसूचीत दर्शविलेल्या बाबी निर्दशनास येतात , 


अ . क्र . 


विवरण 


सेवा संस्था कुजबा 


एकूण 


( २ ) 


( ४) 


o 


१ 


९ . ४६ 


१७. ४० 


वसुल भागभांडवल 
बँक कर्ज 
सभासद कर्ज 


r 


अनुसूची 
सेवा संस्था आवरमारा सेवा संस्था टेकेपार 

( ३ ) 
२ .०३ 

५ .९१ 

३७ . १० 
७. २२ 

९ . ५५ 
(-) १५८ 
( - ) १८ . ३७ 


१० .०६ 


६९ . ४८ 


११६. ६४ 


in 


२९ .८७ 


४६ . ६४ 


so 


o 


सी . आर . ए . आर (CRAR ) 
नेटवर्थ 
कर्जवाटप ३० - ९ - २०१३ चे 
कर्जमागणी 


( -) ४७ 
( -) १६. ३० 

४ .८८ 


o 


९ . ३७ 


१४ . २५ 


३ ७८ 


१६ . ७४ 


८९ . ९९ 


११०. ५१ 


o 


२ . ७८ 


३४ . १० 


३० . ६७ 


६७ . ५५ 


संचित नफा / तोटा 
सन २०१५- १६ या वर्षातील 
नफा / तोटा 


a 


१० . २० 


० . ०८ 
( सन २०१०. ११) 


६ .५८ 
( सन २०१४- १६ ) 


३ . ५४ 
( सन २००९ -१० ) 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उल्लेखित आकडेवारीचेनिरीक्षण केले असता वरील सर्व संस्थांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचेनिदर्शनास येते 
त्याचप्रमाणे सभासदांना होणारे कर्जवाटप , वसुली अनिष्ट तफावत इत्यादी बाबीचा विचार करता संस्थांची स्थिती आर्थिकदृष्ट्या खालावल्याचेदिसुन 
येते . सदरील संस्थांचे विलिनीकरण केल्यास एकच अर्थक्षम संस्थेची निर्मीती होऊन संस्थेच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यास ती संस्था समर्थ ठरेल , 
कार्यरत गटसचिव या कर्मचारी वर्गावरील ताण कमी होईल. तसेच प्रा . बैद्यनाथन समितीच्या शिफासीनुसार समान लेखांकन पद्धतीनुसार २३ प्रकारच्या 
नोंदवह्या अद्यावत ठेवणे सोईचे होणार आहे. तसेच विद्यमान गटसचिवांचे वेतनाचा भार एकत्रित संस्थेवर येणार असल्याने संस्थेचा वेतनावरील व सर्व 
व्यवस्थापनावरील खर्चसुद्धा कमी होणार आहे . तसेच तालुक्यात असलेली अपुरी गटसचीव संख्या व त्यांचेकडील अतिरिक्त संस्थांचा पदभाराचा 
ताणसुद्धा कमी होणार आहे. सामिल झालेल्या संस्थाच्या सर्व सभासदांना दळणवळणाचे, बँक शाखेच्या व आर्थिक व्यवहाराचे दृष्टीने सोईचे होणार आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १८-ब व महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील 
अधूिचना क्रमांक सीएसएल - १४९३ - ११६२- सीआर- ४७- १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये सेवा सहकारी संस्था मर्या.. 
आवरमारा, र. नं . ९५८ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., टेकेपार , र. नं . ९५३ व सेवा सहकारी संस्था मर्या., कुजबा , रं . नं . ९५६ या संस्थांचे खालील 
मुद्यांना अधिन राहुन एकत्रीकरण करण्याबाबतचा प्रारुप मसुदा आदेश याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . 


१. सेवा सहकारी संस्था मर्या., आवरमारा, र . नं . ९५८ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., टेकेपार , र . नं . ९५३ या संस्थांचे सेवा सहकारी संस्था 
मर्या., कुजबा, र. नं . ९५६ या संस्थेमध्ये विलिनिकरण झाल्याचे समजण्यात येईल . तसेच प्रस्तुत प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतर सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., आवरमारा, र. नं . ९५८ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., टेकेपार , र . नं . ९५३, ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे समजण्यात येईल . 


( अ ) या कार्यालयाने प्रस्तुत केलेला प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतर सेवा सहकारी संस्था मर्या., आवरमारा , र. नं. ९५८ , सेवा सहकारी 

संस्था मर्या., टेकेपार , र. नं . ९५३ ह्या संस्थाची संपुर्ण देयता व जवाबदारी हस्तांतरण सेवा सहकारी संस्था मर्या., कुजबा , र . नं . ९५६ 
या संस्थेकडे वर्ग होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २५-३१ , २०१७ /ज्येष्ठ ४-१० , शके १९३९ 


३९ 


( ब) सहकारी संस्था मर्या., आवरमारा , र. नं. ९५८ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., टेकेपार, र. नं. ९५३ , या संस्थांचे सर्वसभासद सेवा संस्था , 

कुजबा , र. नं . ९५६ या संस्थेच्या उपविधीमध्ये काहीही नमुद असले तरीही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १८ 
अ चे उपबंध ( ३) ला अधीन राहुन सेवा सहकारी संस्था मर्या. कुजबा, र. नं . ९५६ या संस्थेचे विहीत रितीने सभासद झाल्याचे समजण्यात 
येईल आणि उक्त अधिनियम व त्याखालील नियमाप्रमाणे सभासदांचे हक्क , जबाबदा- या , प्राधिकार अबाधित राहतील तसेच संस्थेकडून 
कर्ज मिळण्यास तसेच इतर सर्व सेवा मिळण्यासस ते पात्र राहतील . 


( क ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८ब ( २)( ब ) अन्वये जर एखादया सभासदाने किंवा घेणेदाराने विहीत काळात 

आपला आक्षेप नोंदविला असेल तर अशा सभासदाचेकिंवा घेणेदाराचे संपूर्ण देणे हा आदेश सरकारी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्याचे 
तारखेपासुन किंवा निबंधकाने वेळोवेळी वाढविलेल्या मुदतीमध्ये सेवा सहकारी संस्था मर्या . कुजबा, र. नं . ९५६ या संस्थेला बंधनकारक 
राहतील. 


( ड ) सेवा सहकारी संस्था मर्या., आवरमारा , र. नं . ९५८, सेवा सहकारी संस्था मर्या., टेकेपार, र. नं . ९५३ ह्या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी व 

संचालक मंडळ यांनी प्रारुप मसुदा आदेश कायम केलेल्या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थांचे नोंदणी रद्द होणार असल्याने त्या संस्थांचे 

व्यवस्थापक समिती पदमुक्त झाल्याचे समजण्यात येईल . 
( इ) प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यावर नागपूर जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था मर्या.नागपूर , र. नं. २७ ह्या संघीय संस्थेने नेमलेला किंवा 

सेवा सहकारी संस्था मर्या., कुजबा या संस्थेने नेमलेला सचिव किंवा व्यवस्थापक एकत्रीकृत संस्थेचे कामकाम पाहतील . 
२ . सेवा सहकारी संस्था मर्या., कुजबा, र. नं . ९५६ या संस्थेचे कार्यक्षेत्र , सदर संस्थेमध्ये विलिन केलेल्या संस्थेच्या उपविधीत नमुद 
कार्यक्षेत्रासह राहील . 


३. सेवा सहकारी संस्था मर्या., कुजबा, र . नं . ९५६ या संस्थेची विद्यमान समिती संस्थेच्या उपविधीमध्ये बदल करण्याकरिता आवश्यक ती 
कारवाई करेल. उपविधीमध्ये आवश्यक तो बदल होईपर्यंत सेवा सहकारी संस्था मर्या., कुजबा, र . नं . ९५६ ची विद्यमान समिती सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कुही हे वेळोवेळी जे निर्देश देतील त्याप्रमाणे कामकाज करेल . 


वरील मसुदा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना .वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५२३ . 
वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८ ब 
( २) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक ससेवा-९११ 

प्र . क्र . १०४७- २ - स , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ 
( ३ ) महाराष्ट्रातील परवाना नसलेल्या बँकाचेबाबतीत अर्थसहाय्यासाठी केंद्रशासन , राज्यशासन व नाबार्ड यांचेतील सामंजस्य करार 
( ४ ) संबंधित सेवा सहकारी संस्थांचा अंकेक्षण अहवाल सन २०१० -११, २०१० - ११ व २००९ - १० 

एकत्रीकरण प्रारुप मसुदा आदेश 
क्र . सनिकु -नियमन - क . १८ - प्रामुआ- ३३० - २०१७. 


ज्याअर्थी, सेवा सहकारी संस्था मर्या., आंभोरा , र. नं . १११२, सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारोली , र. नं . ११९८ व सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
धानला , र. नं . १११३ ह्या संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्या अंतर्गत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ अंतर्गत 
नोंदविण्यात आलेल्या असून सदरहू संस्थांना उक्त कायद्यातील व त्या अंतर्गत नियमातील तसेच खात्यांचा व शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणा- या 
सूचना आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कामकाज चालविणे अभिप्रेत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त संस्थांनी मान्य केलेल्या अपविधीन्वये उपविधी क्रमांक ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार संस्थेच्या शेतकरी सभासदांच्या 
शेतीविषयक गरजा भागविणेकरीता माफक व्याजाच्या दराने त्यांना अल्प, मध्यम व दिर्घ मुदतीने कर्जाऊ रक्कम देणे, संस्थेच्या सदस्यांना शेतीविषयक , 
घरगुती आणि जिवनोपयोगी वस्तुची खरेदी, वाटप करण्याकरिता अभिकर्ता म्हणून काम करणे , तसेच शेतीविषयक इतर अनुषंगीक गरजाची पूर्तता 
करणे, इत्यादी संस्थेचे मुख्य कार्य व उद्देश आहे ; 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५- ३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा क्रमांक ( १ ) अन्वये ज्या कृषी सहकारी पतसंस्था अर्थक्षम नाहीत पर्यायाने वरील परिच्छेदात नमूद केलेल्या 
उद्देशाची पूर्तता करणे संस्थांना शक्य होत नाही . तसेच ज्याचे नक्त मुल्य उणे आहे व जोखीम संपत्तीचे भांडवलाशी प्रमाण ४ % पेक्षा कमी आहे , अशा 
प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्थांना नजिकच्या संस्थेमध्ये विलिनीकरण करणेबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महराष्ट्रातील परवाना धारण न करणा- या बँकांना अर्थसहाय्य करणाच्या केंद्रशासनाचेनिर्णयानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती 
बँकेला केंद्र व राज्य शासनाने एकत्रित अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन दिलेले असुन त्यायोगे केंद्र राज्य व नाबार्ड यांनी केलेल्या सामंजस्य करारातील 
अटीनुसार महराष्ट्र राज्य शासन या बँकेच्या संलग्न त्या संस्थांचा आढावा घेऊन अव्यवहार्य व कमकुवत प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांचे विलिनिकरण 
अथवा पुनर्रचना करेल असे मान्य केले आहे. सदर योजनेत जिल्हाबँकेला रु . १५६. ०० कोटी अर्थसहाय्य प्राप्त होऊन तिलारिझर्व्ह बँकेचा परवाना 
दिनांक १४ - ३ - २०१६ रोजी प्राप्त झाला आहे ; 

। विचारात घेता सेवा सहकारी संस्था मर्या., आंभोरा, र. नं . १११२ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारोली 
र . नं . ११९८ व सेवा सहकारी संस्था मर्या., धानला, र. नं . १११३ ह्या संस्था नजीकच्या असून सदरील संस्थांचे कार्यक्षेत्र हे एकमेकालगत आहे . 
सदरील क्षेत्राची एकच संस्था असने संस्थेच्या तसेच सभासदाच्या हिताच्या दृष्टिने सर्वार्थाने योग्य आहे . सेवा सहकारी संस्था मर्या., आंभोरा, र . नं . 
१११२ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारोली , र. नं . ११९८ व सेवा सहकारी संस्था मर्या., धानला , र . नं . १११३ या संस्थांनी सन २०१०- ११ , 
२०१० - ११ व २००९ - १० या खरीप हंगामात केलेल्या आर्थीक व्यवहाराचा परामर्श घेतला असता खालील अनुसूचीतील दर्शविलेल्या बाबी निर्दशनास 
येतात , 

अनुसूची 
अ . क्र . विवरण सेवा संस्था आंभोरा सेवा संस्था तारोली सेवा संस्था धानला 

एकूण 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) (४ ) 

( ६ ) 
वसुल भागभांडवल 

३ . १४ ४ . ६८ ६ . ०० 

१३ .८२ 
बँक कर्ज 

५ . २३ १५ . ३५ ९ .०५ 

२९ . ६३ 
सभासद कर्ज 

६ . ७३ ८ . ३२ १० .८१ 

२५ .८६ 
सी . आर . ए. आर ( CRAR) 

८९. ५८ 
नेटवर्थ 

१७.९३ 
कर्जवाटप ३० -९- २०१३ चे . . 

२. ५९ ३ .८१ २. २१ 

८ . ६१ 
कर्जमागणी 

२१. ४५ ४ .८७ 

२६ . ३२ 
संचित नफा/ तोटा 

७ . ७७ 

२१.८७ 
सन २०१५ - १६ या वर्षातील 

० . ५५ १० .०१ ० .०७ 

१० . ६३ 
नफा / तोटा 

( सन २०१०.११ ) ( सन २०१०-११) ( सन २००९- १० ) 


60ccww 


२ . ३४ 


११. ७६ 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उल्लेखित आकडेवारीचे निरीक्षण केले असता वरील सर्व संस्थांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचेनिदर्शनास येते 
त्याचप्रमाणे सभासदांना होणारे कर्जवाटप , वसुली अनिष्ट तफावत इत्यादी बाबीचा विचार करता संस्थांची स्थिती आर्थिकदृष्ट्या खालावल्याचे दिसुन 
येते . सदरील संस्थांचे विलिनीकरण केल्यास एकच अर्थक्षम संस्थेचीनिर्मीती होऊन संस्थेच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यास ती संस्था समर्थ ठरेल , 
कार्यरत गटसचिव या कर्मचारी वर्गावरील ताण कमी होईल . तसेच प्रा . बैद्यनाथन समितीच्या शिफासीनुसार समान लेखांकन पद्धतीनुसार २३ प्रकारच्या 
नोंदवह्या अद्यावत ठेवणे सोईचे होणार आहे. तसेच विद्यमान गटसचिवांचे वेतनाचा भार एकत्रित संस्थेवर येणार असल्याने संस्थेचा वेतनावरील व सर्व 
व्यवस्थापनावरील खर्चसुद्धा कमी होणार आहे . तसेच तालुक्यात असलेली अपुरी गटसचीव संख्या व त्यांचेकडील अतिरिक्त संस्थांचा पदभाराचा 
ताणसुद्धा कमी होणार आहे. सामिल झालेल्या संस्थाच्या सर्व सभासदांना दळणवळणाचे, बँक शाखेच्या व आर्थिक व्यवहाराचे दृष्टीने सोईचे होणार आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १८ - ब व महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई 
यांचेकडील अधूिचना क्रमांक सीएसएल -१४९३- ११६२- सीआर-४७- १५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये सेवा सहकारी संस्था 
मर्या., आंभोरा , र . नं . १११२, सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारोली , र. नं . ११९८ व सेवा सहकारी संस्था मर्या., धानला , र . नं . १११३ या संस्थांचे 
खालील मुद्यांना अधिन राहुन एकत्रीकरण करण्याबाबतचा प्रारुप मसुदा आदेश याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . 

१. सेवा सहकारी संस्था मर्या., आंभोरा , र . नं . १११२, सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारोली, र. नं . ११९८ या संस्थांचे सेवा सहकारी संस्था 
मर्या., धानला , र. नं . १११३ या संस्थेमध्ये विलिनिकरण झाल्याचे समजण्यात येईल . तसेच प्रस्तुत प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतर सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., आंभोरा , र. नं . १११२ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारोली , र. नं . ११९८ ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे समजण्यात येईल . 
( अ ) या कार्यालयाने प्रस्तुत केलेला प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतर सेवा सहकारी संस्था मर्या., आंभोरा, र. नं . १११२ , सेवा सहकारी 

संस्था मर्या., तारोली, र . नं . ११९८ ह्या संस्थाची संपूर्ण देयता व जवाबदारी हस्तांतरण सेवा सहकारी संस्था मर्या., धानला, र . नं . १११३ 
या संस्थेकडे वर्ग होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५ -३१ , २०१७ /ज्येष्ठ ४-१० , शके १९३९ 


४१ 


( ब ) सेवा सहकारी संस्था मर्या ., आंभोरा , र. नं . १११२ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारोली , र. नं . ११९८ ह्या संस्थांचे सर्वसभासद सेवा 

संस्था, धानला या संस्थेच्या उपविधीमध्ये काहीही नमूद असले तरीही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १८ - अ चे 
उपबंध ( ३ ) ला अधीन राहुन सेवा सहकारी संस्था मर्या. धानला , र. नं . १११३ या संस्थेचेविहीत रितीने सभासद झाल्याचे समजण्यात 
येईल आणि उक्त अधिनियम व त्याखालील नियमाप्रमाणे सभासदांचे हक्क , जबाबदा- या , प्राधिकार अबाधित राहतील तसेच संस्थेकडून 
कर्ज मिळण्यास तसेच इतर सर्व सेवा मिळण्यास ते पात्र राहतील . 


( क ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८ब ( २)( ब ) अन्वये जर एखादया सभासदाने किंवा घेणेदाराने विहीत काळात 

आपला आक्षेप नोंदविला असेल तर अशा सभासदाचेकिंवा घेणेदाराचे संपूर्ण देणे हा आदेश सरकारी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्याचे 
तारखेपासुन किंवा निबंधकाने वेळोवेळी वाढविलेल्या मुदतीमध्ये सेवा सहकारी संस्था मर्या. धानला , र . नं . १११३ या संस्थेला बंधनकारक 
राहतील . 


सेवा सहकारी संस्था मर्या., आंभोरा , र. नं . १११२ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारोली , र . नं . ११९८ ह्या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी व 
संचालक मंडळ यांनी प्रारुप मसुदा आदेश कायम केलेल्या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थांचे नोंदणी रद्द होणार असल्याने त्या संस्थांचे 

व्यवस्थापक समिती पदमुक्त झाल्याचे समजण्यात येईल . 
( इ) प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यावर नागपूर जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था मर्या.नागपूर , र. नं. २७ ह्या संघीय संस्थेने नेमलेला किंवा 

सेवा सहकारी संस्था मर्या., धानला या संस्थेने नेमलेला सचिव किंवा व्यवस्थापक एकत्रीकृत संस्थेचे कामकाम पाहतील . 


२ . सेवा सहकारी संस्था मर्या., धानला, र . नं . १११३ या संस्थेचे कार्यक्षेत्र , सदर संस्थेमध्ये विलिन केलेल्या संस्थेच्या उपविधीत नमूद 
कार्यक्षेत्रासह राहील . 


३. सेवा सहकारी संस्था मर्या., धानला , र. नं . १११३ या संस्थेची विद्यमान समिती संस्थेच्या उपविधीमध्ये बदल करण्याकरिता आवश्यक ती 
कारवाई करेल . उपविधीमध्ये आवश्यक तो बदल होईपर्यंत सेवा सहकारी संस्था मर्या., धानला , र. नं . १११३ ची विद्यमान समिती सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कुही हे वेळोवेळी जे निर्देश देतील त्याप्रमाणे कामकाज करेल. 


वरील मसुदा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


भाग १ ( ना .वि .पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . ५२४ . 
वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८ब 

( २ ) महराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक ससेवा -९११ 

प्र. क्र . १०४७- २ - स , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ 
( ३ ) महराष्ट्रातील परवाना नसलेल्या बँकाचे बाबतीत अर्थसहाय्यासाठी केंद्रशासन , राज्यशासन व नाबार्ड यांचेतील सामंजस्य करार 
( ४ ) संबंधित सेवा सहकारी संस्थांचा अंकेक्षण अहवाल सन २०१५ -१६ . 


एकत्रीकरण प्रारुप मसुदा आदेश 


क्र . सनिकु -नियमन - क . १८ - प्रामुआ- ३४२- २०१७ . 


ज्याअर्थी, सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारणा, र . नं . ८५१, सेवा सहकारी संस्था मर्या., पचखेडी ( ता .), र . नं . १०९८ ह्या संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्या अंतर्गत महराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ अंतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या असून सदरहू संस्थांना उक्त 
कायद्यातील व त्या अंतर्गत नियमातील तसेच खात्यांचा व शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणा- या सूचना आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कामकाज 
चालविणे अभिप्रेत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त संस्थांनी मान्य केलेल्या अपविधीन्वये उपविधी क्रमांक ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार संस्थेच्या शेतकरी सभासदांच्या 
शेतीविषयक गरजा भागविणेकरीता माफक व्याजाच्या दराने त्यांना अल्प, मध्यम व दिर्घ मुदतीने कर्जाऊ रक्कम देणे , संस्थेच्या सदस्यांना शेतीविषयक , 
घरगुती आणि जिवनोपयोगी वस्तुची खरेदी , वाटप करण्याकरिता अभिकर्ताम्हणून काम करणे, तसेच शेतीविषयक इतर अनुषंगीक गरजाची पूर्तता 
करणे , इत्यादी संस्थेचे मुख्य कार्य व उद्देश आहे ; 
ना .- एक - ११ ( १३३५ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २५-३१, २०१७ / ज्येष्ठ ४- १०, शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा क्रमांक ( १ ) अन्वये ज्या कृषी सहकारी पतसंस्था अर्थक्षम नाहीत पर्यायाने वरील परिच्छेदात नमूद केलेल्या 
उद्देशाची पूर्तता करणे संस्थांना शक्य होत नाही. तसेच ज्याचे नक्त मुल्य उणे आहे व जोखीम संपत्तीचे भांडवलाशी प्रमाणे ४ % पेक्षा कमी आहे , अशा 
प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्थांना नजिकच्या संस्थेमध्ये विलिनीकरण करणेबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महराष्ट्रातील परवाना धारण न करणा- या बँकांना अर्थसहाय्य करणाच्या केंद्रशासनाचेनिर्णयानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती 
बँकेला केंद्र व राज्य शासनाने एकत्रित अर्थसहाय्य उपलबध करुन दिलेले असुन त्यायोगे केंद्र राज्य व नाबार्ड यांनी केलेल्या सामंजस्य करारातील 
अटीनुसार महराष्ट्र राज्य शासन या बँकेच्या संलग्न त्या संस्थांचा आढावा घेऊन अव्यवहार्य व कमकुवत प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांचेविलिनिकरण 
अथवा पुनर्रचना करेल असे मान्य केले आहे. सदर योजनेत जिल्हा बँकेला रु . १५६ .०० कोटी अर्थसहाय्य प्राप्त होऊन तिला रिझर्व्ह बँकेचा परवाना 
दिनांक १४- ३- २०१६ रोजी प्राप्त झाला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, भोगोलिक परिस्थिती विचारात घेता सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारणा, र. नं . ८५१, सेवा सहकारी संस्था मर्या., पचखेडी 
( ता.), र.नं . १०९८ ह्या संस्था नजीकच्या असून सदरील संस्थांचे कार्यक्षेत्र हे एकमेकालगत आहे. सदरील क्षेत्राची एकच संस्था असे संस्थेच्या 
तसेच सभासदाच्या हिताच्या दृष्टिने सर्वार्थाने योग्य आहे. सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारणा , र. नं . ८५१, सेवा सहकारी संस्था मर्या., पचखेडी ( ता .), 
र . नं . १०९८ या संस्थांनी सन २०१५ - १६ या खरीप हंगामात केलेल्या आर्थीक व्यवहाराचा परामर्श घेतला असता खालील अनुसूचीतील दर्शविलेल्या 
बाबी निर्दशनास येतात , 


अनुसूची 


अ . क्र . 


विवरण 


सेवा संस्था तारणा सेवा संस्था पंचखेडी( ता .) 


एकूण 


4 


( २ ) 


0 


१२ .५२ 


० 


( ३ ) 

( ४ ) 
वसुल भागभांडवल 

१० . २६ २१ .०१ 

३१ .२७ 
बँक कर्ज 

५२ .१७ १०९ .९२ 

१६२ .०९ 
सभासद कर्ज 

३४ . ४४ ६४.९९ 

९९ .४३ 
सी . आर . ए. आर (CRAR) 

४१.२७ (-) ४२. ६४ 
नेटवर्थ 

(-) २८.४७ 
कर्जवाटप ३० -९ - २०१३ चे 

११.१४ ५४ . ३७ 

६५. ५१ 
कर्जमागणी 

५६ .४७ ८८ .९३ 

१४५. १० 
संचित नफा/ तोटा . . 

३१ . ६६ ४९ . ५४ 

८१ . २० 
९ सन २०१५ - १६ या वर्षातील नफा / तोटा 

७. ६२ ८ . १७ 

१५. ७९ 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उल्लेखित आकडेवारीचेनिरीक्षण केले असता वरील सर्व संस्थांचे आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचेनिदर्शनास येते 
त्याचप्रमाणे सभासदांना होणारे कर्जवाटप , वसुली अनिष्ट तफावत इत्यादी बाबीचा विचार करता संस्थांची स्थिती आर्थिकदृष्ट्या खालावल्याचेदिसुन 
येते . सदरील संस्थांचे विलिनिकरण केल्यास एकच अर्थक्षम संस्थेची निर्मीती होऊन संस्थेच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यास ती संस्था समर्थ ठरेल, 
कार्यरत गटसचिव या कर्मचारी वर्गावरील ताण कमी होईल . तसेच प्रा . बैद्यनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार समान लेखांकन पद्धतीनुसार २३ 
प्रकारच्या नोंदवह्या अद्यावत ठेवणे सोईचे होणार आहे . तसेच विद्यमान गटसचिवांचे वेतनाचा भार एकत्रित संस्थेवर येणार असल्याने संस्थेचा 
वेतनावरील व सर्व व्यवस्थापना वरील खर्चसुद्धा कमी होणार आहे . तसेच तालुक्यात असलेली अपुरी गटसचिव संख्या व त्यांचेकडील अतिरिक्त 
संस्थांचा पदभाराचा ताणसुद्धा कमी होणार आहे. सामिल झालेल्या संस्थाच्या सर्व सभासदांना दळणवळणाचे,बँक शाखेच्या व आर्थिक व्यवहाराचे 
दृष्टीने सोईचे होणार आहे ; 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १८ - ब महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे कडील अधूिचना 
क्रमांक सीएसएल -१४९३- ११६२- सीआर-४७-१५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारणा, र. नं . 
८५१, सेवा सहकारी संस्था मर्या. पचखेडी ( ता ), र. नं . १०९८ या संस्थांचे खालील मुद्यांना अधिन राहुन एकत्रिकरण करण्याबाबतचा प्रारुप मसुदा 
आदेश या द्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. 


१. सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारणा, र. नं . ८५१ , या संस्थेचे सेवा सहकारी संस्था मर्या. पचखेडी ( ता ), र. नं . १०९८ या संस्थेमध्ये 
विलिनिकरण झाल्याचे समजण्यात येईल. तसेच प्रस्तुत प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतर सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारणा , र . नं . ८५१ , 
ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द समजण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २५- ३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


४३ 


( अ) या कार्यालयाने प्रस्तुत केलेला प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतर सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारणा, र. नं . ८५१ , ह्या संस्थाची 

संपुर्ण देयता व जवाबदारी हस्तांतरण सेवा सहकारी संस्था मर्या. पचखेडी ( ता ) , र. नं . १०९८ या संस्थेकडे वर्ग होईल . 


( ब ) सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारणा, र . नं . ८५१ या संस्थेचे सर्वसभासद सेवा सहकारी संस्था पचखेडी ( ता ), या संस्थेच्या उपविधीमध्ये 

काहीही नमुद असले तरीही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८- अ चे उपबंध (३) ला अधिन राहुन सेवा सहकारी 
संस्था मर्या. पचखेडी ( ता ), र. नं . १०९८ या संथेचे विहीत रितीने सभासद झाल्याचे समजण्यात येईल आणि उक्त अधिनियम व 
त्याखालील नियमाप्रमाणे सभासदांचेहक्क , जबाबदा- या , प्राधिकार अबाधित राहतील तसेच संस्थेकडुन कर्जमिळण्यास तसेच इतर सर्व 
सेवा मिळण्यास ते पात्र राहतील . 


( क ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८ ब ( २)( ब ) अन्वये जर एखादया सभासदाने किंवा घेणेदाराने विहीत काळात 

आपला आक्षेप नोंदविला असेल तर अशा सभासदाचेकिंवा घेणे दाराचे संपुर्ण देणे हा आदेश सरकारी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्याचे 
तारखेपासुन किंवा निबंधकाने वेळोवेळी वाढविलेल्या मुदतीमध्ये सेवा सहकारी संस्था मर्या. पचखेडी ( ता ) , र. नं . १०९८ या संस्थेला 
बंधनकारक राहतील . 


( ड ) सेवा सहकारी संस्था मर्या., तारणा, र. नं. ८५१, या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी व संचालक मंडळ यांनी प्रारुप मसुदा आदेश कायम केलेल्या 

आदेशाचे तारखेपासुन सदर संस्थांचेनोंदणी रद्द होणार असल्याने त्या सेस्थांचे व्यवस्थापक समिती पदमुक्त झाल्याचे समजण्यात येईल . 


Яти 


( इ ) प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यावर नागपूर जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था मर्या नागपूर र. नं. २७ संघीय संस्थेने नेमलेला किंवा सेवा 

सहकारी संस्था मर्या. पचखेडी ( ता ), या संस्थेने नेमलेला सचिव किंवा व्यवस्थापक एकत्रिकृत संस्थेचे कामकाज पाहतील . 
२. सेवा सहकारी संस्था मर्या. पचखेडी ( ता ), र. नं . १०९८ या संस्थेचे कार्यक्षेत्र, सदर संस्थेमध्ये विलिन केलेल्या संस्थेच्या उपविधीत नमुद 
कार्यक्षेत्रासह राहील . 


३ . सेवा सहकारी संस्था मर्या. पचखेडी ( ता ), र . नं . १०९८ या संस्थेची विद्यमान समिती संस्थेच्या उपविधीमध्ये बदल करण्याकरिता 
आवश्यक ती कारवाई करेल . उपविधी मध्ये आवश्यक तो बदल होईपर्यंत सेवा सहकारी संस्था मर्या. पचखेडी ( ता ) , र. नं . १०९८ ची विद्यमान 
समिती सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . कुही हे वेळोवेळी जे निर्देश देतील त्या प्रमाणे कामकाज करेल . 


वरील मसुदा आदेश माझे सही व शिक्कयानिशी आज दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि .पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५२५ . 
वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८ब . 
( २) महराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक ससेवा -९११ 

प्र . क्र . १०४७ - २- स , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ . 
( ३ ) महराष्ट्रातील परवाना नसलेल्या बँकाचे बाबतीत अर्थसहाय्यासठी केंद्रशासन , राज्यशासन व नाबार्ड यांचेतील सामंजस्य करार . 
( ४ ) संबंधित सेवा सहकारी संस्थांचा अंकेक्षण अहवाल सन २०१५ -१६ . 

एकत्रीकरण प्रारुप मसुदा आदेश 


क्र . सनिकु-नियमन - क . १८ - प्रामुआ - ३५१ - २०१७. 


ज्याअर्थी, सेवा सहकारी संस्था मर्या., खलासाना , र. नं . ११४ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., लांजाळा , र. नं . १२८६ ह्या संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्या अंतर्गत महराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ अंतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या असून सदरहू संस्थांना उक्त 
कायद्यातील व त्या अंतर्गत नियमातील तसेच खात्यांचा व शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणा- या सूचना आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कामकाज 
चालविणे अभिप्रेत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त संस्थांनी मान्य केलेल्या उपविधीन्वये उपविधी क्रमांक ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार संस्थेच्या शेतकरी सभासदांच्या 
शेतीविषयक गरजा भागविणेकरीता माफक व्याजाच्या दराने त्यांना अल्प , मध्यम व दिर्घ मुदतीने कर्जाऊ रक्कम देणे, संस्थेच्या सदस्यांना शेतीविषयक , 
घरगुती आणि जिवनोपयोगी वस्तुंची खरेदी , वाटप करण्याकरिता अभिकर्ताम्हणून काम करणे, तसेच शेतीविषयक इतर अनुषंगीक गरजाची पूर्तता 
करणे, इत्यादी संस्थेचे मुख्य कार्य व उद्देश आहे ; 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५- ३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा क्रमांक ( १) अन्वये ज्या कृषी सहकारी पतसंस्था अर्थक्षम नाहीत पर्यायाने वरील परिच्छेदात नमूद केलेल्या 
उद्देशाची पूर्तता करणे संस्थांना शक्य होत नाही . तसेच ज्याचे नक्त मुल्य उणे आहे व जोखीम संपत्तीचे भांडवलाशी प्रमाणे ४ % पेक्षा कमी आहे , अशा 
प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्थांना नजिकच्या संस्थेमध्ये विलिनीकरण करणेबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महराष्ट्रातील परवाना धारण न करणा - या बँकांना अर्थसहाय्य करणाच्या केंद्रशासनाचेनिर्णयानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती 
बँकेला केंद्र व राज्य शासनाने एकत्रित अर्थसहाय्य उपलबध करुन दिलेल असुन त्यायोगे केंद्र राज्य व नाबार्ड यांनी केलेल्या सामंजस्य करारातील 
अटीनुसार महराष्ट्र राज्य शासन या बँकेच्या संलग्न त्या संस्थांचा आढावा घेऊन अव्यवहार्य व कमकुवत प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांचेविलिनिकरण 
अथवा पुनर्रचना करेल असे मान्य केले आहे. सदर योजनेत जिल्हा बँकेला रु. १५६. ०० कोटी अर्थसहाय्य प्राप्त होऊन तिला रिझर्व्ह बँकेचा परवाना 
दिनांक १४-३-२०१६ रोजी प्राप्त झाला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता सेवा सहकारी संस्था मर्या., खलासना, र . नं . ११४ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., लांजाळा , 
र .नं . १२८६ ह्या संस्था नजीकच्या असून सदरील संस्थांचे कार्यक्षेत्र हे एकमेकालगत आहे. सदरील क्षेत्राची एकच संस्था असणे संस्थेच्या तसेच 
सभासदाच्या हिताच्या दृष्टिने सर्वार्थाने योग्य आहे . सेवा सहकारी संस्था मर्या., खलासना , र. नं . ११४ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., लांजाळा , र. नं . 
१२८६ या संस्थांनी सन २०१४- १६ या खरीप हंगामात केलेल्या आर्थीक व्यवहाराचा परामर्श घेतला असता खालील अनुसूचीत दर्शविलेल्या बाबी 
निर्दशनास येतात , 


अ . क्र . 


विवरण 


सेवा संस्था खलासना सेवा संस्था अंजाळा 


एकूण 


~ 


o 


W 


६० . ६८ 


c 


. 


० 


० 


( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
वसुल भागभांडवल 

१० . ५९ ११ .९४ 

२२ . ५३ 
बँक कर्ज 

२३ .०१ २६ .०७ 

४९ . ०८ 
सभासद कर्ज 

३० .४८ 

३० . २० 
सी . आर . ए. आर (CRAR ) 

४० . २६ 

३२. ७२ 
नेटवर्थ 

१५ . १० 

११.८५ 
कर्जवाटप ३० -९ - २०१३ चे 

३५. १२ ४० .७४ 

७५ .८६ 
कर्जमागणी 

२८ .७४ ३५ . ३३ 

६४ .०७ 
संचिती नफा/ तोटा . . 

२.९७ २.५७ 

५ . ५४ 
९ सन २०१५- १६ या वर्षातील नफा / तोटा 

१. ३४ ३. १० 

४ . ४४ 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उल्लेखित आकडेवारीचेनिरीक्षण केले असता वरील सर्व संस्थांचे आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचेनिदर्शनास येते 
त्याचप्रमाणे सभासदांना होणारे कर्जवाटप , वसुली अनिष्ट तफावत इत्यादी बाबीचा विचार करता संस्थांची स्थिती आर्थिकदृष्ट्या खालावल्याचेदिसुन 
येते . सदरील संस्थांचे विलिनिकरण केल्यास एकच अर्थक्षम संस्थेची निर्मीती होऊन संस्थेच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यास ती संस्था समर्थ ठरेल 
कार्यरत गटसचिव या कर्मचारी वर्गावरील ताण कमी होईल . तसेच प्रा . बैद्यनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार समान लेखांकन पद्धतीनुसार २३ 
प्रकारच्या नोंदवह्या अद्यावत ठेवणे सोईचे होणार आहे. तसेच विद्यमान गटसचिवांचे वेतनाचा भार एकत्रित संस्थेवर येणार असल्याने संस्थेचा व सर्व 
व्यवस्थापना वरील खर्चसुद्धा कमी होणार आहे . तसेच तालुक्यात असलेली अपुरी गटसचिव संख्या व त्यांचेकडील अतिरिक्त संस्थांचा पदभाराचा 
ताणसुद्धा कमी होणार आहे . सामिल झालेल्या संस्थाच्या सर्व सभासदांना दळणवळणाचे,बँक शाखेच्या व आर्थिक व्यवहाराचे दृष्टीने सोईचे होणार 
आहे ; 


IT 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १८- ब महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे कडील अधूिचना 
क्रमाक सीएसएल- १४९३ - ११६२- सीआर- ४७- १५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये सेवा सहकारी संस्था मर्या., खलासना . 
र. नं . ११४ , सेवा सहकारी संस्था मर्या. अंजाळा , र. नं . १२८६ या संस्थांचे खालील मुद्यांना अधिन राहुन एकत्रिकरण करण्याबाबतचा प्रारुप मसुदा 
आदेश या द्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. 


१ . सेवा सहकारी संस्था मर्या., खलासाना , र . नं . ११४ या संस्थेचे सेवा सहकारी संस्था मर्या., लांजाळा , र . नं . १२८६ या संस्थेमध्ये 
विलिनिकरण झाल्याचे समजण्यात येईल . तसेच प्रस्तुत प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतरा सेवा सहकारी संस्था मर्या., खलासाना, र. नं . ११४, 
ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द समजण्यात येईल . 


ТЯТ 


( अ ) या कार्यालयाने प्रस्तुत केलेला प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतर सेवा सहकारी संस्था मर्या., खलासाना, र. नं . ११४, ह्या संस्थाची 

संपुर्ण देयता व जवाबदारी हस्तांतरण सेवा सहकारी संस्था मर्या., लांजाळा , र. नं . १२८६ या संस्थेकडे वर्ग होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २५ -३१ , २०१७ /ज्येष्ठ ४-१० , शके १९३९ 


४५ 


( ब) सेवा सहकारी संस्था मर्या., खलासना, र. नं . ११४ , या संस्थेचे सर्वसभासद सेवा सहकारी संस्था लांजाळा, या संस्थेच्या उपविधीमध्ये 
काहीही नमुद असले तरीही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८- अ चे उपबंध (३) ला अधिन राहुन सेवा सहकारी 

२८६ या संथेचे विहीत रितीने सभासद झाल्याचे समजण्यात येईल आणि उक्त अधिनियम व त्याखालील 
नियमाप्रमाणे सभासदांचे हक्क , जबाबदा- या , प्राधिकार अबाधित राहतील तसेच संस्थेकडुन कर्ज मिळण्यास तसेच इतर सर्व सेवा 
मिळण्यास ते पात्र राहतील . 


( क ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८ ब (२ )( ब) अन्वये जर एखादया सभासदाने किंवा घेणेदाराने विहीत काळात 

आपला आक्षेप नोंदविला असेल तर अशा सभासदाचेकिंवा घेणेदाराचे संपुर्ण देणे हा आदेश सरकारी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्याचे 
तारखेपासुन किंवा निबंधकाने वेळोवेळी वाढविलेल्या मुदतीमध्ये सेवा सहकारी संस्था मर्या., लांजाळा, र . नं . १२८६ या संस्थेला 
बंधनकारक राहतील . 


( ड ) सेवा सहकारी संस्था मर्या., खलासाना , र. नं . ११४, या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी व संचालक मंडळ यांनी प्रारुप मसुदा आदेश कायम 

केलेल्या आदेशाचे तारखेपासुन सदर संस्थांचेनोंदणी रद्द होणार असल्याने त्या संस्थांचेव्यवस्थापक समिती पदमुक्त झाल्याचे समजण्यात 
येईल . 


( इ) प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यावर नागपूर जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था मर्या.नागपूर र. नं. २७ संघीय संस्थेने नेमलेला किंवा सेवा 

सहकारी संस्था मर्या., लांजाळा , या संस्थेने नेमलेला सचिव किंवा व्यवस्थापक एकत्रिकृत संस्थेचे कामकाज पाहतील . 


२ . सेवा सहकारी संस्था मर्या., लांजाळा, र . नं . १२८६ या संस्थेचे कार्यक्षेत्र , सदर संस्थेमध्ये विलिन केलेल्या संस्थेच्या उपविधीत नमुद 
कार्यक्षेत्रासह राहील . 


३. सेवा सहकारी संस्था मर्या., लांजाळा , र . नं . १२८६ या संस्थेची विद्यमान समिती संस्थेच्या उपविधीमध्ये बदल करण्याकरिता आवश्यक 
ती कारवाई करेल . उपविधी मध्ये आवश्यक तो बदल होईपर्यंत सेवा सहकारी संस्था मर्या., लांजाळा , र . नं . १२८६ ची विद्यमान समिती सहाय्यक 
निबंधक, सहकारी संस्था , ता . कुही हे वेळोवेळी जे निर्देश देतील त्या प्रमाणे कामकाज करेल . 


वरील मसुदा आदेश माझे सही व शिक्कयानिशी आज दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ५२६ . 
वाचा : ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८ब . 

( २ ) महराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक ससेवा -९११ 

प्र. क्र . १०४७- २ - स , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ . 
( ३ ) महराष्ट्रातील परवाना नसलेल्या बँकाचे बाबतीत अर्थसहाय्यायासठी केंद्रशासन , राज्यशासन व नाबार्ड यांचेतील सामंजस्य 

करार . 
( ४ ) संबंधित सेवा सहकारी संस्थांचा अंकेक्षण अहवाल सन २०१५ - १६ . 

एकत्रीकरण प्रारुप मसुदा आदेश 


क्र . सनिकु -नियमन - क . १८ - प्रामुआ - ३६१ - २०१७. 


ज्याअर्थी, सेवा सहकारी संस्था मर्या., कुचाडी , र. नं . १२४, सेवा सहकारी संस्था मर्या., मोहाडी, र . नं . १७५ ह्या संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व त्या अंतर्गत महराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ अंतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या असून सदरहू संस्थांना उक्त कायद्यातील 
व त्या अंतर्गत नियमातील तसेच खात्यांचा व शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणा- या सूचना आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कामकाज चालविणे अभिप्रेत 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त संस्थांनी मान्य केलेल्या उपविधीन्वये उपविधी क्रमांक ४ मध्ये नमूद ल्यानुसार संस्थेच्या शेतकरी सभासदांच्या 
शेतीविषयक गरजा भागविणेकरीता माफक व्याजाच्या दराने त्यांना अल्प, मध्यम व दिर्घमुदतीने कर्जाऊ रक्कम देणे , संस्थेच्या सदस्यांना शेतीविषयक , 
घरगुती आणि जिवनोपयोगी वस्तुंची खरेदी, वाटप करण्याकरिता अभिकर्ता म्हणून काम करणे , तसेच शेतीविषयक इतर अनुषंगीक गरजाची पूर्तता 
करणे , इत्यादी संस्थेचेमुख्य कार्य व उद्देश आहे ; 
ना .- एक - १२ ( १३३५). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २५- ३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा क्रमांक ( १) अन्वये ज्या कृषी सहकारी पतसंस्था अर्थक्षम नाहीत पर्यायाने वरील परिच्छेदात नमूद केलेल्या 
उद्देशाची पूर्तता करणे संस्थांना शक्य होत नाही. तसेच ज्याचे नक्त मुल्य उणे आहे व जोखीम संपत्तीचे भांडवलाशी प्रमाणे ४ % पेक्षा कमी आहे, अशा 
प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्थांना नजिकच्या संस्थेमध्ये विलिनीकरण करणेबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महराष्ट्रातील परवाना धारण न करणा - या बँकांना अर्थसहाय्य करणाच्या केंद्रशासनाचेनिर्णयानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती 
बँकेला केंद्र व राज्य शासनाने एकत्रित अर्थसहाय्य उपलबध करुन दिलेल असुन त्यायोगे केंद्र राज्य व नाबार्ड यांनी केलेल्या सामंजस्य करारातील 
अटीनुसार महराष्ट्र राज्य शासन या बँकेच्या संलग्न त्या संस्थांचा आढावा घेऊन अव्यवहार्य व कमकुवत प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांचेविलिनिकरण 
अथवा पुनर्रचना करेल असे मान्य केले आहे . सदर योजनेत जिल्हा बँकेला रु . १५६. ०० कोटी अर्थसहाय्य प्राप्त होऊन तिला रिझर्व्ह बँकेचा परवाना 
दिनांक १४- ३-२०१६ रोजी प्राप्त झाला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता सेवा सहकारी संस्था मर्या., कुचाडी, र. नं . १२४ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., मोहाडी, 
र . नं. १७५ ह्या संस्था नजीकच्या असून सदरील संस्थांचे कार्यक्षेत्र हे एकमेकालगत आहे. सदरील क्षेत्राची एकच संस्था असणे संस्थेच्या तसेच 
सभासदाच्या हिताच्या दृष्टिने सर्वार्थाने योग्य आहे . सेवा सहकारी संस्था मर्या., कुचाडी, र. नं . १२४ , सेवा सहकारी संस्था मर्या., मोहाडी, र. नं . १७५ 
या संस्थांनी सन २०१४ -१६ या खरीप हंगामात केलेल्या आर्थीक व्यवहाराचा परामर्श घेतला असता खालील अनुसूचीत दर्शविलेल्या बाबी निर्दशनास 
येतात , 


( 9 ) 


( २ ) 


-oY 


. 


050 


. 


अनुसूची 
अ . क्र . विवरण सेवा संस्था कुचाडी सेवा संस्था मोहाडी 

एकूण 
(३ ) ( ४ ) 

( ५) 
वसुल भागभांडवल 

१२ .२५ ९ .८६ 

२२. ११ 
बँक कर्ज 

२२. ९२ ४० . ३१ 

६३ . २३ 
सभासद कर्ज 

३३ . ५३ ५२. ९९ 

८६. ५२ 
सी . आर. ए. आर (CRAR ) 

७१ . २५ 

३८ .२१ 
__ नेटवर्थ 

३० . ३९ 

२२ .३० 
कर्जवाटप ३० - ९ - २०१३ चे 

४२ .८३ ४३ . २० 

८६.०३ 
कर्जमागणी 

२४ . ६८ 

४४ . ९८ 
संचिती नफा/ तोटा 

११ .४८ १२ . ११ 

२३ . ५९ 
९ सन २०१५- १६ या वर्षातील नफा / तोटा 

१ . १४ ४ . ६२ 

५ . ७६ 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उल्लेखित आकडेवारीचे निरीक्षण केले असता वरील सर्व संस्थांचे आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचे निदर्शनास येते 
त्याचप्रमाणे सभासदांना होणारे कर्जवाटप , वसुली अनिष्ट तफावत इत्यादी बाबीचा विचार करता संस्थांची स्थिती आर्थिकदृष्ट्या खालावल्याचेदिसुन 
येते . सदरील संस्थांचेविलिनिकरण केल्यास एकच अर्थक्षम संस्थेची निर्मीती होऊन संस्थेच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यास ती संस्था समर्थ ठरेल , 
कार्यरत गटसचिव या कर्मचारी वर्गावरील ताण कमी होईल. तसेच प्रा . बैद्यनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार समान लेखांकन पद्धतीनुसार २३ 
प्रकारच्या नोंदवह्या अद्यावत ठेवणे सोईचे होणार आहे . तसेच विद्यमान गटसचिवांचे वेतनाचा भार एकत्रित संस्थेवर येणार असल्याने संस्थेचा व सर्व 
व्यवस्थापना वरील खर्चसुद्धा कमी होणार आहे . तसेच तालुक्यात असलेली अपुरी गटसचिव संख्या व त्यांचेकडील अतिरिक्त संस्थांचा पदभाराचा 
ताणसुद्धा कमी होणार आहे. सामिल झालेल्या संस्थाच्या सर्व सभासदांना दळणवळणाचे, बँक शाखेच्या व आर्थिक व्यवहाराचे दृष्टीने सोईचे होणार 
आहे ; 


। 


६९ . ६६ 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १८-ब महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे कडील 
अधिसूचना क्रमाक सीएसएल -१४९३-११६२ - सीआर-४७-१५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
कुचाडी , र . नं . १२४, सेवा सहकारी संस्था मर्या., मोहाडी , र. नं . १७५ या संस्थांचे खालील मुद्यांना अधिन राहुन एकत्रिकरण करण्याबाबतचा प्रारुप 
मसुदा आदेश या द्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. 

१. सेवा सहकारी संस्था मर्या., कुचाडी, र. नं . १२४ , या संस्थेचे सेवा सहकारी संस्था मर्या., मोहाडी, र . नं . १७५ या संस्थेमध्ये विलिनिकरण 
झाल्याचे समजण्यात येईल . तसेच प्रस्तुत प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतर सेवा सहकारी संस्था मर्या., कुचाडी, र. नं . १२४, ह्या संस्थेची 
नोंदणी रद्द समजण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २५ - ३१ , २०१७/ज्येष्ठ ४- १० , शके १९३९ 


४७ 


( अ) या कार्यालयाने प्रस्तुत केलेला प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यानंतर सेवा सहकारी संस्था मर्या., कुचाडी, र. नं . १२४ , ह्या संस्थाची 

संपुर्ण देयता व जवाबदारी हस्तांतरण सेवा सहकारी संस्था मर्या., मोहाडी , र. नं . १७५ या संस्थेकडे वर्ग होईल . 
( ब) सेवा सहकारी संस्था मर्या., कुचाडी, र. नं . १२४ , या संस्थेचे सर्वसभासद सेवा सहकारी संस्था मोहाडी, या संस्थेच्या उपविधीमध्ये 

काहीही नमूद असले तरीही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८ - अ चे उपबंध ( ३ ) ला अधिन राहन सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., मोहाडी, र. नं. १७५ या संथेचेविहीत रितीने सभासद झाल्याचे समजण्यात येईल आणि उक्त अधिनियम व त्याखालील 
नियमाप्रमाणे सभासदांचे हक्क , जबाबदा - या , प्राधिकार अबाधित राहतील तसेच संस्थेकडुन कर्जमिळण्यास तसेच इतर सर्व सेवा 
मिळण्यास ते पात्र राहतील . 


चा 


( क ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १८ ब ( २)(ब ) अन्वये जर एखादया सभासदाने किंवा घेणेदाराने विहीत काळात 

आपला आक्षेप नोंदविला असेल तर अशा सभासदाचे किंवा घेणेदाराचे संपूर्ण देणे हा आदेश सरकारी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्याचे 
तारखेपासुन किंवा निबंधकाने वेळोवेळी वाढविलेल्या मुदतीमध्ये सेवा सहकारी संस्था मर्या., मोहाडी, र. नं . १७५ या संस्थेला बंधनकारक 
राहतील. 


( ड ) सेवा सहकारी संस्था मर्या., कुचाडी, र. नं . १२४ , या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी व संचालक मंडळ यांनी प्रारुप मसुदा आदेश कायम 

केलेल्या आदेशाचे तारखेपासुन सदर संस्थांचे नोंदणी रद्द होणार असल्याने त्या संस्थांचे व्यवस्थापक समिती पदमुक्त झाल्याचे समजण्यात 
येईल . 


( इ) प्रारुप मसुदा आदेश अंतिम झाल्यावर नागपूर जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था मर्या.नागपूर र. नं . २७ संघीय संस्थेने नेमलेला किंवा सेवा 

सहकारी संस्था मर्या., मोहाडी , या संस्थेने नेमलेला सचिव किंवा व्यवस्थापक एकत्रिकृत संस्थेचे कामकाज पाहतील . 


२ . सेवा सहकारी संस्था मर्या., मोहाडी , र. नं . १७५ या संस्थेचे कार्यक्षेत्र , सदर संस्थेमध्ये विलिन केलेल्या संस्थेच्या उपविधीत नमूद 
कार्यक्षेत्रासह राहील. 


३. सेवा सहकारी संस्था मर्या., मोहाडी , र. नं . १७५ या संस्थेची विद्यमान समिती संस्थेच्या उपविधीमध्ये बदल करण्याकरिता आवश्यक ती 
कारवाई करेल . उपविधी मध्ये आवश्यक तो बदल होईपर्यंत सेवा सहकारी संस्था मर्या., मोहाडी , र . नं . १७५ ची विद्यमान समिती सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ता . कुही हे वेळोवेळी जे निर्देश देतील त्या प्रमाणे कामकाज करेल . 


वरील मसुदा आदेश माझे सही व शिक्कयानिशी आज दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


आर . डी . पौनिकर , 


कुही : 


सहाय्यक निबंधक , 


दिनांक २४ मार्च २०१७ . 


सहकारी संस्था , तालुका कुही 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५२७ . 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ- भं . सह - क - १ -नोंदणी- २५५ - २०१७. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) भंडारा , जिल्हा भंडारा याद्वारे सूचित करतो की , नियोजित शिवम दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . 
लाखांदुर, पो . लाखांदुर , ता . लाखांदुर , जिल्हा भंडारा या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १) अन्वये अन्वये 
करण्यांत आली असूल संस्थेचा नोदणी क्रमांक बीएचडी - एलडीआर- एजीआर -( ओ)-(जनरल )- ११२६- २०१७, दिनांक २२- ३- २०१७ असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ 
कृषी संस्था ” करण्यात आले असून उपवर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २५-३१ , २०१७/ ज्येष्ठ ४-१० , शके १९३९ 


संस्था मर्यादीत , अहेरी, ता . अहेरी, जिल्हा गडचिरोली ह्या संस्थेची 
नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
अन्वये करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जीएडी- एआरआय 
पी . आर. डी .( एल )- १३०३ -२०१७- २०१८ , दिनांक ३ मार्च, २०१७ हा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे कलम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था ” करण्यात आले आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . ५२८ . 

आदेश 
क्रमांक जिदुविअ- भं . सह - क -१ -नोंदणी-२५७- २०१७. 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) भंडारा, जिल्हा भंडारा याद्वारे 
सूचित करतो की , नियोजित कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. 
रतनारा , पो . रतनारा , ता . गोंदिया , जिल्हा गोंदिया या संस्थेची नोंदणी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये अन्वये 
करण्यांत आली असूल संस्थेचा नोदणी क्रमांक बीएचडी - जीजीएन - एजीआर 
( ओ )-( जनरल )- ११२७- २०१७, दिनांक २२- ३- २०१७ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” करण्यात आले असून उपवर्गीकरण “ इतर 
कृषी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

पी . डब्ल्यु . भानारकर , 
भंडारा : 

सहाय्यक निबंधक , 
दिनांक २२ मार्च, २०१५. 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), भंडारा . 


भाग १ ( ना . वि .पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५३१. 


भाग १ ( ना. वि .पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . ५२९ . 

आदेश 
क्रमांक सनिभं - नियमन - नोंदणी- बेरा . सह . सं . ७३९ - २०१७ . 

मी , डी . एस बनसोड , सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , ता . भद्रावती , 
जि . चंद्रपुर याद्वारे अधिसूचना करतो की , राष्ट्रसंत तुकडोजी महराज 
प्रकल्पग्रस्त बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. भद्रावती , ता . भद्रावती , 
जि . चंद्रपुर या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये अन्वये करण्यांत आली असून संस्थेचा 
नोदणी क्रमांक सिएचडी- एचआबी-जिएनएल- एस- ७२६- २०१६, दिनांक १३ 
एप्रिल २०१७ हा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे कलम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून उपवर्गीकरण 
“ सामाजिक संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


__ आदेश 
क्रमांक सनिमु - विनिमन- संस्था नोंदणी -२५२- २०१७. 

मी , निम्नस्वाक्षरीकार , सहाय्यक निबंधक सहाकारी संस्था, ता . अहेरी , 
जि . गडचिरोली या द्वारे अधिसूचित करतो की , श्री . वेंकटसाई मजूर 
सहकारी संस्था मर्यादीत , आरडा , ता . सिरोंचा , जिल्हा गडचिरोली ह्या 
संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ 
( १ ) अन्वये अन्वये करण्यात आली असून संस्थेचा नोदणी क्रमांक जीएडी 
एआरआय- पी . आर. डी .( एल) - १३०४- २०१७- २०१८ , दिनांक ३० मार्च, २०१७ 
हा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे कलम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था ” करण्यात आले आहे . 

पी . एन . गौरकार 
अहेरी : 

सहाय्यक निबंधक , 
दिनांक ३० मार्च, २०१७ . 

सहकारी संस्था अहेरी. 


भद्रावती : 
दिनांक २३ एप्रिल २०१७ . 


डी . एस . बनसोड , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), भद्रावती . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५३२ . 

___ आदेश 
क्रमांक सनिआ- नियमन-नोंदणी मजूर संस्था- १९३- २०१७. 

मी , एम . एल . गणवीर , सहाय्यक निबंधक, सहाकारी संस्था , 
ता . आरमोरी, जि . गडचिरोली जाहीर करतो की नियोजित तथागत मागसवर्गीय 
मजूर सहकारी संस्था मर्यादीत , कोरेगांव ( रागी ), ता . आरमोरी , जिल्हा 
गडचिरोली ह्या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये अन्वये करण्यात आली आहे ह्या संस्थेचा 
नोदणी क्रमांक जीएडी- एआरए - पी . आर. डी .( एल )-९०९ - २०१७ असुन ही 
संस्था दिनांक ३१-०३- २०१७ रोजी नोंदविण्यात आलेली आहे . 

सदरहु संस्थेचे वर्गीकरण “ उत्पादन संस्था ” म्हणून करण्यात आले 
आहे व उपवर्गीकरण “मजूर कामगार संस्था ” म्हणून करण्यात आले. हे 
वर्गीकरण व उपर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम क्रमांक १० ( १ ) प्रमाणे 
करण्यात येत आहे . 

एम . एल . गणवीर , 
आरमोरी : 

सहाय्यक निबंधक , 
दिनांक ३१ मार्च, २०१७ . 

सहकारी संस्था ता . आरमोरी . 


भाग १ ( ना. वि .पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५३० . 

आदेश 
क्रमांक सनिमुं - विनिमन - संस्था नोंदणी - २४५ - २०१७ . 

मी , निम्नस्वाक्षरीकार , सहाय्यक निबंधक सहाकारी संस्था , ता . अहेरी , 
जि . गडचिरोली या द्वारे अधिसूचित करतो की वनवासी मजूर सहकारी 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


